मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


नगवभारा 


वर्ष ३७ । अंक ५ । 'फेब्रवारी १९८० 


डड शब्बीर : 


, राजर्षो ज्ञाहमहाराजांचे 
शेक्षणिक धोरण व कार्य 


बाळ गांगल : 


गारद पाटोलकृत ' दारृणदांची 
गुलामगिरी ' : एक परीक्षण 


हाहि अ अ ब ्क्॒यआज.ववशााकााशाााााधाशाशाधांबाशय 


अशोक नारायण ठाकूर : 


नोबेल पारितोषिके : १९८३ 


व्यंकटेश आत्राम : 


गोंड परधानांची लग्नगोते 


प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नृवभारा 


वर्षे ३७ । अंक ५ । फेब्रुवारी १९८४ 
किमत ४ रुपये । वाषिक वर्गणी ३० रुपये 


या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 
संपादक सहमत असतीलच , असे नाही. 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकंतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 
मे. पुं. रेगे 


संपादकोय पत्रव्यवहार ! 
भे. पृ. रेगे, 
संपादक, * नवभारत ' मासिक, 


द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 
बाई-४१२ ८०२ (जि. सातारा) 


ह जजयाबबाबययबाबायाबाा 


ष्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ” मासिक, 
द्वारा : दो प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
( जि. सातारा ) 


या नियतकालिकाच्या प्रकाशनाथं महाराष्ट्र 
राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनुदान 
मिळाले आहे. 


नवभारत 


फेब्रुवारी १९८४ 


अनुक्रम 
संपादकीय नोबेल पारितोषिके : १९८३ १८ 
-अशोक नारायण ठाकूर 

> भआढमदाराजाच गोंड परघानांची लय़गीते ३१ 
शेक्षणिक घोरण व कार्य १ | व्यंकटेश आत्राम 

-शेख शब्बीर 

अक्षरवेध ४८ 

शरद पाटीलकृत -कृष्णाकाठचे यज्ञयोगी, व्यवहारात विज्ञान पहा. 
*दासशदांची गुलामगिरी ' : एक परीक्षण ९ | वाद-संवाद ष्र 

न्याळ श्रॅगिळ सार-संकलन पि 
मा. 


लेखक-परिचय 


क शोख शाब्यीर $ अधिव्याख्पाते आणि सामाजिक प्रश्‍नांचे अभ्यासक, क्वाटंर क्र. २४, विदर्भ 
हाउसिंग कॉलनी, सिव्हिल लाइन्स, वर्धा. क्ष बाळ गांगळ $ मुंबई विद्यापीठाच्या संस्कृत विभागात 
प्रपाठक; १४ बी, सायन कामगार हाउसिंग सोसायटी, सायन, मुंबई-४०० ०२२. क्ष अशोक 
नारायण ठाकूर : मराठी विश्वकोशात भूविज्ञान, धातुविज्ञान, वातावरणविज्ञान इ. विषयांचे संपादक, 
वाई-४१२ ८०३. क्ष व्यंकटंश आत्राम : सिनेटर, नागपूर विद्यापीठ, संस्थापकसचिव, आदिवासी 
संशोधन समिती, अमरावती; संघटक, आदिवासी सेवा समिती, कचनूर (जि. वर्धा). क्ष अशोक 
खदाशिव भट : विधिज्ञ आणि सामाजिक कार्यकत, मधली आळी, वाई- ४१२८०३ (जि. सातारा). 
७ ता. बा. मराठे : निवृत्त संपादक, इंडियन नॅशनल बिढ्लिऑग्राफी, सेंट्रल रेफरन्स लायब्ररी, 
बेल्व्हेदेर, कलकत्ता- २७; धर्मंकोशाचे विशेष कार्येकत, प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई- ४१२ ८०३. 


७७७ 


चुकीची दुरुस्ती- या अंकातील पृष्ठ क्र. ५८, ५९ व ६० याऐवजी कुपया 
अनुक्रमे पृ. ५६, ५७ व ५८ असे वाचावे. -संपादक 


संपादकीय 


सवेघर्मसमभाव 


* सवंधमंसमभाव ' ह्या शब्दाचा नेमका अथ काय असेल ? विशेषतः भारतासारख्या वहुधर्मी 
समाजाच्या संदर्भात ह्या शब्दाने कोणता आशय व्यक्‍त होतो ? समजा, एखाद्या भारतीय मुसलमानाने 


संवंधर्मसमभावाची वृत्ती घारण केली तर तो स्वतःच्या धर्माकडे आणि हिंदू, स्प्रिस्ती इ. इतर भारतीय 
धर्मांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहील ? 


भारतीय मुसलमानांच्या दृष्टीतून सर्वधर्मसमभावाचा आझय निश्‍चित करण्याच्या प्रयत्नाला 
विशेष महत्त्व आहे. एक तर भारतीय मुसलमान ही भारतातील सर्वांत मोठी घामिक अल्पसंख्य जमात 
आहे. पण त्याहून अधिक महत्त्वाची गोष्ट अशी, की ह्या जमातीविषयी फार जपून, सावधपणे, हळु- 
बारपणे बोलण्याची प्रथा पडली आहे. ह्या प्रथेचा आदर करायचा तर किती हळुवारपणे बोलण 
आवश्यक असते ह्याचा अंदाज न आल्यामुळे अनेकजण मुसलमानांविषयी बोलणेच टाळतात. किवा 
केवळ ओऔपचारिकपणे बोलतात. मुसलमानांच्या धामिक भावता अतिशय नाजूक, हळव्या असतात; 
इस्छामविषयी योग्य तो आदर बाळगूनही जर त्याच्याकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न केला 
तर प्रकरण लगेच वर्देळीवर येण्याचा संभव असतो; निषेध, मोर्च इ. प्रकार सुरू होतात; जातीय वाता- 
वरण तंग बनण्याची भीती निर्माण होते अशी काहीतरी समजूत ह्या सावधपणामागे असते. ही समजूत 
गैर माहे एवढेच नव्हे, तर ती भारतीय मुसलमानांना अन्याय करणारी आणि त्यांचा उपमर्द करणारी 
आहे. सवसाधारण भारतीय मुसलमान स्वतःच्या धाभिक परंपरेकडे प्रगल्भपणे, समंजसपणे पाहु शकत 
नाही असे तिच्यात अभिप्रेत आहे आणि हे मुसलमानांना अपमानकारक आहे. इतर कोणत्याही 
धर्माच्या अन्‌यायांइतकेच मुसलमानही विवेकशील असतात, ते स्वतःच्या धर्माकडे चिकित्सक दृष्टीने 
पाहत असतात.असेच मानले पाहिजे आणि असा आपला अनुभवही आहे. आता जसे हिंदूंमध्ये उघड 
भाणि छृपे जातीयवादी असतात तसेच मुसलमानांमध्येही असतात आणि ही मंडळी जातीय भावना 
भडकविण्यासाठी निमित्त कधी सापडेल म्हणून टपून बसलेली असतात. त्यांची पर्वा करण्याचे कारण 
नाहों आणि त्यांचे प्रमाण मुसलमानांमध्ये अधिक आहे, असे मानायलाही काही आधार नाही. इतर 
भारतोय धर्माविषयी चिकित्सकपणे बोलत असताना इस्लामविषयी बोलणे टाळण्यात इस्लामचा गोरव 
नाही. उलट इस्लामचे अनुयायी अंधश्रद्ध, अप्रगल्भ असतात असे त्यात अभिप्रेत आहे. आणि हे सर्वंधरमं- 
सभंभावाशी मूलतः" विसंगत आहे. 

भारतीय संदर्भात सर्वेधंमंसमभावाचा विचार करताना भारतीय राज्यघटना आणि तिला 
आधारभत असलेली मूल्ये ध्यानात घेणे आवष्यक आहे. भारतीय राज्यघटना म्हणजे केवळ भारतीय 
कायद्याचा भाग नव्हे. कोणत्या स्वरूपाचा समाज भारतात निर्माण करायचा आहे ह्याविषयीची 
राष्ट्रीय सहमती ( कॉन्सेन्सस ) राज्यघटनेतून व्यक्‍त होते आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यातून 
झाकाराला आलेली अशी ही सहमती आहे. व्यक्‍तीची प्रतिष्ठा, तिची स्वायत्तता, सवे व्यक्तींची 
मूलभूत समानता आणि ह्या समानतेशी सुसंगत असलेला सामाजिक न्याय ह्या तत्त्वांवर आधारलेला 
समाज भारतात विकसित करण्याची राज्यंघटनेची प्रतिज्ञा आहे. ह्या तत्त्वांशी विसंगत असे काहीही 
जर इस्लाममध्ये असले, इस्लामच्या धामिक सिद्धांतांमध्ये किवा सामाजिंक परंपरेमध्ये असले तर ते 
तात्काल वज्ये आणि रदद ठरते, मग प्रत्यक्ष पवित्र कुराणाचा आधार त्याला असलां तरी त्यामुळे 


दोन नवभारत फेब्रवारी, १९८४ 


काही फरक पडत नाही. ज्याप्रमाणे अस्पृश्यतेच्या चालीला हिंदू श्रृतिस्मृुतींचा आधार असला तरी 
राज्यघटनेच्या मूल्यांशी ती विसंगत असल्यामुळे ती आपोआप रहृ ठरते, त्याप्रमाणे मुसलमान 
स्त्रियांना विषम वागणूक देणारे इस्लामचे कायदेही आपोआप रहू ठरतात. त्याचप्रमाणे मुसलमान 
आणि मुसलमानेतर यांना विषम वागणूक देणारे इस्लामी कायदे रह ठरतात. भारतीय नागरिक 
असलेले सर्वधर्मसमभावी मुसलमान ही गोष्ट अर्थात आनंदाने स्वीकारतात, 


राज्यघटनेने सवे भारतीयांचा समान नागरी दर्जा आणि समान नागरिकत्व प्रस्थापित केले 
आहे. शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि जनतेचे कल्याण साधण्यासाठी व्यक्तींच्या मूलभूत 
हकक्‍कांशी सुसंगत ठरतील असे कायदे करण्याचा अधिकार तिने संसदेला आणि विधानसभांना दिला 
आहे. हे कायदे धर्मनिरपेक्ष असतात. कारण नागरिकांमध्ये भेद करण्यासाठी धर्म हा आधार होऊ 
शकत नाही. आता एखादा हिंदू जर असे म्हणाला, को मी जसा भारतीय नागरिक 
आहे तसा हिंदूही आहे आणि हिंदु म्हणून माझ्या जीवनाचे नियमन, त्याच्या शेवटच्या तपशीला- 
पर्यंत, श्रृतिस्मृतींकडून होते, त्याच्यात ढवळाढवळ करण्याचा संसदेला अधिकार नाही तर ते 
चालणार नाही. त्याप्रमाणे एखादा मुसलमान जर असे म्हणाला, की मी भारतीय नागरिक आहे 
त्याप्रमाणे मुसलमान आहे, माझ्या सर्वे जीवनाचे नियमन कुराण आणि हदिस यांच्याकडून होते, 
इस्लाम पारलौकिक जीवन आणि ऐहिक जीवन असा भेद करीत नाही, इस्लामच्या सर्व ऐहिक आज्ञांना 
पारलौकिक अंग असते आणि म्हणून इस्लामने मला कोणत्याही बाबतीत जसे आचरण करायला | 
सांगितले आहे त्याच्यात कोणताही फेरफार करणारा कायदा करायचा संसदेला अधिकार नाही, तर 
तेही चालणार नाही. असे मानणारा हिंदू किंवा मुसलमान वास्तविक आपले भारतीय नागरिकत्व 
गमावून बसलेला असतो. भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत ठरेल असे आचरण 
करण्याची समान जवाबदारी जशी सवंधर्मीयांवर आहे, त्गाप्रमाणे भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या संदर्भात 
सवंधर्मीयांचे समान स्थान आहे. कोणत्याही विशिष्ट धामिक परंपरेला विशेष प्रामाण्य नाही आणि 
कोणत्याही धामिक समाजाला विज्षेषाधिकार नाही. हा सर्वंधमंसमभावाचा नागरी आशय झाला. 


पण नागरी जीवनापलीकडे जाणारे जे धामिक जीवन असते त्याच्या संदर्भात सवेधमंसमभावाचा . 
अर्थ मुस्लिमांच्या दृष्टीने काय असेल ? एखादा नास्तिक मुसलमान जर आपण घेतला, म्हणजे 
मुसलमान कुटुंबात जन्मलेली, इस्लामी संस्कृतीत वाढलेली पण प्रोढपणी एकंदर विचार केल्यानंतर 
ईश्वर असे काहो नाही व म्हणून त्याचा कुणी प्रेषित असण्याचा प्रश्‍नच नाही या निष्कर्षाला भालेली 
व्यक्‍ती घेतली तर ती सवेधमंसमभावी असतेच, कारण इस्लाम घरून सर्वे धर्मांचे प्रामाण्य ती नासे 
अनेक असत्ये घेतली तर त्यांच्यांत तारतम्य करण्याचे कारण नसते. सवे धर्माचे प्रामाण्य अंशी व्यक्‍ती 
सारखेच नाकारते. 

तेव्हा आपला प्रश्‍न सश्रद्ध मुसलमानांविषयी आहे. सश्रद्ध मुसलमानांची इस्लामवर श्रद्धा 
असते. इतर धर्मावर नसते. हा सश्रद्ध मुसलमान असण्याचा अर्थ आहे. सर्वधमंसमभावी मुसलमानाने 
सर्वे धर्मांवर समान श्रद्धा ठेवली पाहिजे असे म्हणणे विपरित ठरेल. आपण असे म्ह्णू या, क्री त्याने 
इतर सवे धामिक श्रद्धांविषयी समान आदर बाळगला पाहिजे. 


इतर धामिक श्रद्धांविषयी आदराची वृत्ती असण्यात काय अभिप्रेत असते ? आदर औपचारिक 
असु शकतो किवा खराखुरा असु शकतो, उदा., सभ्य माणूस त्याच्याकडे कुणीही पाहुणा आला तर त्याच्याशी 
औपचारिक आदराने वागतो. म्हणजे त्याला मान देतो, त्याचे बोलणे नम्रपणे आस्थेने ऐकन घेतो ड्‌ 
ह्या आतिथ्यामध्ये आदराचा आविष्कार असतो. पण ह्या आविष्कारामागे आदराची खरीखुरी शिते 
असते असे नाही. आलेला पाहुणा पुर्णपणे अनोळखी माणूस असेल. त्याच्याविषयी आदर बाळगायला 


काही कारण असणार नाही, म्हणजे ज्यांच्यामुळे त्याच्या विषयी आदर बाळगावा असे काही गण 
चि न $ 


संपादकीय तीन 


त्याच्या ठिकाणी आहेत हे ज्ञान असणार नाही आणि ह्या परिस्थितीत त्याच्याविषयी खरीखुरी आदराची 
भावना असणार नाही, 

खरीखूरी आदराची भावना भादरविषय असलेल्या व्यक्‍तीच्या अंगी असलेल्या श्रेष्ठ गुणांच्या 
व कतृत्वाच्या द्शनावर आधारलेली असते व तिचा एका प्रकारचा स्वाभाविक आविष्कार असतो; 
उदा., आदरणीय व्यक्तीचा मान करणे, मान करण्याचे जे सामाजिक संकेत असतात त्यांना अनुसरून 
तिच्याशी वागणे, तिच्याशी वागताना नम्रभाव धारण करणे, इ. श्रेष्ठ, वाखाणण्यासारख्या गुणांच्या 
दशशंनाशी जी निगडीत असते आणि जिचा एका विशिष्ट प्रकारे आविष्कार होतो अशी भावना हो आदर 
ह्या भावनेची व्याख्याच आहे. खऱ्याखुऱ्या आदराच्या भावनेचा आणि तिच्या स्वाभाविक आवि- 
ष्काराचा अनुभव आपल्याला असल्यामुळेच औपचारिक आदर प्रसंगी दाखविणे आपल्याला शक्‍य होते. 
औपचारिक आदर एकमेकांना दाखवावा हा सभ्य माणसांमधीळ संकेत असतो, 

इस्लामच्या अनुयायाने इतर धामिक श्रद्धांविषदी खराखुरा आदर बाळगणे आवश्यक आहे. 

असे सर्वेधर्मेसमभावामध्ये अंतभूत आहे असे मानू या. ह्याचा अथ असा होईल, को या इतर श्रद्धांमध्ये 
आदरणीय असे काहीतरी आहे, त्यांच्यांत सत्याचा, प्रामाण्याचा निदान अंश आहे असे त्याने मानले 
पाहिजे, धामिक श्रद्धेत विश्‍व आणि मानव यांच्या स्वखू्पाविषयीचे एक दंन, मानवी जीवनाच्या 
अंतिम व परिपूणे साफल्याविषयीची एक संकल्पना, हे साफल्य साधून देणाऱ्या जीवनमार्गाची एक 
संकल्पना स्वीकारलेली असते. तेव्हा इतर धर्माविषयी आदर बाळगायचा तर त्या, त्या श्रद्धेत स्वीकार- 
ण्यात आलेले दंन व संकल्पना यांच्यांत प्रामाण्याचा निदान अंश आहे हे मान्य केले पाहिजे. 


पण इस्लामच्या अनुयायाने इस्लामचा श्रद्धेने स्वीकार केलेला असतो हे त्याच्या व्याख्येतच 
अंतर्भूत असते. इस्लामवरील या श्रद्धेचा आणि इतर श्रद्धांच्या प्रामाण्याच्या दशंनाचा सुसंगत 'समन्वय 
कसा साधता येईल? वर सुचविलेला मार्ग असा, की इतर श्रद्धांमध्ये प्रामाण्याचा अंश आहे असे मानावे. 
मी इस्लामचा स्वीकार करतो कारण इस्लाम पुर्णपणे प्रमाण आहे; पण मी इतर धर्मांचा आदर करतो 
कारण त्यांच्यांत प्रामाण्याचा अंश आहे. ह्या अंशामुळे ते आदरणीय ठरतात व मला त्यांचा मनापासून 
खराखुरा आदर करता येतो. 

पण हा मार्गे टिकू शकत नाही. एक तर जर इतर धमॉमध्ये प्रामाण्याचा केवळ अंश असेल तर 
अप्रांमाण असा अंशही असणार आणि त्या प्रमाणात ते कमीअधिक अनादरणीय ठरणार. ह्या भूमिकेत 
इस्लाम पूर्णपणे प्रमाण आहे हे स्वीकारलेले आहे आणि इस्लामचे माप लावून इतर धर्मांमध्ये 
कितपत प्रामाण्य आहे हे ठरविण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणजे येथे सरवेधर्मसमभाव नाही. इतर धर्मे कमीं 
अधिक असत्य आहेत असेच दश्षंन आहे. इस्लाममध्ये पूर्ण सत्य प्रकट झाले असतानाही इतर धर्मीय 
वेगवेगळ्या असत्यांना आणि आंशिक सत्यांना जे चिकटून बसले आहेत त्यांच्याविषयी मला खराखुरा 
आदर वाटणार नाही. पण मी असे म्हणेन, की प्रत्येकाला स्वतःची श्रद्धा बाळगण्याचा समान अधिकार 
आहे आणि त्याने जे पूर्ण सत्य आहे त्याचा स्वीकार करावा असे त्याला आवाहन करीत असतानाच 
त्याच्या ह्या अधिकाराचा मी आदर करतो. तेव्हा ह्या भूमिकेत धाभिक सहिष्णुता अभिप्रेत आहे, 
सर्वेधर्मसमभाव नाही. इतर धम आपण सहन करीत असतो. जे अनिष्ट आहे, तापदायक आहे ते सहत 
करायचे असते, पण ते आदरणीय असू शकत नाही. जे आदरणीय असते ते आपण सहन करीत नाही. 
त्याचे आपण स्वागत करीत असतो. | 

अधिक महत्त्वाची गोष्ट अश्ली, की आंशिक प्रामाण्य व पूर्ण प्रामाण्य हा भेद येथे लागू पडत ताही. 
समजा, अद्वैती दर्शन, जैन दर्शन आणि इस्लामी दर्शन अशी तीन धार्मिक दर्शने आपण घेतली तर ती 
केवळ एकमेकांहून भिन्न आहेत असे नव्हे, तर ती परस्परविरोधीही आहेत. विश्‍वातील अंतिम .तत्त्वाचे 
स्वरूप, त्याचा स्तानवी आत्म्याशी. असलेला संबंध, आणि मानवी जीवनाचे परमोच्च. श्रेय, यांविषयीचे 


चार नवभारत फेब्रुवारी, १९८४ 


परस्परविरोधी सिद्धांत त्यांनी स्वीकारले आहेत. अद्वैत केवल सत्य आणि केवल ज्ञात असलेले म्रह्मं 
हे अंतिम तत्त्व मानते आणि त्याच्यात विलीन होणे हे जीवात्म्याचे परमश्रेय मानत. जैन मत अनेंक 
भिन्न आत्मे भाहेत असे मानते पण ईश्वर मानीत नाही आणि प्रत्येक आत्म्याची परिपूर्णावस्था हे 
त्याचे श्रेय मानते. इस्लाम एकेश्‍वरवाद स्वीकारतो, ईइवर आणि जोवात्मा यांच्यांत अंतिम भेद आहे असे 
मानतो. ईइवराच्या आज्ञापालनापासुन लाभणारे सुख हे सवंश्रेष्ठ श्रेय आहे अशो त्याची धारणा आहे. 
तेव्हा इस्लाममध्ये पूर्णे सत्य समावलेले आहे असे मानून त्याचा निकष इतर धर्मांना लावला तर इतर 
सवे धार्मिक श्रद्धा असत्य आहेत, फक्त त्या वेगवेगळया प्रकारे असत्य आहेत एवढेच निष्पन्न होईल, 
आता हे मत स्वीकारूनही इतर धर्माविषयी सहिष्णुता बाळगता येईल. ह्या भूमिकेशी सुसंगत असा 
सवंधमंसमभावाचा अथे लावता येईल. हा अर्थ असा, की इस्लाम सोडून इतर सवं धम हे सारखेच 
असत्य आहेत. आता इतर धमंही सवेंघधमसमभावाचा असाच अर्थ लावू ज्ञकतील. उदा., ख्सिस्ती असे 
मानतील, की ख्तरिस्ती धरम सोडून इतर सवं धम सारखेच खोटे आहेत. तरी पण इतर धर्मांचे अनयायी 
आहेत आणि ते आपापल्या पारंपरिक असत्यांना चिवटपणे चिकटून राहतात ही वस्तुस्थिती माहे. सवं 
माणसांनी परिपुर्णपणे सत्य असलेल्या इस्लामचा (किवा स्थ्रिस्ती धर्माचा) स्वीकार करणे ही आदश्षं 
अवस्था काली. पण ती लगेच साधता येईल असे नाही. ह्या परिस्थितीत तात्कालिक तडजोड म्हणन 
सर्वांनी इतर धर्माविषयी भोपचारिक आदर दाखविणे व सहिष्णुता बाळगणे दृष्ट ठरेल. १ 


पण एवढ्याने भागत नाही, इस्लामी (किंवा स्त्रिस्तो) श्रद्धेत असे अंतर्भूत आहे, को इस्लाम 
(किंवा ख्रिस्ती धम) हा एकमेव खरा धर्म आहे. इस्लामचे म्हणणे असे, की ईश्वराने पवित्र प्रेषिता- 
द्वारा जे सत्य आणि आचरणाचा जो धमं प्रकट केला आहे तो सवे माणसांसाठी आहे. जो कुणी माणूस 
ह्या सत्याचा स्वीकार करील व ह्या आचरणधर्माचे पालन करील- म्हणजे जो सच्चा मुमलमान असेल 
- त्याला ईइ्वरी प्रसादामुळे शाश्‍वत सुख लाभेळू, पण जो कुणी असे करणार नाहो तो शाइवत तरक- 
यातना भोगोल. तेव्हा सश्रद्ध व सहृदय मुसलमानाला मुसलमानेतरांविषयी अपार करुणा वाटत भस- 
णार. हो सारी माणसे नरकाच्या मार्गाने जात आहेब्र, त्यांना चिरकाल अटळपणे नरकयातना भोगाव्या 
लागणार आहेत ह्याचे त्याला मोठे दुःख होत असणार. त्यांचे मत वळवून त्यांना इस्लामी श्रद्धेचा 
स्वीकार करायला उद्युक्त करणे हे आपले सवंश्रेष्ठ कतंव्य माहे असे तो मानणार. इस्लामी धद्धेचा 
स्वीकार हा केवळ जीवनमरणाचा प्रश्‍न नाही. त्याच्या पलीकडे जाणारा हा प्रश्‍न भाहे. अनंत काळाचे 
सुख आणि अनंत काळाचे असह्य दुःख यांपैकी माणसाच्या वाट्याला काय येणार आहे हे या प्रश्‍नाच्या 
उत्तरावरून ठरणार आहे, मुसलमानेतरांविषयी सहिष्णुता पुरेशी नाही, त्यांचे धर्मांतर घडवून आणण्याचे 
हाक्‍य ते प्रयत्न करीत राहिले पाहिजे अशीच त्याची घारणा असणार, ह्या धारणेशी सवंधरमसमभाव 
कितपत सुसंगत असेल ? 


उलट, एखादा सश्रद्ध मुसलमान सर्व घामिक श्रद्धा प्रमाण आहेत व म्हणून सर्व समान अ 
णीय आहेत असे मानीत असेल तर त्याचा अथ कसा लावता येईल ? ह्या परस्परविरोधी भर दर- 
आणि तरीही त्या सवं प्रमाण आहेत असे मानायचे असेल तर मग असेही मानले पौहिषे. की न आहेत 
प्रामाण्याचे स्वरूपच असे असते की परस्परविरोधी गोष्टी प्रमाण भसु शकतात, बाता जर क्षेत्रात 
अथंच असा आहे, को जे प्रमाण असते ते कोणत्यातरी निकषाळा किवा तत्त्वाला अनसरून ण्याचा 
असते. जर परस्परविरोधी धामिक श्रद्धा प्रमाण असतील तर त्यांच्या प्रामाण्याचा निकष ह्य नावाडी 
विशिष्ट श्रद्धेवर आधारता येणार नाही. तो सवे विशिष्ट श्रद्धांपलीकडे (किंवा अलीकडे) असलेल्या 
मानवी मूल्यांवर आधारलेला असावा लागेल. मग आपल्याला असे म्हणावे लागेल, की 
वेगवेगळ्या विशिष्ट घामिक श्रद्धांमध्ये मानवी श्रेयाविषयीच्य़ा भिन्न आणि परस्पर विसंपंत 
अका सॅकल्पता अंतर्भूत झालेल्या आहेत. त्या परस्परविशंगत आहेत याचा अथे असा, कौ 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय पाच 


त्यांचा सुसंगत असा समस्वय साधता येत नाही, ज्याच्यात ही सवे श्रेये सुसंगतपणे सामावतील अशा 
एका व्यापक श्रेयाची कल्पना करता येत नाही. उदा., ईरवरावर भक्ती ठेवून आपली कततंव्यकर्मे, 
त्यांची फळे ईक्वरापेण करून, निष्ठेने करीत राहणे हे श्रेय आणि आपला आत्मा परतत्त्वात विलीन 
झाल्याच्या गूढानुभवात तल्लीन होणे हे श्रेय एकाच जीवनमार्गात सामावून घेता येत नाही. पण हे 
भिन्न व विसंगत जीवनमार्ग प्रमाण आहेत ह्या म्हणण्याचा अर्थ असा होईल, की त्यांच्यांत भिक्च मानवी 
मूल्यांचा परिपोष होतो आणि म्हणून मानवी जीवताचे वेगवेगळया प्रकारे साफल्य साधणारे असे हे 
मार्ग आहेत. 

ह्या भूमिकेत असे अंतर्भूत आहे, की सर्वोच्च आणि सर्वसमावेशक अज्ञा मानवी श्रेयाची, 
ज्याच्यात सव मानवी श्रेयरे सुसंगतपणे सामावलेली आहेत अद्या परिपूर्णे मानवी श्रेयाची कल्पना 
करताच येत नाही. माणसाला परस्परविरोधी श्रेयांमधून निवड करावी लागते. श्रेयाची अशी विशिष्ट 
संकल्पना विशववाविषयीच्या आणि मानवी जीवनाविषयीच्या * दर्शना 'शी निगडित असते. ती अल्ला 
दर्शेनावर भाघारलेली असते असे म्हणूया, किवा श्रेयाची ही संकल्पना स्वीकारल्यावर तिची गृहीतकृत्ये 
स्पष्ट करण्याच्या प्रयत्नातून हे द्षंन आकाराला येते असे म्हणूया. ही द्शनेही परस्परविरोधी असतात. 
ती सवे प्रमाण आहेत ह्या म्हणण्याचा अर्थ असा, को त्यांतील प्रत्येकाच्या दृष्टीने विरवाकडे आणि 
मानवी जीवनाकडे सुसंगतपणे पाहता येते. विश्वाचा आणि मानवी जीवनाचा * अर्थ ' लावता 
येतो. पण विश्वाचा एका प्रकारे अर्थ लावता येतो म्हणून दुसऱ्या प्रकारे अथे लावता येत नाही असे 
नाही. ह्या सर्व दक्षनांचा सुसंगत समन्वय साधता येत नाही. परिपू्णे व सर्वेसमावेशक असे सत्य माण- 
साला उपलब्ध नाही. एक दक्षेन दुसर्‍या दर्शनाशी विसंगत आहे हे दिसते. एक स्वीकारले तर दुसरे 
स्वीकारता येत नाही हे स्पष्ट असते, पण कोणत्याही विशिष्ट दर्शनाच्या अनुरोधाने विश्‍वाचा अर्थ 
लावता येतो ह्यापलीकडचे प्रामाण्य त्याच्या ठिकाणी नसते. त्याचे ' वस्तुनिष्ठ १ प्रामाण्य सिद्ध 
करण्याचे व त्याच्याशी विसंगत असलेल्या दरशनांचे खंडन करण्याचे साघन माणसाकडे नाही. 


थोडक्यात माणूस सान्त आहे. तो अनंताची कल्पना करू शंकतो; पण अनंत बनू शकत नाही. 
माझ्या धर्मात अंतर्भूत असलेले विशिष्ट दर्शन हे परिपूर्ण आणि एकमेव असे सत्य आहे, असे मी ईइवर 
असल्य़ाशिवाय जाणू शकत नाही. हे दर्शन ईश्‍वराकडून साक्षात प्राप्त झाले आहे असे जरी मी मानीत 
असलो तरी तो माझा दावा असतो, ते ईइवराचे म्हणणे नसते. ते ईश्वराचे म्हणणे आहे, असे माझे 
म्हणणे असते. तेव्हा माझ्या विशिष्ट धामिक श्रद्धेच्या कोषातून बाहेर पडल्याशिवाय मी सरवेधमं- 
समभाव स्वीकारू शकत नाही. आणि आपण जर असे बाहेर पडलो तर आपली इतर धर्मांविषयीची 
दृष्टी जज्ी बदलेल, तशीच स्वतःच्या धर्माविषयीचीही बदलेल. 


४) (७. ७9 


सहा नवभारत फेब्रुवारी, १९८४ 


4१ 
॥, सातारा सहकारी साखर कारखाना लें. 


2 | र| 
र भुईज किसनवीरनगर ता. वाई जि. सातारा 2१ 
वा ४ 
9 के. आबासाहेब वीर यांनी स्वातंत्र्यपुवे काळात देशस्वातंत्र्यासाठी झगडून आणि रा 
शॉ स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजाच्या सर्व स्तरांतोल रंजल्या-गांजल्यांना, दीन-दुबळ्यांना 


प; आणि दुर्वेल घटकांना सहकाराद्वारे दिलासा देण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या 


सातारा सहकारी साखर कारखाना लि., भुईंज शं 

१४ ( किसनवीरनगर ता. वोई, जि. सातारा ) शे 
प याच्या /). 
ह प्रगतीसाठी सदैव प्रयत्नशील राहून के. आवांच्य़ा स्वप्नपूर्तीसाठी आम्ही वचनवद्ध आहोत, | | 
रा.. बा. मोरे वि. रा. उर्फ बाबासाहेब जाधव डी. बी. कदम १९ 

९ कार्यकारी संचालक व्हा. चेअरमन चेअरगन ह 
ग 


> 2.22. ० “वय सेट> व कि-ये) > ० “काक मळ, व पळ. “वव कळ. » ०६०02. _ 202. 20). 2५ याय 
जरस पचन प्या सयाम मिनल पेण च्य 


> अशि -> अ प्ज््> 


टि जायना ओर5>-05२०%२,-%२& 
प्राज्ञ प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाचा १९७७-७८ चा पुरस्कार लाभटेला 
& समीक्षा ग्रंथ & 


आनंदाचा डोह 


% 
न ” तुकारामाच्या अभंगवाणीचे रसिकावळोकन 


८35 २५८0५ २८१५ २-५ ६ 


करणारा मराठीतील अनन्यसाधारण ग्रंथ 
लेखक : प्रा, रा. ग. जाधव 
सूल्य । रु, ८-०० 

मागणी : कार्यवाह, प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई -- 


४१२८०३ 
( जि० सातारा ) 


&<40%२-८७%२-१४२८०४२ 


१८५७०५१८४७ ९9७२५५१७३९ ५6३९ ५६५५८२३ ५६२५-५८२५८ ५८२ ९9७२८0२ 


राजर्षी शाहूमहाराजांचे शैक्षाणिक धोरण व कार्य 


शेख शब्बीर 


कालमानपरत्वे जनतेशी संपर्क साधून सातत्याने 
आपल्या सुधारणांद्वारे विविध समस्यांचे निराकरण 
करण्यास समर्थ ठरणाऱ्या विभूतीच इतिहास 
घडवीत असंतात, ' राजा कालस्य कारणम्‌ हे 
विधान शाहूमहाराजांच्या ( स. १८९४-१९२२ ) 
उत्तुंग कार्याच्या संदर्भात अगदी संयुक्तिक वाटते. 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांनंतरच्या या प्रजाहितदक्ष 
राजाने सत्तेचा उपयोग ध्येयवादी दृष्टीने करून 
जनतेस शहाणी करून सोडले व आपल्या शिक्षण- 
विषयक सुधारणांनी जनतेची अवनती थोपवून 
तिला उन्नत करण्यात भरघोस यश संपादित केले. 
म्हणूनच या लोकोद्धारक नुपतीस विद्याप्रसारक, 
क्रांतिकारक, योजकतेचा मेरूमणी, समाजपरिवतं- 
नाचा अध्वर्यू, थोर राष्ट्रपुर्ष इ. संबोधिले जाते. 
संस्थानिकांच्या खाणीतील हा कोहिनूर हिरा 
ममतेचा आणि समतेचा सागर होता, ज्याचे हृदय 
सवे रंजलेल्या-गांजलेल्या लोकांसाठी द्रवत असे. तो 
महाराष्ट्राच्या विकासाचा एक मोठा स्वाभाविक 
तरंग होता.' वास्तविकपणे शाहूमहाराजांचे अष्टपैलू 
ठप्रक्तिमत्त्व म्हणजे अद्ययावत मानसंशास्त्रज्ञांना, 
समाजशास्त्रज्ञांना व राजकीय विचारवंतांना पडलेले 
एक निरंतरतेचे कोडेंच होय. भारताच्या सामाजिक, 
सांस्कृतिक, आथिक व धाभिक इतिहासात नेहमी 
समाजाला मानवी समानतेचे व राष्ट्रवादाला व्यापक 
तत्त्वाचे अधिष्ठान देणाऱ्या या ' समग्रक्तांती'च्या 
पुरस्कर्त्याच्या कामगिरीचा उल्लेख सुवर्णाक्षरांमध्ये 
सदासवंकाळ होत राहील. 

राजकारण व समाजकारणाच्या धकाधकोत 
गुंतून गेलेल्या या राजाच्या फक्त शिक्षणविषयक 
धोरणाचा व कार्याचा सापेक्षिकपणे ऊहापोह या 
शोधनिबंधाच्या संदर्भचौकटीत करण्याचा प्रांजळ 
प्रयत्न केला गेला आहे. 
शिक्षणविषयक धोरण 

राजा असूनही “ राजर्षी ”' म्हणून संबोधिले 


जाणारे हे शाहू छत्रपती शिक्षणाला समतेची चावी 
न. भा. १ 


आणि उद्योगाची जननी मानत असत. अज्ञानाच्या 
मनोयंत्राचे काटे फिरविण्याकरिता शिक्षणरूपी चावी 
भरली को समाजाचा उत्कर्ष होतो, हे त्यांना ज्ञात 
होते. म्हणूनच ज्ञानाची ज्योत संपुर्ण महाराष्ट्रात 
तेवत ठेवून या ज्ञानदीपाने पिढ्यानपिढ्या आअज्ञान- 
रूपी अंधःकारात गटांगळ्या खाणाऱ्या व अंधश्रद्धा 
आणि दारिद्रयाच्या खाईत पिचत पडलेल्या अवनत 
समाजाच्या अंगणी * ज्ञानगंगा' पोहोचविण्याचे कार्य 
केले. ' जे जे भेटे निरक्षर ते ते करावे साक्षर 
हा ध्येय-ध्यास घेतलेले शाहूमहाराजांचे जीवन 
म्हणजे शिक्षणकार्याला अपण केलेले कमलच 
होते. त्यांच्या चरित्र व कार्यामध्ये मानवतेच्या 
हक्कांसाठी तळमळणाऱ्या अंतःकरणाचेच दशन 
घडून येते. ते म्हणत- ““शिक्षणानेच आमचा तरणो- 
पाय आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची 
उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात 
बुडून गेलेल्या देशात उत्तम मुत्सद्दी व लढवय्ये 
वीर कधीही निपजणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या 
व मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानला अत्यंत गरज 
आहे. ” ' खरेच, माणसाला माणूस म्हणून जग- 
ण्याची संधी देणाऱ्या शाहूमहाराजांचे शिक्षणशास्त्र 
अत्यंत डोळस होते. विद्येसच समाजजीवनाची 
खरीखुरी संजीवनी मानणाऱ्या या राजाने शिक्षण- 
कार्याच्या माध्यमानेच मागासलेल्या समाजाच्या 
उद्धारासाठी वाहुन घेतले व त्यांच्या या जन-जागृ- 
तीच्या प्रबोधनात्मक कार्यामुळेच कोल्हापूर हे 
शैक्षणिक विचारवंतांचे स्फूतिस्थान ठरले. 


समाजप्रबोधनाच्या दिशेने कायेरत असणाऱ्या 
 ब्राह्मोसमाज ', “ आर्यसमाज ', ' प्राथनासमाज ! 
व ' सत्यशोधक समाज ' यांच्या विचारप्रणालीचा 
पुढे शाहूमहाराजांच्या कार्याशी अत्यंत जवळचा 
संबंध आला.” शाहुमहाराजांच्या अंत:करणात खोल 
कुठेतरी फुल्यांच्या प्रेरणेचा स्पश झाला व त्यांनी 
एका हातात सत्यसमाज व दुसर्‍या हातात समता ही 
निशाणे घेऊन मागास-समाजातील शिक्षणप्रसाराला 


२ नवभारत 


सर्वतोपरी साहाय्य दिले. वास्तविकपणे शैक्षणिक 
क्षेत्रातील या अग्रदूताच्या विविध कार्यांकरिता 
महाराष्ट्राने सतत त्यांचा कृतज्ञ राहिले पाहिजे.' 
राजर्षी म्हणाले होते-“ मागासलेल्या लोकांच्या 
उन्नतीकरिता माजे के. मित्र न्यायमूर्ती रानडे व 
गोपाळराव गोखले यांनी पृष्कळ श्रम केले. मागास- 
लेल्या लोकांत विद्येचा प्रसार होण्याकरिता विशेष 
प्रयत्न केले पाहिजेत ही मूळ कल्पना मला त्यांच्या- 
पासून आली. ”$ तत्कालीन श्रिक्षणसंचालक इ. 
गाईल्स व इतर शिक्षणतज्ञांचे मा्गंदर्न घेतल्या- 
नंतरच झाहूमहाराजांनी श्री. भास्करराव जाघव, 
दाजीसाहेब विचारे, जिवाजीराव सावंत इ. मंड- 
ळींना या कार्याकरिता आपल्या मदतीला घेतले. 
राजर्षी शाहू म्हणत- “मी व्यक्तिशः मारंभापासून 
निब घटकांच्या दयनीय परिस्थितीमुळे त्यांच्या- 
कडे भाकृष्ट झाळो आहे आणि त्यांचे ते दुःख निवा- 
रण करण्याचे आटोकाट प्रयत्न करणे हेच माझ्या 
राज्यकारभाराचे एकमेव उद्दिष्ट ठरले. याच उद्दे- 
शाने मी गेळी पंचवीस वर्षे कष्ट करीत आलो आहे 
आणि त्यांना शिक्षणाच्या सर्व सोयी उपलब्ध करून 
दिल्या आहेत. 7" 
, इंग्रजी शिक्षणापासून भारतवासीयांना तिसरा 
डोळा आला आहे अले शाहूमहाराज नेहमी म्हणत 
असत.” सरवेजा तिधर्मांमध्ये शिक्षणाचा जोपयंत प्रसार 
होत नाही तोपर्यंत त्यांना स्वराज्य देण्यात काही 
अथं नाही, असे त्यांना वाटत असे. म्हणूनच या 
मागासलेल्या समाजात स्वातंत्र्य-सुर्याच्या रोखाने 
वाढण्याची क्षमता निर्माण करायची असल्यास 
शिक्षण हेच एकमेव साधन आहे हे सुर्येसतत्य ! 
त्यांना माहीत होते आणि त्याकरिता त्यांनी लोकांना 
ज्ञानाचे चक्षू दिले. शिक्षणाच्या प्रक्रियेमुळे जेव्हा 
समाजरचनेत खर्‍या अर्थाने समता व बंधृत्वाची 
भावना निर्माण होईल, तेव्हाच स्वराज्य सुरक्षित 
राहील असे त्यांचे ठाम मत होते. शाहूमहाराज 
एक संस्थानिक असल्यामुळे त्यांनी वेळोवेळी राज- 
निष्ठा प्रकट केली. त्यांचा ब्रिटिश सत्तेकडे पाह- 
ण्याचा दृष्टिकोन व्यक्तिनिष्ठ मसला तरी- “ सत्ता 
केवळ अल्पसंख्याक उच्चवर्गीयांच्या हातात जाण्यात 
स्वराज्याचे पर्यावसान हुःऊ नये, म्हणून निदान 
हृह्मा वर्षेपर्यंत तरी आम्हाला जातवांर प्रतिनिधी 


फेब्रुवारी, १९८४ 


देण्याचा हकक असला पाहिजे. यामुळे आमचे हक्‍क 
काय आहेत याचे आम्हाला शिक्षण मिळेल. एकदा 
ते आम्हाला समजले म्हणजे जातवार प्रतिनिधि- 
त्वाची जरुरी राहणार नाही,”'* असे ते म्हणत. 
स. १८५७ नंतर इंग्रजांनी प्रस्थापित केलेल्या भार- 
तीय विद्यापीठांतून उत्तीणं झालेल्या आंग्लविद्या« 
विभूषित पदवीधरांकडे राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेतृत्व 
गेलेले होते ब ते देशातील वास्तविकतेकडे पाहण्यास 
मुळीच तयार नव्हते. याउलट, शिक्षणाबद्दल अपूव 
दृष्टी असणाऱ्या या लोकाभिमुख राजाने मात्र 
आपल्या श्िक्षणकार्याद्वारेच लोकजागृतीच्या चैत- 
न्याची बीजे महाराष्ट्रात पेरून त्यांपैकी कित्येकांची 
जोरदार रोपटी व टवटवीत कळ्यांचे अवलोकन 
स्वतःच केले. शिक्षणालाच ते आपल्या अभूतपूर्व 
सुधारणांचा मूळ पाया मानत - असत. ते स्वतः 
वाचावीर नसून कमवीर होते व म्हणूनच सामा- 
जिक सुघारणांबद्दल तोंडाने बडबडणारे पुढारी 
त्यांना नको होते. “ जो छत्रपती जगास पारतंत्र्यात 
टाकणार्‍या लोकांना हाकून लावत नाही, त्याचे 
छत्रपतित्व कसले ? ” "१. असा सवाल करणाऱ्यांना 
झाहूमहाराजांचे सडेतोड उत्तर होते- “ आम्हाला 
स्वराज्य मिळावे अशी खरोखरीच भामची ड्च्छा 
आहे, याच्या योगे आम्हाला जीवनरक्त मिळेल. 
परंतु याबरोबर माझा ठाम सिद्धांत आहे कौ, 
हल्लीची जातिभेदाची शंखला तोडल्यावाचून आपले 
चालायचे नाही. ज्यांना राजकारणांत भाग घ्याव- 
याचा असेल त्यांनी जपानच्या ' समुराई? वर्गा- 
प्रमाणे याही देक्यांत प्रत्येक मनुष्याला मनृष्यत्वाचे 
स्व अधिकार दिले पाहिजेत. नाहीतर भामच्या 
हातून मुळीच देशसेवा होणार नाही. ” " यावरून 
स्पष्ट होते, की ते स्वराज्यचळवळीच्या विरुद्ध 
नव्हते. त्यांची साम्राज्य निष्ठा हा डावपेचाचा एक 
भाग होता. ते अंतगगंतरीत्या इंग्रजांचा द्वेष करत 
होते. स्वातंत्र्याची तळमळ त्यांच्यात होती आणि 
म्हणूनच अडाणी जनतेला सुशिक्षित करून अन्नेकांना 
स्वराज्याकरिता प्रेरित करण्याचा अप्रत्यक्ष मागे 
त्यांनी अवलंबिला होता, ब्रिटिश सत्ताधिकाऱ्यां- 
बददळूच्या आकषंणामुळे त्यांच्या राजर्षीपणाला बाधा 


निर्माण होण्याचे काही कारण नव्हते, कारण दोन्ही 
भूमिका वेगवेगळ्या होत्या, भ्् ह 


राजर्षी शाहूमहाराजांचे शेक्षणिक धोरण व कार्य डू 


आपल्या अठ्ठावोस वर्षांच्या शिक्षणकार्याची 
वेश्िष्ट्ये स्पष्ट करताना राजर्षी शाहू म्हणाले 
होते- “ सामान्य जनतेच्या शिक्षणाची सोय करणे, 
त्यांचे जीवनमान उंचावणे, समाजातील अंधश्रद्धा 
नाहीशी करणे आणि मानवा-मानदांमध्ये वाढलेली 
विषमता कमी करणे ही आमची व॑शिष्ट्ये आहेत.” 
अर्थातच शाहूमहाराजांचा कटाक्ष हिंदू धर्मातील 
विद्यमान विषमतेकडे होता व जोपयंत या उच्च- 
निम्न भावना नष्ट होणार नाही, तोपयंत हिंदु- 
स्थानची सर्वांगीण उन्नती होणार नाही असे 
त्यांना वाटत असे. ब्रिटिश साम्राज्याचे उच्चाटन 
झाल्यावर पांढरपेशा देशभकतांच्या हाती सत्ता 
आल्यानंतर लोकांचे दास्यत्व नष्ट होणार नाही, 
असा त्यांचा विदवास होता. म्हणूनच ह्या हाडाचा 
मराठा असलेल्या राजाने शिक्षणरूपी गनिमी कावा 
पत्करून कुंभकर्णासारख्या निद्रावस्थेत असणाऱ्या 
समाजाला खडबडून जागे केले व स्वावलंबनाची 
शिकवणूक त्यांना दिलो. शिक्षणप्रसाराच्या माष्य- 
मानेच समाजोन्नती गाठायचे पवित्र कायं पत्कर- 
लेल्या राजषींनी स्पर्शास्पर्शाचे बंड मोडून उच्चतर 
जातीच्या लोकांनी स्वराज्याची जबाबदारी भोळ- 
खावी व सवं प्रजाजनांना बांधव समजून, नि:पक्ष- 
पातीपणाने त्यांना विद्या द्यावी अज्नीच भाजा वेळो- 
वेळी व्यक्त केली आहे. शाहूमहाराजांच्या या 
विचारसरणीचाच पुरस्कार त्या काळात इतरांनी 
केलेला आढळतो- “ आम्ही सामाजिक सुधारणेला 
प्राधान्य देत असलो तरी स्वातंत्र्य मिळाले तर तेही 
आम्हाला हवे आहे. उच्च वर्गाने इतरांना आपल्या 
बरोबरीचे स्थान देऊन त्यांचे सहकाय मिळविले 
तरच स्वातंत्र्याच्या चळवळीला खरा जोर चढेल, 
एरवी चढणार नाही. ” * अवनत बहुजन समा- 
जाच्या उद्घाराकरिता शिक्षणाची ढाल वापरणाऱ्या 
या राजाबद्दल काहुर उठविण्याचे अनेकदा प्रयत्न 
झाले व पुण्याच्या काही वृत्तपत्रांनी शाहूमहाराजांना 
* ब्राह्मणांच्या पाठीत खंजीर खपसणारा' असे 
संबोधित केल्यावर आपले मत व्यक्‍त कंरताना 
महाराजांनी. म्हटले होते- “ ब्राह्मण जर धावत 
असतील तर आमच्या जवळ फक्त चाल- 
ण्याची शक्ती आहे. जर आम्हाला चालायची 
संधीच दिली नाही तर आम्ही स्वतःच्या पार्यावर 


कधी उभेही राहू शकणार नाही. ” अर्थात मंत्यजां- 
पासून वंजार्‍यापर्यंत शिक्षणाची सोय करून त्या 
लहान पक्ष्यांमध्ये गरुडाझ्ली टक्कर देण्याचे सामर्थ्य 
ज्या लोकप्रिय शासकाने निर्माण केले, त्याला 
१९२१ मध्ये नरसोपंत केळकरांनी ' केसरी "च्या 
अग्रलेखामध्य्रे जेव्हा ' स्वराज्यद्रोही छत्रपती / संबो- 
धिले, तेव्हा महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतर समाज भयं- 
कर भडकला व ब्राह्मण मणि ब्राह्मणेतर समाजाची 
वृत्तपत्रे एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात इतकी 
मग्न क्षाली, कौ परस्पर हस्तपत्रिकांचा सडा 
पुण्याच्या गल्लोगल्ली पडू लागला. '* 

भज्ञान, अंधश्रद्धा व दारिद्र्य या तोन महान 
शत्रूंनी शाहूकालीन बहुजन समाज वेढलेला होता. 
म्हणूनच विद्येत मागासलेल्या जातिजमातींतील 
उपक्तींसाठी सरकारी नोकर्‍यांतील जागा विस्तुत 
प्रमाणात ( ५०% ) राखून ठेवण्याचा हुकूम 
महाराजांनी २६ जुले, १९०२ रोजी लंडनहून 
काढला- “ अलीकडे कोल्हापूर संस्यानमधील सवं 
वर्गांच्या ्रजाजनांच्या शिक्षणाला उत्तेजन देण्याचे 
प्रयत्न करण्यात आळे आहेत. परंतु विशेष मागास- 
लेल्या जातींत हे प्रयत्न अपेक्षेप्रमाणे फलदूंप 
झाले नाहीत. हो परिस्थिती काही अंशो दुर 
करण्यासाठी या वर्गांकरिता विस्तृत प्रमाणात 
संस्थानच्या नोकरोत जागा राखून ठेवण्याचा 
महाराजांचा कृत निश्‍चय आहे. ” हा क्रांतिकारक 
ठराव जाहीर केल्यावर एकंदर संख्येने मुंबई प्रांता- 
तोल फक्त ५ टक्‍के असणाऱ्या ब्राह्मणांच्या राज्य 
कारभारातील मक्तेदारीला प्रचंड हादरा बसला व 
कोल्हापुरच्या * समथ ? पत्राने यावर बरेच अकांड- 
तांडव केले.“ निश्‍चितच त्यांच्या या आदेशामुळे 
१८९४ साली सावंजनिक क्षेत्रातील अधिकारावर 
असलेले ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर यांचे प्रमाण 
८५.५ : १४.५ असे होते, ते १९२० साली 
१३.८: ६८.२ वर आले." नोकऱ्यांच्या माकृति- 
बंघाला झाहूभहाराजांनी दिलेल्या या सामाजिक 
प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये सवंच मागासलेल्या 
जातींना प्राधान्य देण्यात जाले, स. १९०१ मध्ये 
त्यांनी मोफत सक्तीच्या शिक्षणाची योजना आखली 
व ११ सप्टेंबर, १९१७ पासून या योजनेची अमले- 
बजावणी केळी, २४ जुल, १९१७ रोजी एक हुकूम 


४ नेवभार्रत 


काढून त्यांनी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे 
केले- “ शिक्षणास योग्य वयाच्या मुलांची यादी 
प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत मुलांच्या 
आई-बापांनी माप-आंपली मुळे शाळेत पाठवा- 
वीत. ”* हे फर्मान समाज-कल्याणाचे * सुवर्ण- 
पान ठरले, “ प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्या- 
अगोदर सध्या उपयोगात असलेली झाळागृहे विस्तृत 
हवेशीर केली पाहिजेत व तिकडे खर्च करण्याची 
जास्त आवदयकता आहे ”- असे वृत्त 'केसरी' ने 
प्रतिपादित केल्यामुळे अनेकांचा राग अनावर क्षाला. 
यावर उत्तर देताना राजर्षी शाहूंनी इंग्लंडमधील 
मजूर पक्षाच्या घोरणाची पुनरावृत्ती करून ( ० 
९6816 1० 8 6 पाणि घ्या छाट 5टा०्त 
भा ७1८80) स्पष्ट केले, की येथे ९० टक्के 
लोक उपाशी असताना त्यांच्या कोंड्याची सोय न 
करता १० टक्के लोकांच्या पोळीवर साजूक तूप 
बाढा असे म्हणणाऱ्यांना रयतेबद्दल किती जिव्हाळा 
आहे हे उघड होते. आपली सक्तीची शिक्षण- 
योजना क्रियान्वित करण्याकरिता झाहूमहाराजांनी 
१६ आगस्ट, १९१८ रोजी शिक्षणविषयक कराचा 
एक कायदा केला व कोल्हापूर संत्यातातील शंभर 
रुपयांहून अधिक उत्पन्न मसणार्‍या लोकांवर * शिक्षण 
कर ' बसविला. प्रत्येक घरामागे ८ आणे ते १ रु. 
बाषिक शिक्षण कर आकारून नियमितपणे गोळा 
केलेल्या रकमेतून त्यांनी शिक्षण कार्यास मदत केली 
च गरिबांसाठी श्रीमंतांनी काही सहन करायला 
पाहिजे ही जाणीव-जागृती निर्माण करून शिक्षण- 
कार्यातुन सामाजिक परिवतंन घडविण्याची जवाब- 
दारी त्यांनी पार पाडली. शिक्षणप्रचाराच्या कार्या- 
माग्रील उद्दिष्ट स्पष्ट करताना ते म्हणाले होते- 
* माझ्या रयतेमध्ये प्राथपिक व उच्च शिक्षणाचा 
प्रचार करण्याची माझी इतको जोराने खटपट 
चालली माहे ; यावरून शक्य तितक्‍या लवकर रय- 
तेस स्वराज्य देण्याचे माझे घोरण आहे हे आपल्या 
घ्यानी येईल'च.'”* एखाद्या रखरखीत वाळवंटामध्ये 
अनपेक्षितपणे हिरवागार टापू पाहून मन जसे प्रसन्न 
होते, तसेच राजर्षी शाहूंच्या या विचाराने तत्कालीन 
अवनत समाजाला आनंद झाला असेल हे निःसंदेह्‌ 


म्हटले जाऊ शकते. 


फेब्रुवारी, १९८४ 
शिक्षणकार्य 


झ्ाहूमहाराजांचे व्यक्तिमत्त्व अत्यंत क्रियाशील 
होते. म्हणूनच त्यांनी शिक्षणाला समतेची गुरुकिल्ली 
मानून कोणत्याही प्रकारचा 'मेदभाव न करता सर्वा- 
करितांच शिक्षणाची द्वारे खुली केलीत. महात्मा 
ज्योतीराव फुले यांनी प्रकागमान केलेल्या ज्योतोनेच 
शिक्षणाच्या ज्योतीला तेवत ठेवण्याचे, तिचा भरम- 
साट प्रसार करण्याचे उत्तरदायीत्व पार पाडले, महा- 
राष्ट्रीय समाजात ऐक्य व साम्यतेचा पुरस्कार करून 
त्यांनी शिक्षणकार्यात अश्ना प्रकारे नेत्रदीपक यश 
संपादित केळे ज्याची शिक्षणक्षेत्राच्या इतिहासात 
तोड नाही. आपल्या समाजातील व्यक्तींच्या सुख- 
दु.खांना स्वतःचीच सुखदुःखे मानणाऱ्या या युगप्रव- 
तक शासकाने आपल्या प्रयत्नांमुळेच ' दक्षिणेतील 
काझी * म्हणून नावलौकिक मिळविलेल्या कोल्हापूर 
नगरीला “ शिक्षण काशी चा बहुमान प्राप्त करून 
दिला. या सुप्रसिद्ध विद्याप्रसारकाने असंख्य अज्ञानी 


समाजास ज्ञानाच्या प्रकाशांत माणण्याकरिताच सर्वे - 
प्रथम प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य दिले. ते लोक- 


शिक्षणालाच लोकशाहीचा नाघारस्तंभ मानत असत. 
समाजातोल प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या हक्कांचे व 
कतंव्याचे उत्तरदायीत्व पटवून देण्याकरिता, संपूर्ण 
समाजास सुज्ञ बनविण्याकरिता, उच्च शिक्षणाचा 
टप्पा गाठण्याकरिता व स्वराज्याची फळे पुढे योग्य- 
पणे त्यांना चाखता यावी म्हणून राजर्षी झाहूंनी 
वेळोवेळी अनेक शिक्षणसंस्थांना आधिक मदत दिली, 
त्यांनी कुतंकोटीच्या विनंती प्रमाणे एका समितीची 
नियुक्ती करून तिच्या शिफारशीनुसार, बंद 
होण्याच्या बेतात असलेल्या कोल्हापूरच्या राजाराम 


*कॉकेजला, आथिक साहाय्प्र दिले. पुण्यातोळ डेक्कत 


एज्यूकेशन सोसायटीच्या फरर्यूसन महाविद्यालय व 
इतर संस्थांना आणि श्री शिवाजी मराठा सोसाय- 
टीशी संलग्न असणाऱ्या विविध संस्थांना सक्रोयषणे 
साहाय्य देण्याचे कायं त्यांच्या हातून पार पडले. 
आपल्या शिक्षणप्रसाराचे स्वप्न साकार करण्या- 
करिता'च राजर्षी शाहूंनी पुरोहित शाळा (१९१३ 1, 
युवराज शाळा, पाटील शाळा (१९१३), उद्योग 
शाळा (जयास्षिगराव घाटगे टेक्तिकल इन्स्टिट्यूट- 
१९१२), संस्कृत शाळा (१९१ ७), सत्यशीधक 
शाळा (१९१३), सॅनिक झाळा (इन्फंट्री स्कूल, 


राजर्षी शाहूमद्वाराजांचे शैक्षणिक घोरण व कार्य चि 


श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिट्री स्कूल) इ. संस्थांची 
उभारणी केली. त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध 
क्षेत्रांतील शिक्षणसंस्था प्रस्थापित करून शिक्षण- 
प्रसाराची पताका डोळसपणे फडकवीत ठेवली. या 
विभिन्न संस्थांमार्फत त्यांनी समाजात नवचेतन्य 
निर्माण करण्याकरिताच पुरोहितांची नवीन व्यवस्था 
अमलात आणली. गावातील पाटीलांना आपला कार- 
भार सुज्ञपणे पाहता यावा म्हणून त्यांच्या शिक्ष- 
णाची सोय केली. उद्योग व व्यवसायांतुन समाज- 
समृद्धी घडवून आणण्याकरिता 
काढल्या, सर्वांना संस्कृत भाषेची दालने उपलब्ध 
व्हावीत म्हणून करवीर येथील शंकराचार्यांच्या 
मठात संस्कृतशाळा स्थापन केली. मराठा पलट- 
णोला देशसेवेचे व पराक्रमाचे उच्च शिखर गाठता 
यावे याकरिता लष्करी शाळा स्थापन केल्या व 
अक्षा प्रकारे शिक्षणकार्यास वाहून घेतलेल्या या 
कमलाने स्वतःचा देह चंदनापरी झिजवून आपले 
जीवित मंगल आणि चिरंजीव केले, 

शाहू महाराजांनी कोल्हापुरला ' विद्यार्थी वसति- 
गृद्दांची जननी ” हा बहुमान प्राप्त करून दिला. 
विशिष्ट जातीय वसतिगृहे प्रस्थापित करण्याची गरज 
झपरिहार्यंपणे राजषींना भासली असली, तरी त्याचे 
पर्यावसान जातिजातींतील भेदभाव नष्ट होण्यात 
व देशप्रेमाची भावना निर्माण होण्यात व्हावे, 
असे त्यांचे मत होते. या दृष्टीनेच त्यांनी सुरू केलेल्या 
बहुतेक वसतिगृहांत अनेक जातिघर्मांचे विद्यार्थी 
राहत असत. त्यांच्या वसतिगुहात्मक अभिनव 
शिक्षणपद्धतीमुळे या क्षेत्रातील विशिष्ट वर्गाची 
मिरासदारी नष्ट होऊन समाजाच्या सवं थरांत 
शिक्षणाबद्दल कुतृहल निर्माण झाले. शिक्षणाची द्वारे 
सर्वांकरिता मोकळी झाल्यामुळे दुय्यम व उच्च 
श्रिक्षणाला चालना मिळाली. याच अभिनव योजने- 
मुळे असंख्य अग्रगण्य कार्येकते उदयास येऊ शकले, 
ज्यांनी पुढे राजकारण, समाजकारण, साहित्य, 
कृषी, सहकार व इतर विविध क्षेत्रांत मोलाची 
कामगिरी बजावली आहे. * या वसतिगृहांत राह. 
णाऱ्या विद्यार्थ्यांमथ्ये प्रारंभापासुनच राष्ट्रप्रेम, सह* 
कार्य, ऐक्य, स्वावलंबन, शिस्त, सहिष्णुता इ. 
विविध गुण जोपासले गेले व त्यामुळेच जाति- 
भेदाची तीक्ष्ण धार बोथट होऊन अनेकांना स्वयं- 


. दिगंबर जेन बोडिंग 


उद्योगशाळा. 


प्रयत्नातून स्वोद्धार घडवून आणण्यास प्रेरणा 
मिळाली. एकट्या कोल्हापूर शहरातच झ्ाहूमहा- 
राजांनी व्हिक्टोरिया मराठा बोडिंग ( १९०१ ), 
( १९०१ ), वोरद्षेव 
लिंगायत विद्यार्थी वसतिगृह (१९०६ ), मुस्लिम 
बोडिंग (१९०६) , मिस क्लाकं होस्टेल (१९०८), 
दैवज्ञ शिक्षण समाज बोडिंग ( १९०८), श्री 
नामदेव बोडिंग ( १९११), पांचाल ब्राह्मण 
वसतिगृह ( १९१२ ), श्रीमती सरस्वतीबाई गोड 
सारस्वत ब्राह्मण विद्यार्थी वसतिगृह ( १९१५), 
इंडियत ख्रिश्‍चन होस्टेल ( १९१५. ), रावबहा- 
दुर सबनीस प्रभू बोडिंग ( १९१५ ), भायंसमाज 
गुरुकुल ( १९१८ ), वंब्य बोडिग ( १९१८), 
ढोर-चांभार बोडिंग ( १९१९ ), शिवांजी वैदिक 
विद्यालय वसतिगृह ( १९२०), श्री प्रिन्स शिवाजी 
मराठा बोडिंग हाऊस ( १९२०), सुतार बोडिंग 
(१९२१), नाभिक विद्यार्थी वसतिगृह (१९२१), 
सोमवंशीय आर्यक्षत्रिय बोडिंग ( १९२० ), श्री 
देवांग बोडिग ( १९२०) अक्षी एकंदर वीस व 
कोल्हापुरबाहेर पुण्याला छत्रपती ताराबाई मराठा 
बोडिंग ( १९२० ), अहमदनगरला श्री छत्रपती 
करवीर चोथे शिवाजो महाराज मराठा बोडिग 
( १९२० ), नागपुरला चोखामेळा बसतिगृह 
( १९२० ) आणि नाशिकला श्रीशाहु छत्रपती 
बोडिंग ( १९१९ ), उदाजी मराठा वसतिगृह 
( १९२० ) वंजारी समाज वसतिगृह ( १९२० ) 
इ. वसतिगृहे काढून अज्ञ समाजावर जे उपकार 
त्यांनी केले, त्याची कोणत्याही प्रकारे परतफेड 
करता येऊ शकणार नाही, होतकरू विद्यार्थ्या- 


- करिता शिष्यवृत्त्या, प्रशस्त इमारतीत राहण्याची 


व्यवस्था, सुग्रास जेवण, पुस्तके, फो-माफी, कपडे, 
धोबी, केशकतंन, दिवाबत्ती इ. ची सोय करून 
शिक्षणाविना अंध:कारामध्ये पिचत पडलेल्या 
या मुलांचे जीवन उजळविण्याचे पवित्र कार्यं 
करून प्रगतीचे नवीन क्षितिज गाठण्याकरिता 
त्यांना महाराजांनी चालना दिली, अनेक होत- 
करू व ति्धेन विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी 
राजर्षी शाहूंनी विदेशी पाठविले ब खाजगी- 
तून त्यांना भाथिक साहाय्य दिले, मध्यप्रदेश, 
कर्नाटक, गुजराथपासून अनेक जातिधर्मांच्मा 


द नॅवैभारते 


विद्यार्थ्यांनी या सवळतीचा लाभ घेऊन झापले 
जीवन आनंदमय वनविले, महाराजांनी स्थापन 
केलेली ही वसतिगृहे म्हणजे त्यांच्या परिश्रमाची 
जिवंत स्मारकेंच माहेत व याच अर्थाने ते भारता- 
तोल विद्यार्थी-वसतिगृहांचे आद्य जनक ठरतात. 
याप्रमाणे विभिन्न जाति-धर्मांच्या लोकांकरिता 
वसतिगृहात्मक शिक्षणाची व्यवस्था प्रस्थापित करून 
“ नवभारता?ःची उभारणी करण्याचे श्रेय राजर्षी 
शाहूंना आहे. त्यांची श्रिक्षणविषयक योजना ही 
एखाद्या झोढंयाप्रमाणे नव्ह्ती की ज्याचा प्रवाह काही 
अंतरावर जाऊन वाळवंटामध्ये वा इतरत्र लुप्त होत 
असतो; तर ती योजना म्हणजे अक्षा गंगोत्रीच्या 
संथ प्रवाहाप्रमाणे होती जी सातत्याने पुढची मजल 
गाठण्यांकरिता प्रयत्नरत असते व शेवटी समाज- 
सुधारणांच्या अथांग सांगरात जाऊन विलीन 
झाल्यावरच समाधान प्राप्त करते. त्यांच्या या 
शिक्षणरूपी वाऱ्यांच्या माऱ्यामुळे महाराष्ट्रातील 
मागासवर्गीय समाजावर पसरलेले विविध समस्यांचे 
ढग हळूहळू ओसरू लागले. शाहूभहाराजांनी निघंन, 
दलित व अवनत जाति-जमातींसाठी लागू केलेल्या 
शिक्षणविषयक व इतर सुघारणा बघून राष्ट्रपित्ता 
महात्मा गांधींनी राजषींच्या कार्याला “ निःस्वाथं 
मिदनरी भावनेचे अद्वितीय उदाहरण ” असे संबो- 


घिले आहे.” राजर्षी शाहूंची विधवा सून राणी - 


इंदुमतीदेवीचे शिक्षक श्री. भागेवराव शाहूमहा- 
राजांच्या शिक्षणविषयक तस्वांना पारखून त्यांना 
॥ [२०319 39 0111050160 01110८” ब्नसे 
संबोधितात, तर महाराजांचे आदरणीय गुरू एस. 
एस. फ़रे्षर म्हणतात- “ (0प313ताा ट 00 - 
7९8 शादी 6७] 8 छाळ्याप (॥5059- 
ए4प ७ शण 15 115 टाळला 05 
७1०१0 एपरयाळायॉ/ एणाशा प्पाटण्पाएएणपाआणष्ट 
८०पए4४८.” * लोकाभिमुख राजर्षी शाहूंच्या 


संदर्भभ्रंथ-सूची : 


१, वा. द. तोफखाने- ' राजर्षी श्रीशाहूछत्रपती यांचे अंतरंग 


* ञागामी हिंदीस्तान ' प्ताप्ताहिक ( १९४०- 


फेब्रुवारी, १९८४ 


शिक्षणविषयक विचार व कार्याला बघून तर आपणा 
सर्वांची अशी खात्रो पटते, की ही विभूती म्हणजे 
निस्वार्थ भावनेने मारंभिलेळी एक संस्थाच होती, 
एक विद्यापीठच होते. महाराजांनी सुरू केलेल्या 
दशेक्षणिक व सांस्कृतिक चळवळोमुळे महाराष्ट्रातील 
समाज खडबडून जागा होईल व ब्रिटिशांच्या 
राजबटोवर त्याचा विपरित परिणाम घडून 
येईल अशा प्रकारच्या राजर्षींच्या विरोधकांच्या 
चिथावणीवरून जेव्हा महाराजांना इंग्रज सरकारने 
दमदाटी करून गप्प बसविण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा 
त्यांचे रोखठोक उत्तर होते- ' तुम्ही मला पदच्यु- 
तीच्या बुरखेबाज धमक्या कशाला देता? तशी 
वेळ येण्यापूर्वीच मो होऊन राजीनामा देईन; 
पण बहुजनसमाजाच्या उद्धाराचे जे पवित्र कार्य मी 
हाती घेतले आहे, ते प्राण जाईतोवर हा शाहू 
सोडणार नाही.” " श्िक्षणकार्याद्वारे महाराष्ट्राच्या 
समाजांत बांधीलको तिर्माण करणाऱ्या व आपली 
अस्मिता फुलविणाऱ्या या राजर्षी ज्ाहूमहाराजांच्या 
निधनानंतर त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन कर- 


, ताना मद्रासच्या *] 5022 या वृत्तपत्राने त्यांना 


*& एपाटद कपाल ग्राह्मया दाते 8. तोडा 
9100४ 0011705? असे संबोधिले तर * 1125 


"9 एासंड * या वृत्तपत्राने म्हटले होते- '* कोल्हा- 


पूरचे छत्रपती हे दुसऱ्या कालखंडात जन्माला आले 
असते, तर त्यांनी साम्राज्य स्थापन केले असते." 
या द्रष्ट्या पुरुषाच्या कामगिरीमुळे त्याला 
महाराष्ट्रातील वा भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण 
जगातील सामाजिक सुघारणांच्या इतिहासात अनन्य- 
सा्वारण महृत्त्व प्राप्त झालेळे आहे व म्हणनच 
पड्चिम जर्मनीतील विद्यापीठात नावळौकिकास पात्र 
ठरलेल्या सिकंसियांज्ञ यासारख्या राज्यशास्त्राच्या 
प्राध्यापकाकडून व इतर विदेशी विद्वान मंडळोंद्वारे 
शाहूमहाराजांच्या जीवनकार्याचा गहनतम - संशो- 


: धनात्मक अभ्यास केला जात आहे. 


(१९६३ ), पू. १९; 


ठळकवाडी, बेळगाव, वा. द. तोफखाने ); कमंवीर 


वि. रा, शिदे-' सत्यवादी ( कोल्हापूर ) : राजर्षी शाहू छत्रपती खास अंक ', १ ९७४, प. ४४ 


राजर्षी शाहूमहाराजांचे शेक्षणिक घोरण व कार्य 


२. ग. कृ. कुऱ्हाडे- 'महाभारत काळानंतर राजषिप्दाचे पहिले मानकरी' - पी. बी. साळुंखे 
( संपादित ) ' राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथ ', ( १९७६ ); पृ. २४५-४६- कानपूर येथील कुर्मी समा- 
जाच्या १३ व्या अखिल भारतीय अधिवेशनात २१ एप्रिल, १९१९ रोजी बॅ. नियोगी व स्वामी परमा- 
नंद यांच्या प्रस्तावाला मद्रासच्या कनकरत्नम व कोल्हापूरच्या मडिवाळप्पा नावळ्गी यांचे अनुमोदन 
मिळून हा किताब शाहूमहाराजांना बहाल करण्यात आला. 

३. २७ डिसेबर, १९१७ रोजी खामगाव येथे अखिल भारतीय शिक्षण परिषदेच्या ११ व्या 
अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना श्याम. ना. येडेकर ( संपादित ) 'कित्ता', पू. ४. 

४. रा. तु. भगत- ' राजर्षी शाहू : शिक्षणविषयक विचार आणि कायं ', १९८१, पृ. ४. 

५, भाई माधवराव वागल (संपादित) -* हृंटरकार खंडेराव गोपाळराव बागल यांचे निवडक 
लेख ', १९७४, पृ. ५७; प्रभाकर वैद्य- ' महात्मा फुले आणि त्यांची परंपरा?, १९७४, पु. ८४,९२. 

६. श्याम ना. येडेकर ( संपादित ) - * राजर्षी शाहू छत्रपती यांची भाषणे ' पू. १६. 

७. धनंजय कोर- * राजर्षी शाहू छत्रपती, ' पृ. ३९३; कित्ता, पृ. ३३. 

८. भ. बा. जाधव ( संपादित )- * राजर्षी श्रीशाहूमहाराजांची भाषणे ', पू. ४१. 

९. रा. तु. भगत- तरत्रेव- दोन शब्द ( प्रस्तावना ). 

१०, कित्ता, पू. ७ 

११. प्रबोधनकार के. सी. ठाकरे ( संपादक ), “ प्रबोधन पाक्षिक ', मुंबई, १६ मे, १९२२; 
घनंजय कौर- “ लोकमान्य टिळक राजर्षी शाहू महाराज- एक मूल्यमापन, ' १९७१. पृ. १३३. 

१२. पंडित सातवळेकर- ' विष्ववृत्त मासिक, कोल्हापूर-' प्राथेनांची तेजस्विता' (लेख). 

१३, माघवराव बागल-* बहुजन समाजाचे शिल्पकार ', १९६६, पृ. १८, 

१४. श्रीमन्महाराज शाहू छत्रपती सरकार करवीर यांची भाषणे, पृ. ४,५,९, १०. 

१५. रा. तु. भगत- तर्चव, पृ. ८२. 

१६. वा. रा, कोठारो- ' जुन्या माठवणी, ? पू. ७५. 

१७. ग. त्र्यं, माडखोलकर- ' राजषींचे लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्व , पु. ३४४; के. सी. ठाकरे 
( प्रबोधनकार )- ' कोदंडाचा टणत्कार » पू. ५७९; पी. बी. साळुंखे ( १९७६ )- तत्रेव. 

१८. २६ जुल, १९०२ च्या कोल्हापूर गॅझेटात प्रसिद्ध झाळेले फरमान; आ. बा, लठ्े- 
* श्रीमच्छत्रपती शाहूमहाराज यांचे चरित्र ', पु. १४२. 

१९, वि. ना. घुगे- ' छत्रपती शाहूमहाराजांची अर्थरचना, * - पी. बी. साळुंखे, तत्रेव, 
पृ. १९१. 

२०. कित्ता : हु. न. २०२ : २५-७-१९१७, भा. १, पृ. ८९. 

२१. १५ एप्रिल, १९२० रोजी नासिक येथील उदाजी मराठा वसतिगृहाच्या पायाभरणी 
समारंभाच्या वेळी अध्यक्षपदावरून बोलताना. 

२२. १५ एप्रिल, १९२०- नासिक- तत्रैव. 

२३. मा. श्री. शिदे- ' भारतीय विद्यार्थी-वसतिगृहांचे आद्य जनक' - पी. बी. साळुंखे- 
तत्रेव, पू. ६८. 

२४. आ. बा. लढे- तत्रेव, पृ. १४३; घनंजय कौर, १९७१, तरत्रेव, पृ. १२९८-२९. 

२५. रा. तु. भगत ( १९८१ ) - तत्रैव, पू. ३१; वा. द. तोफखाने ( १९६३ ) तत्रैव, 
प. ८०. 
0 २६. माघवराव बागल- ' श्री शाहूमहारग्ज यांच्या आठवणी ', पू. ३०१; ना. ज्ञा. पाटील- 

इतिहासाला कलाटणी देणारा महापुरुष ', पी. बी. साळुंखे- तर्त्रव, पृ. २२७. 


७०७७०७ 


८ नवभारत फेब्रुवारी, १९८४ 


'आणर्‌वी एक पेन्शन! 


र न्न न्य 
् 


निवृती नंतर, आपण आयुष्यभर केलेल्या केवळ आपल्यालाच नव्हे 


सेवेची भरपाई म्हणून आपल्याला, तर वारसांना देखील ! अधिक माहितीसाठी (8 
निवृती वेतन, प्रॉव्हिंडंड फंड आपल्या नजिकच्या आगच्या शाखेस ४) 
ग्रॅच्युइटी इ. फायदे मिळणारच!  '  भ्रेटद्या, ी 


पण मिंटीच्या सदाफुली सारख्या 

योजनेत. काही वर्ष बचत बँक ऑफ न्षह्ाराष्ट्र 
केलीत तर आणखी एक (१) (भारत सरकारया उपळूम) 

हक्काची पेन्शन सुरु होईत मुख्य कचेरी : "लोकमंगल" शिवाजीनगर पुणे - ४११ ००५ 


३4.4. 


। सत्‌ूफलाय सहकारिता । 


वाईकरांच्या जिन्हाळघाची. .. 
दि वा अर्बन को-ऑप. बँक लि. 


वाई ( सातारा ) 


फोननं७ 
कै मुदत ठेवोंवर भाफषंक व्याज श॑ बचतीच्या 


बिविध योजना हप्त्याची 
हापरपरचेस योजना %. सेफ डिपॉझिट ह. इक 


लाॉकसंची सोय % तत्पर सेवा 
शाखा : पांचगणी; फोन नं, २२० 


(0) प. छु. अम्यंकर 5, 008, 1, छ, 
मॅनेजर दु. न. 


शरदू पाटीलकृत . दासशूद्रांची गुलामगिरी ? : एक परीक्षण 


बाळ गांगल 


प्राचीन भारतीय समाजाची जडणघडण, तिच्या- 
मागे दडलेली आथिक-राजकोय-धामिक-भोगोलिक 
कारणे, तिच्या संबंधात तत्काळीनांनी आणि उत्तर- 
कोलीनांनी केलेला विचार, ह्या सर्वच गोष्टी बुद्धीला 
भुरळ घालणाऱ्या आणि आव्हान देणाऱ्या आहेत. 
अस्पृश्यता आणि गुलामगिरी हे असेच डोक्याला 
अत्यंत पीडा देणारे विषय. *नरेंचि (का?) 


केला हीन किती नर, ” म्हणून मापल्या अन्त:कर-. 


णाला वेदना होतात मणि कारणे न भाकळल्याने 
बुद्धी कुठिंत होते. 

* दासशूद्रांची गुलामगिरी ' हा ग्रंथ पाहण्यात 
आल्यावर म्हणूनच फार आनंद वाटला. ग्रंथाच्या 
भावरणावरील महापंडितांचे- डॉ. रोमिला थापर, 
डॉ. इर्फान हबीब, डॉ. धर्मेद्धताथ शास्त्री, प्रा. 
मे. पृ. रेगे, प्रि. अ. भि. शहा- अभिप्राय पाहुन तर 
छाती दडपुन गेली. शरद्‌ पाटलांच्या ग्रंथाची 
एकूण “ युगप्रवर्तक कृती ' म्हणून भलावण करण्यात 
भली आहे. ग्रंथाला प्रकांडपंडित लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी यांची प्रस्तावता लाभली आहे. . 

ह्या सगळ्या दडपणाखाली ग्रंथ वाचायला 
घेतला आणि, दुःखाने नमूद करावेसे वाटते, प्रचंड 
निरांश्ञा पदरी माली. 

.तकेतीर्थांनी प्रस्तावनेत म्हटले आहे, की इतिहास- 
संशोधनाच्या (१) साम्राज्यवादी आणि (२) राष्ट्रीय- 
अस्मितासंवर्धक असा दोन पद्धतींत “ सत्यशोध- 
नाला आवश्यक असणार्‍या अलिप्त आणि तटस्थ 
संशोधकदृष्टीला मर्यादा पडल्या '. ( पुष्ठ दोन ) 
तत्कतीथेवणित आणि शरद्‌ पाटील स्वीकृत चौथी 
वद्धत “ एक विशिष्ट प्रकारचे ऐतिहासिक तत्त्वज्ञान 
ध्यानात घेऊन' ... .- , ' विज्षंषत: कालं माक्‍संच्या 
ऐतिहासिक भोतिकवादाच्या दृष्टिकोनातून भार- 
ताच्या इतिहासाचे, समांजरचनेचे, सामाजिक 
संस्थांचे, धर्माचे आणि तत्त्वज्ञानाचे अर्थपूर्ण विशले- 

न. भा. २ 


षण करून निष्कषं काढून ' मांडणे. तिळा अनुसरून 
“या विद्वान्‌ लेखकाने! 'कथांचे, घारमिक री तिभातींचे 
व विशेषतः संस्कृत, प्राकुत व अन्य भाषांतील 
विशिष्ट शब्दप्रयोगांचे नवीन नबीन मथ व्युत्पादून 
दाखवण्याचा ठ्पपापक असा प्रयत्त * केलेला आहे. 

ऐतिहासिक भोतिकवादाचा दृष्टिकोन स्वीका- 
रल्याबरोबर सत्यशोधनाला आवश्यक असे “ अलि- 
प्तता ' आणि “तटस्थता हे गूण नित्य सहयोगी 
( ९१80)” (0007201103) म्हणून उप- 
स्थित होतात, ह्या समजाला स्वयंमन्य बोद्धिक 
औद्धत्याखेरीज दुसरा कोठलाही पुरावा नाही. 
। नवीन नवीन अथं व्यृत्पादून दाखवण्याचा व्यापक 
प्रयत्न ' भाषाशास्त्राच्या, शब्दाथिकी ( 3920131- 
ए०5)-'च्या विरुद्ध जात असेल तरी, लेखकाने ऐति- 
हासिक भोतिकवादाचा दृष्टिकोन स्वीकारल्यामुळे, 
ग्राह्म आणि स्तुत्य ठरतो, मसा दंडक कुणी घालू 
झकतो काय? धामिक विधिनिषेध, अंधश्रद्धा, 
सामाजिक रीतिरिवाज ह्या सर्वांकडे पूर्वनिश्चित 
निर्णय सिद्ध करण्याच्या हट्टाने पाहिल्यामुळे ' अलि- 
व्तता ! आणि “ तटस्यता ' दूर राहण्याची शक्‍यता 
अधिक. ह्या ग्रंथातील पानोपानी त्याचे पुरावे 
मिळतात. 

अर्थात आपली अन्वेषणपद्धत केवळ माक्‍संवादी 
नाही ' असे शरद्‌ पाटलांनी सांगितले आहे. पण 
माक्‍संचा पुरा त्यागही केलेला नाही. आपल्या 
भन्वेषणपद्धतीला पाटील यांनी १९७८ सालापासून 
* माक्संवादी-फुले-आंबेडकरवादी ' असे नाव दिलेळे 
आहे. माक्‍्पंवाद आणि फुले-आंबेडकरवाद यांची 
सांगड घालणे (ऊफ गल्लत करणे) कितपत इष्ट 
आहे? उद्या एखाद्याने आपल्या तत्त्वज्ञानाला आणि 
विशलेषणपद्धतीला गांधी-हिटलर-माओवादी नावे 
दिले, तर तो नेमका काय-वादी आहे, हे कळणे 
दुरापास्त, (खरं म्हणजे दुरापास्त.) 


१० 


तझ्षा पाहिल्या तर क्षुल्ळक, पण पुस्तकभर टोचत 
राहणार्‍या त्रुटींचा समाचार पहिल्याप्रथम घेऊ 
या. शरद्‌ पाटलांच्या ग्रंथाची भाषा भारदस्त, 
प्रोढ आणि संस्कृतप्रचुर मराठी आहे. पण अत्यंत 
अप्रचलित ( आणि अर्थात चुकीच्या ) लकबी 
शरद्‌ पाटलांनी आपल्या मराठीलेखनाच्या घाटणीत 
का स्वीकारल्या आहेत, हे काही कळत नाहो. 
मराठीत अकारान्त पुल्लिंगी नामाला प्रत्यय लावण्या- 
पुर्वीचे सामान्यरूप आकारान्त होते हे सर्वज्ञात 
आणि संवंत्रश्रुत आहे (उदा. देव-> देवाम-छा, 
असुर-->> असुरा--ळा, 'मगत--> भगता--ला). रारद्‌ 
पाटील ते रूप अनेकत्र अकारान्तच ठेवतात. उदा.- 
“ दुर्ग - च्या म्हणण्याप्रमाणे ( पू. ९३ ) , असु- 
रध्नच्या (पृ. २७७), 
“ दुर्ग ' -च्या मते (पु. १४१), वृत्र- च्या (पू. 
२८८), 
* हाल * च्या ( पू. २८३ ), भम्मूण- ची कन्या 
(पृ. १७२), 
बरं, आकारान्त सामान्यरूप पाटलांना माहीत 
नाही असे नाही. उदा. देशाचा इतिहास ( पू. चार), 
भारतीयापेक्षा ( पृ. चार), विद्वद्दराने (पृ. पाच), 
गंमत मक्ी ज्ञाली असण्याची शक्‍यता आहे, की ज्या 
मूळ हिंदीवरून शरद पाटलांनी आपली उद्धरणे 
घेतली त्यातील अकारान्त सामान्यरूपे अनवघानाने 
(म्हणजेच) निष्काळजीपणाने मराठीत धुसली. 
शरद पाटलांसारख्या विद्वानाने '* * त्वष्ट " चा 
मुलगा” (पू. ८४), “ त्वष्टू ” ( पृ. १४१ ) असे 
अशुद्ध प्रयोग का वापरले आहेत? 
ब्राह्मण (ग्रंथ ह्या अर्थाने), निरुक्त ह्या नपृं- 
सकलिंगी शब्दांना पाटलांनी जबरदस्तीने पुल्लिंगी 
बनविले माहे. 


“ शतपथ ब्राह्मण आज्ञा करतो ( पू. ८४ ), 
निरुक्त सांगतो ( पु. १४०, १७२ ), व्युत्पत्ती देतो 
(पृ. १४१), दालवतो, ऐतरेय आहाण सांगतात, 
महाभारत म्हणतो (पृ. ३८५ ) ” वगैरे वगैरे 
उदाहरणांची यादी ळांबवता येईल; पण आवश्य- 
कता नाही, बरं, महाभारत आणि निरुक्त ह्या 


हाब्दांचे नपुंसकत्व शरद्‌ पाटलांना माहीतच नाही 


असे नाही. म. भा. म्हणते. ( पू. २८९ ४ निरुक्त 


नेवभारत 


फेब्रवारी, १९८४ 


म्हणते ( पृ. २८८ ) हेही शब्दप्रथोग प्रस्तुत 
पुस्तकातच सापडतात, 


काही संस्कृत सामासिक शब्दांची पाटलांनी पार 
दुदेशा करून टाकली आहे. 'रजोस्त्राव' (पू. ११९, 
१२०), पुनर्प्राप्ती (पृ.११९), मृत्योत्तर (पृ.१५८), 
पुनसंयोग (पृ, २०३) वगैरे, हे शब्द वाचताना 
डोळ्यांना आणि उन्वारल्यावर कानांना पीडा 
देतात. त्यांची शुद्ध रूपे * रजःस्राव ',  पुनःप्रांप्ती', 
* मृत्यूत्तर ', ' पुनःसंयोग ' का वापरली |नाहीत ? 
तकंतीर्थांनी ज्यांची विठ्ठान म्हणून भलावण केली 
आहे, अशा पाटलांनी चक्‍क “ महान्‌तम! (पृ.२४७) 
असा शब्द वापरावा ? बरं, महत्तम हे शद्ध रूप 
पाटलांना माहीत आहे. ( पू. २५० वर * महत्तम 
राजा ' हा शब्दप्रयोग येतो. म्हणजे ज्या नामाछा 
तम भाववाचक विशेषण लावायचं, तेही ( राजा ) 
पुल्लिंगी आहे, तेव्हा पुश्लिंगी विज्षेषण ' महान्‌ * 
चे तमभाववाचक तसेच करण्याचा मोह पाटलांना 
झाला, असेही म्हणता येत नाही. आणखी एकाच 
विज्षेष खटकणार्‍या अशुद्धाकडे अंगुलिनिदेश करतो. 
“सरस्वतीचे पाणी गोड, अन्नदा. .. . (पृ. १३८) 
असा प्रयोग पाटलांनी केला आहे आणि अन्यत्र 
' घोड्याचे गभनंदा वीय ( पृ. २५९ ) असा, 
पाणी आणि वीयं ह्या नपुंसकलिंगी नामांना 
अन्नदा, ग्भंदा ही स्त्रीलिंगी विशेषणे का लाविली 
आहेत ? मूलसदृज्य शब्द वापरायचे होते, तर 
अन्नद, गर्भद अह्यी रूपे करता आली असती. 
७-०. 
चटकन समजण्यासारखी झाली 
असती भाणि लिडूगविपयंयही टळला असता. एकूण 
ह्या युगप्रवतंक कृतीत लेखनाच्या चुका भरपूर 
आहेत. अर्थात , त्यामुळे युगप्रव्तन थांबेल असे 
नव्हे; पण नसत्या तर बरे झाले असते. 
माता, 


पाटलांच्या प्रतिपाद्याचा परामशे |) 
* झारतीय या 


गुलामगिरीचा प्रइन ! ह्या भापल्या 
दु पाटलांनी लिहिद्ेळी पहिली 


पहिल्या प्रकरणात शर 
दोन वाक्ये अक्ली ञञा 


शरदू पाटीलकृत “ दासशूद्रांची गुलामगिरी । : पक परीक्षण 


जन्माला घातली व पोसली, तिनेच त्यांच्या गुलाम- 
गिरीच्या बेड्या घडवल्या व घट्ट केल्या. ! ह्या दोन 
वाक्यांत अनाठायी आक्रस्ताळेपणा आणि अयोग्य 
दोषारोप ठासुन भरलेले भाहेत. माक्‍संने * दास 
कापिताल'मध्ये म्टटले आहे, “' &1]1 डगू5 
शकाल, भोगळाटण्टा छवाटणटा (णी 
गणाला. ठा उल) ग. 139 5प05९तृ0९01]9 
०"४५७8॥॥७ 1010, 18 या. 8100518106 ाट 
॥18619173101 0० जावांत क्9ण्पा.”" 
माक्‍पेच्या म्हणण्याप्रमाणे कुणाकडून तरी वेतनविर- 
हित काम करून घेतल्याखेरीज वरकड माल पैदा 
होत नाही. वरकड माल उत्पन्न झाल्याखेरीज संस्कृ- 
तीची विविध अंगे-घर्म, वाड्मय, कला, शास्त्रे, 
न्यायव्यवस्था-जोपासण्यासाठी लागणारा वेळ समा- 
जाच्या काही घटकांना मिळत नाही. हा प्रकार 
सवंत्र घडतो आणि आजही घडत आहे. भारताने 
काही विशेष दुष्ट प्रथा जन्माला घातली असे 
नव्हे. माक्‍संच्या सिद्धांताचा व्यत्यास ( ९०1४टा ) 
असा मांडता येईल; ॥1दयाशा2ळ0ठा ० 
प्फकांत 10 15 इपा]]105 ४9]0८. जिथे 
जिथे संस्कृतीचा विकास होत असेल, तिथे तिथे 
वरकड माल पैदा होत असला पाहिजे, तिथे तिथे 
कुणाच्या तरी श्रमाचे मूल्य चुकते होत नसले 
पाहिजे किंवा श्रमाच्या खऱ्या किमतीपेक्षा कमी 
चुकते होत असले पाहिजे, कम्यूनिस्ट देशांतही 
संस्कृतीचा विकास होत असतो, त्या मर्थी तेथेही 
उघड किंवा छृप्या, स्वरूपात पपवात 1800पा' 
अस्तित्वात असला पाहिजे आणि तेथेही “* गुलाम- 
गिरीच्या बेड्या घडवल्या व घट्ट केल्या ' जात 
असल्या पाहिजेत. “ सुमारे ३००० वर्पे 'ऊर फुटेतो' 
केलेल्या श्रमांनी, ” ह्या शब्दप्रयोगाचा अर्थ भाषिक- 
दृष्ट्या आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या केवळ अनाक- 
लनीय आहे. औद्योगिक क्रांतीचा प्रादुर्भाव आणि 
शिरकाव संत्र होईपर्यंत हजारो जाती, जमाती 
निसर्गाने पुरविलेल्या अश्नावर आपला शुजारा 
करीत असत. वरकड माल निर्माण करण्यासाठी 
भापळे श्रम खर्ची घालण्याची त्यांना क्घी आवद्य- 
कता वाटली नाही. ' दास ! ह्वा अत्यंत संदिग्ध 
शब्द सोडून दिला तरी, अगदी पारंपरिक विचारा- 
नसारसुद्धा, संपत्तीचे निर्माते भारतीय समाजात 


११ 


वैद्य होते. त्यांच्या मालाचे कमीं मूल्य त्यांना 
क्षत्रिय राजेरजवाड्यांकडून, सरदारदरकदारांकडून 
मिळाले असेल; 'पण त्यामुळे ते कोठल्याही अर्थाने 
“ गुलाम ' ठरू शकत नाहीत. इषुकार,  मणिकार, 
तांबट, लोहार, कुंभार, सुतार, रथकार, सोनार, 
बुरूड, कासार, शिपी, न्हावी, चांभार, कोळी, माळी, 
कोष्टी ,.. असे हेंकडो व्यावसायिक-अगदी शोषित 
होते असे मानले तरी-* ऊर फुटेतो ' काम करीत 
होते माणि ' गुलाम ' होते, असली विधाने कर- 
ण्पास काडीमात्र पुरावा नाही. “ वेदिक संस्कृतीचा 
विकास ' ह्या आपल्या ग्रंथात “ शूद्र म्हणजे 
* गुलाम ? नाही ” हे विधान शरद पाटलांच्या 
ग्रंथाला * पुरस्कार ' देणाऱ्या तकंतीर्थांनी अनेकवेळा 
अनेक संदर्भात केलेले आहे. उपयुक्त ग्रंथात 
पृ. २४८ वर तकंतीर्थ॑ म्हणतात, ' त्रशरवेदांपासुन 
चतंमानकाळापर्यंतच्या कोणत्याही कालखंडात भार- 
तीय समाजसंस्था गुलामगिरीच्या अ्थेशास्त्रावर 
आधारलेली सापडत नाही. ' पू. २४९ वर लफ़्मण- 
झ्ास्त्री म्हणतात, ' हे दास्य म्हणजे अँरिस्टाटलने 
वणिलेस्या संमाजव्यवस्थेतळे दास्य नव्हे '. पू. २५० 
वर * एकंदरीत तात्पये असे, की दाससंस्था हा 
भारतीय समाजसंस्येचा पाया कोणत्याच काळात 
नव्हता. ' पुनश्च, “शूद्रसंस्था ही दाससंस्था नव्हती. 
नाहीतर प्राचीन भारतीय संस्कृती मृत्युमुखात साप- 
डली असती. ज्या ज्या अतिप्राचीन संस्कृती मृत्युवश 
झाल्या त्या सर्वांचा पाया दाससंस्था होती ... बै भवा- 
पेक्षा आत्मा श्रेष्ठ आहे; ते मूळ माहे. आत्मा म्हणजे 
माणूस. जीवनाचे सर्वस्व तेथून उगम पावते. गुलळाम- 
गिरीची संस्था आत्म्याचे मूल्य अवमानिते. त्या 
मूल्याचे विसजंन करते. म्हणून आत्मघातकी होते. 
भारतोय संस्कृती दीघकाळ टिकून राहिली याचे 
कारण दाससंस्था हा तिचा आधार नव्ह्ता ' आणि 
अन्यत्र ( पू. २४८ ) ' शूद्र स्वतःच्या देहाचे, 
श्रमाचे, अर्थोत्पादक हत्यारांचे आणि भूम्यादि संप- 
त्तीचे मालक होते, ' 

लक्ष्मणशास्त्री जोशी ब्राह्मणपक्षपाती किबा 
ब्राह्मण्यपक्षपाती आहेत, असा आरोप कोणीही कर- 
णार नाही. त्यांच्यासारख्या प्रकांड, व्युत्प्न पंडि- 
ताने पुनःपुन्हा ठासून सांगितले माहे, कौ शूद्र 
म्हणजे गुलाम नव्हे. आणि भारतात गुलामगिरीची 


१९ 


प्रथा केव्हाही नव्हती. जी प्रथा लक्ष्मणशास्त्र्यांना 
शोधशोधून सापडत नाही, ती शरद्‌ पाटलांना कर- 
तलामलकवत्‌ स्पष्ट भाणि स्वच्छ दिसते, हे 
झाइचर्येच ! पाटलांचा अट्टाहास असा, को भारतात 
ग्रुलामगिरी नव्हतो, ही काही फारशी इष्ट 
गोष्ट नव्हे; ती मी सिद्ध करून दाखवीन! 
पाटलांची ' अन्वेषपणद्धती शुद्ध वर्गीय नाही, तर 
वर्णंजातिवगंवादी (म्हणजे जे काय असेल ते असो) 
काहे. ! तिच्या साहाय्याने ते भारतीय संस्कृतीवरील 
हा महान्‌ कलंक- गुलामगिरीचे अनस्तित्व- प्रक्षा- 
ळायला सरसावले आहेत. कोटिल्यासा'रख्या कट्टर 
साम्राज्यवाद्याने ' न तु एव आयंस्य दासभावः' ही 
घोषणा कंठरवाने केली असली तरी! कारण 
“विशिष्ट शब्दप्रयोगांचे नवीन नवीन अर्थ व्युत्पादुन 
दाखवण्याचे कसब त्यांच्यापाशी आहे. एवढेच नव्हे 
तर अस्तित्वात नसलेले शब्द टंकविण्याची ( (2011) 
अप्रतिम हातोटीही त्यांच्यापाशी आहे. ' गणमाता ? 
हा मसा एक शब्द. प्रज्ञवेदात गणशन्द (गणश्री, 
गणपति समाविष्ट) चाळीसपेक्षा मधिक वेळा येतो; 
* मातु' शब्द शंभराहून अधिक वेळा येतो. पाटलांना 
अभिप्रेत असलेला ' गणमाता' हा दाब्द आणि 
तज्िदिष्ट संकल्पना क्र॒ग्वेदीय कवींना का सुचला |ली 
नसेल ? ७८ संदर्भ देऊन लिहिलेल्या कुलटा ते 
गणिका ह्या आपल्या प्रकरणात पाटलांच्या मनात 
जन्मलेल्या “ गणमाते ' चे खूपच विस्तृत वर्णन 
आहे, पण ती प्रत्यक्षात कोठे खरोखरच अस्तित्वात 
होती काय, ह्याचा पत्ता लागत नाही. पृ. १२३२ वर 
अंबपाळी ही वज्जि संघगणाच्या ' गणदेवतेची पुजा- 
रीण ! बनलेली आपल्याला आढळते. पण गणदेवता 
नावाची कुणी पूजनीय वस्तू गौतमबुद्धाच्या काळात 
होती भाणि यल्लम्मा देवीसारख्या तिला वाहिलेल्या 
*कुणी पुजारिणी असत, हे कुठेच सिद्ध होत नाही, 
बरं, ही गणमाता गणंसंपत्तीची वाटणीही करीत 
असे. क्रगवेदातील पाटीलप्रणीत भाणखी एक गणमाता 
म्हणजे सरमा. [ पाटील म्हणतात * शब्दशः अर्थ 
नॅदीमाता-'क्रग्वेदीय प्रथेप्रमाणे- उदा. पृडिनिमातर: ४ 
स्तिन्धुमातरम्‌, सप्तमातरमु- नदीमाता हा सामा- 
सिक दाब्द बहुत्रीही मानायचा की पाटलांना अभ्रि- 
प्रेत असावासा वाटतो ( कारण स्पष्टीकरण काहीच 
नाही ) त्याप्रमाणे कमंधारय मानायचा, हा प्रश्‍न 


नेवैभार्रते 


फेब्रुवारी, १९८४ 


सोडून दिला तरी. ] सरमा ही देवशुनी, इन्द्रदुती 
म्हणून प्रसिद्ध आहे. पणोंनी चोरलेल्या गाईंचा माग 
काढायला इृन्द्राने तिला पाठवले होते, हेही खरे; 
पण ती गणमाता कशी कांय बनली? ती कोठल्या 
गणाची माता होती ? आणि गणदेवतेची पूजा 
करण्याचे तसेच गणसंपत्तीची वाटणी करण्याचे 
पाटीलदत्त घामिक आणि सामाजिक-आधिक कार्ये 
करण्याचे सोडून ती इस्द्राचे दोत्य करायला का 
जाते? व 

सरमेचे गणमातृत्व गृहीत. धरल्यावर त्याच्या 
पुष्ट्यथं पाटील जी अ्थंचलाखी करतात, ती अपूर्व 
माहे. पाटोले म्हणतात -।' १०.१०८.२० या त्रह्वेत 
(सरमा ) पणोंना सांगते को, ना ती बंघुत्व जाणते 
ना भगिनीत्व.' कारण त्यांना अ-भ्राता ह्या शब्दाला 
स्वाभिप्रेतार्थ चिकटवायचा आहे. त्यासाठी मग उप- 
नयन, अरबांमधील स्त्रियांची संता वर्गैरे भाडवळणे 
घेऊन पाटील * भभ्राता ' पदाच्या मार्गावर येतात. 
* गणमाता ' ही भाजन्म कुमारो असे आणि आपल्या 
गणसदस्यांशी लंगिक संबंधात ती अनियंत्रित असे, 
म्हणून अभ्राता या शब्दाचा अर्थ * नातेवाईकांशी 
लैंगिक संबंधात अनिनेघ मसलेली ? असा व्हायला. 
पाहिजे. 

व्हायला पाहिजे, ही गोष्ट कितीही निकडीची 
असली, तरी सरमेच्या सुंदर्भात होत नाही, होणे शक्‍य 
नाही ह्याची पाटलांना 'पूर्ण जाणीव आहे. सरमेने 
गाईंना लपवून ठेवलेली जागा शोधून काढल्यावर पणी 
तिला लाच देऊ पाहतात, लाडीगोडी लावतात. ती 
लावताना पणिमृख्य म्हणतो, ' स्वसारं त्वा कृणव । 
म्हणजे ' मी तुला बहीण बनवतो ', त्यावर सरमा 
उत्तर देते “ना हं वेद भ्नातृत्वं नो स्वसृत्वम्‌ ' 
म्हणजे ' मी असले ( उपटसुंभ ) बन्घुत्व २ किवा 
भंगिनीत्व जाणत नाही.' ' इस्दध आणि घोर 
अडूगिरस्‌ तुमच्या ह्या बाता जाणतात. , * वगेरे. 
येथे नातेवाईकांशी अनिबंध लैंगिक संबंध नसण्याचा 
किवा नसण्याचा काहीही संबंध नाही. योग्य संदभ 
गाळण्याची हातचलाखी पाटलांनी का केलो आहे ? 
बरं, इथे केली; पण पृष्ठ ३१५ वर, वेगळ्या संद- 
र्भात, पणींना स्त्रोसत्ताक व मातृवंशक बनवताना 
नेमकी मागील त्रश्वा भाषाम्तररूपाने उद्धृत केल्याने 
तो उधडी पडली आहे. पाटीळुळूतूनन ,भर्थ- परत 


अनुक्रमणिका 


झारदू पाटीलकृत * दासशूद्रांची गुलामगिरी ! : एक परीक्षण 


जाऊ नकोस; आमची भगिनी बनून राहा; कल्याणी, 
आम्ही तुळा आमच्या गुराढोरांत वाटा देऊ. 


मातृसत्ताकतेच्या प्रतिष्ठापनासाठीही पाटील 
अक्ीच गंमत करतात, पृष्ठ १४२ वर “ मातृपत्ता- 
कतेला भारतीय शब्द आहे “स्त्रोराज्य ' , स्त्रीची 
सत्ता. या शब्दाचा मआाद्यतम उल्लेख महाभारतात 
( १२.४.७ ) येतो. ” शब्दाचा आद्यतम उल्लेख 
महाभारतात असला, तरी * राजा होण्यासाठी 
पुरुषाला स्त्रीसत्ताक राज्याच्या स्त्रीवारसाशी 
लगत करावे लागायच्या प्रथेचा निःसंदिग्ध 
निर्देश खुद्द क्रववेदातच मिळतो. उवंद्यी आपला पती 
पुरूरवस्‌ याला १०.९५.५ या क्रचेत सांगते. या 
क्लचेचा कोसंबी सर्वोत्कृष्ट अनुवाद करतात- 
५ दिवसातून तीन वेळा तू माझ्या (योनी) त 
लिंगाचा मारा करीत होतास, आणि तू ( माझी 
इच्छा नसतानाही ) मला गभंवती केलेस. पुरूरवा, 
मी तुझ्या कामनांच्या आधीन झाले. वीरा, मग 
तू माझ्या शरीराचा ( तन्वस्‌ ) राजा क्षालास. ” 
(पृ. १५०) पण उवेशी चिरकुमारी असल्यामुळे कोणा- 
लाही मापल्या शरीराचा 'राजा? मान्‌ शकत नव्हती. 
आठ मोळींपूर्वी “ उवं्यी आपला पती पुरूरवस्‌ ” 
वगैरे उल्लेख पाटलांनी स्वतःच केला आहे. पुरूर- 
वस्‌ उवंशीचा पती होता, पण ती चिरकुमारी अस- 
ल्याने ती त्याला भापल्या शरीरांचा “राजा ' मानू 
शकत नव्हती, हे काय गौडबंगाल आहे? बरं, 
सर्वोत्कृष्ट अनुवाद करणारे कोसंबी * इतर वैदिक 
पंडितांप्रमाणे ' तन्वस्‌ ' हा शब्द षष्ठीत घेतात; 
( ते काही पाटलांना मान्य नाही ) पण तो जर 
पंचमीत घेतला तर ते उपवाक्य पुढीलप्रमाणे होईल- 
“बोरा, मग तु माझ्या शरीरापासून राजा झालास.” 
( पू. १५१). शरीरापासून राजा होणे ही काय 
भानगड आहे, अक्षी शंका रहायला नको, म्हणून 
पाटील उकल करतात, ' देवी वा राष्ट्री उवंशीशी 
विधिपूर्वक संभोग वा देवविवाह करण्यातुनच पुरूरवा 
राजा झाला.  स्त्रीव्वेष्ट्या वैदिक पंडितांनी स्त्री- 
राज्यसंकल्पना दडवून ठेवण्यासाठी ' तन्वस्‌ " शब्द 
षष्ठ्यन्त मानणे क्षम्य नसले, तरी, समजण्यासारखे 
आहे. पण स्त्रीराज्य-संकल्पनापुष्टिकारक असा तो 
शब्द प्चम्यन्त न मानता, उपयुक्त पंडितांना 


$$ 


अंनुसरून कोसंबींनी केलेला अनुवाद सर्वोत्कृष्ट 
प्रमाणपत्र देण्यास योग्य कसा ? 

महाभारतीय युद्ध “* हा लढा पितृसत्ताक कुरू 
गण व स्त्रीसत्ताक पांडव गण यांच्यांत क्षाला असावा 
असे ( पाटलांना ) दिसते. दौपदीचे वास्तविक 
व्यक्तिमत्त्व हा तके सिद्ध करते. द्रौपदी ही पांडवाची 
““साधारणी ” पत्नीच नव्ह्ती, तर त्या गणाची 
देवीही होती. ' ( पृ. १६७ )., ह्या गणदेवीची 
* गणमाता ” नावाचो, पाटलांनी पूर्वी प्रतिष्ठापित 
केलेली ' पुजारीण ' कोण असावी ह्याचा पत्ता 
लागत नाही. बरं, द्रोपदी जर गणाची देवी आणि 
इन्द्रप्रस्थाच्या राज्याचा आथिक व शासकीय कार- 
भार पाहूणारो, तर फासे टाकून गणभूमीची वाटणी 
करायचे पाटीलविहित कमं सोडून फासे टाकणाऱ्या 
धर्माने तिळा पणाला लावावे अशी तिची अवस्या 
का झाली ? आणि गणदेवीला पणाला लावायला 
स्त्रीसत्ताक पांडवगणातला तिचा एक साधारण पती 
धजला तरी कसा ? 

आता कौरव कडवे पितृसत्ताक आणि पांडव चिवट 
मातृसत्ताक, तरी ते एकमेकांचे चुलतभाऊ कसे, हां 
प्रत तुम्हाआम्हाला पडेल, तसा पाटलांनाहों 
पडला. मग ते विचारतात, '* हेच जास्त संभवनीयं 
नाही का की, पांडव हे मध्य वा दक्षिण भारताचा 
एक स्त्रीसत्ताक वा मातुवंशक गण होते ज्याच्याशी 
त्यांचे कसलेही नाते नव्हते अद्या पितृसत्ताक 
कोरव गणाशी त्यांचा वारंवार संघषे आला? ? 
(पू. १७० ) महाभारताचा, साऱ्या परंपरेचा, 
इतिहासाचा कोल विरुद्ध असुन सुद्धा हेच जास्त 
संभवनोय, कारण ते शरद्‌ पाटलांच्या वर्णेवगेंजाति- 
वादी (! ) अन्वेषणपद्धतीशी सुसंगत आहे. ह्या 
पद्धतीनृसार हिडिबा भाणि बकासुर यांचीसुद्धा 
स्त्रीसत्ताक, मातृवंशक गणराज्ये होती, असा निष्कर्ष 
पाटील जाता जाता काढतात; किंबहुना ते गृद्दीतच 
धरतात. ह्याच संदर्भात कुलदेवतेसंबंधीचा जों 
युक्तिवाद पाटलांनी केला आहे तो अद्भुत आहे: 
“ द्रौपदीचे एक नाव पावती होते. दुर्गेचे एक नाव 
पार्वती होते. म्हणून दुर्गा पांडवांची कुलदेवता 
होती ” ( पू. १७१ ) १९६५ ते १९८३ पयेतच्या 
भारताच्या इतिहासाचे ह्या पद्धतीने विदलेषणं 
करणारे ५००० वर्षांनंतरचे एखादे शरद पाटीळ 


अनुक्रमणिका 


१४ 


म्हणतील, “' पंतप्रधान गांधींचे एक नाव इंदिरा 
आहे ( दुसरे प्रियदशिनी ), लक्ष्मीचेही एक नाव 
इंदिरा आहे. भारत हे गणराज्य होते ( यात बांका 
नाही ) .'. लक्ष्मी ही अखिल भारतीयांची कुल- 
देवता होती. त्याकाळी भारतात मातृसत्ताक पद्धती 
होती. पित्‌सत्ताकतेचे कडवे पुरस्कते मोरारजी 
देसाई ह्यांनी १९७७ ते १९८० ह्या काळात 
मातृसत्ताक इंदिराजींची सत्ता बळकावून घेतली 
होती ” ... इत्यादी, इत्यादी. असो. 

* दक्षिणपांचालांच्या राजधानीत झालेल्या द्रोप- 
दीच्या ' बहुपत्तिक स्वयंवरोत्सवाला ' (पृ. २४९) 
वगैरेमधून महाभारतावर खूपच चांगला प्रका 
टाकला आहे. इरावती कर्व्यांना किंवा दुर्गा 
भ्नागवतांना किवा इतर कुणालाही न जाणवलेला हा 
महाभारताचा अर्थ फक्त शरद्‌ पाटलांना जाणवला. 
ब्रौपदीचे स्वयंवर मुदलातच बहुपतिफ होते. पण 
कर्णाने जिकला असता तर ? त्याला बिचाऱ्याला 
बरेचसे भाऊ (असल्याचे माहीत) नव्हते ! स्वयंवर 
बहुपतिक असल्याचे द्रोपदीला माहीत नव्हते, 
द्रौपदीच्या नातेवाइकांना माहीत नव्हते, स्वयंवराला 
आलेल्या कुणालाही माहीत नव्हते, कुंतीने * भिक्षा 
सर्वांत वाटून घ्या ' म्हणेवयंत अर्जुनालाही माहीत 
नव्हते, ते फक्त शरद्‌ पाटलांच्या सुक्ष्म, अन्वेषण- 
दृष्टीला दिसले ! प्रमाणग्रंथांतुन आपल्या सिद्धा- 
न्ताला पुष्टिकारक पुरावे घेणे, पुष्टिकारक नसतील 
तर अथं काही प्रमाणात आपल्याला पाहिजेत तसे 
वाकविणे ह्या गोष्टी प्रतिबद्ध ( टल टत ) 
विंचारवंताला कराव्या लागतात , हे मान्य; पण ह्या 
मान्यतेचा किती फायदा घ्यायचा ? 

स्त्रीराज्य, स्त्रीसत्ताकता, मातुवंशकता, गणमातृत्व 
ह्या सर्वेच संकल्पनांच्या बाबतीत ग्रंथलेखकानें 
कमालीची संदिग्धता ठेविली आहे.. 

परशुराम स्त्रीसत्तेचा कट्टर कंवारी होता (पृ. 
२२२), सीता ही स्त्रीसत्ताक विदेहांची राष्ट्री (पृ. 
२२३), विदेहांच्या मातृदेवतेची पुरोहिता भहुल्या 
(पू.२२३), ब्रौपदी पाण्डवगणाची राष्ट्री होती (पृ. 
१६८) ह्या आणि अशांसारख्या शब्दसंह्तीमधून लेख- 
काळा नेमके काय म्हणावयाचे आहे, हे कुठेच स्पष्ट 
होत नाही, त्यातही पुन्हा * शाल्व देश्याच्या (स्त्री- 
सत्तेची अभिजात भूमी) राजाला तिने नगोदरच 


नवैभारंत 


फेच्रवारी, १९८४ 


मनाने वरलेले' (पृ. २२५) वगैरे शब्दप्रयोग येतात. 
स्त्रीसत्ताकांमध्ये कुणी राजा वगेरे नसे, तर तेथील 
गणमाता कुणाझ्यी तरी नियतकालिक देवविवाह 
लावीत आणि ते पुरुष अश्या राष्ट्रीचे निव्वळ काम- 
दास असत, हा सिद्धान्न लेखकाने पुनःपुन्हा मांडला 
आहे. मग स्त्रीसत्ताक भमीत ' राजा ' कुठून आला? 
असल्यास तो तेथील गणमातेचा कामदासच होता 
को नाही ? त्याला स्वतंत्रपणे दुसर्‍या स्त्रीवर प्रेम 
करण्याचा अधिकार होता की नाही? अंबेसारख्या 
कुमारिकेचे मन त्याच्यावर जडल्यानंतर तिला 
स्वीकारण्याचे किंवा नाकारण्याचे (जसे महाभारता- 
तील झाल्वाने केळे) स्वातंत्र्य त्याला होते किवा 

नाही ? हे सवं प्रश्‍न अनृत्तरित राहतात. 
ह्या संदर्भात ' वीयंशुल्का ' ह्या शब्दाची लेखकाने 
केलेली कुतरओढ भयानक आहे. लेखकाचे विवेचन 
असे- “...पण वीर्याचा अथ रेत असाही होतो, आणि 
या अर्थातुन सीता ही दाकह्यांची राजकन्या काली 
व मल्लांची महिषी शीलवती यांच्यासारखी धर्मनटी 
होते. (पृ. २२४), वीर्याचा अथ रेत असल्याने सीता 
घमंनटी क्ली काय होते, हे खरोखरच अनाकल- 
नीय आहे.. कोणत्याही स्त्री पुरुषसंबंघात वीर्याचे 
आदानप्रदान होत असल्याने- कायदेशीर, बेकायदे- 
शीर; खुश्चोचा, जबरीचा, समाजव्यवस्था पुरुषप्रधान 
असो स्त्रीप्रधान असो, संबंध म्हटला को त्यातील 
स्त्री वीयंशुल्का ठरलीच. आणि सीता घमनटी होते, 
म्हणजे नेमके काय होते? या प्रनाचेही उत्तर साप- 
डत नाही. लेखकाच्या प्रतिपादनात खालील मजकर 
सापडतो: 'अहल्यांचे घराणे जनकाशी नियतकालिक व 
स्त्रीप्रधान देवविवाह करी, आणि त्याचे शुल्क असे 
ज्या पुदुषाशी ती संगत होई त्याचे वीयं. ! ( पू. 
२२४ ) , अहुल्यांचे घराणे, त्यांचे जनकाशी (की 
जनकांच्या घराण्यातील पुरुषांशी ? ) नियतकालिक 
व स्त्रीप्रधान देवविवाह होत असत, ह्या पाटलांच्या 
म्हणण्याला रामायणात काही पुरावा माहे काय? 
उरावा नसला, तरी पुढील अनैतिहासिक, व्याकरण- 
दुष्ट आणि तकंदुृष्ट विधान करायला लेखक मागे- 
पुढ पाहत नाही. विधान असे-- । परंतु सीतेबरोबर 
तिला तिच्या पतोच्या घरी रवाना करण्यातून, 
स्त्रीप्रधान विवाहाचे त्याच्या विरुद्धात त 
विवाहात, रूपांतर क क 
ी रण्यात भाले. ' वरील वाक्यात 


शरद पाटीलकृत ' दासशूद्रांची गुलामगिरी ! : एक परीक्षण 


: सीतेबरोबर ' हा शब्द अघांतरी लटकत्त राहतो, 
हा भाग सोडला तरी, “स्त्रीप्रधान विवाहाचे 
पुरुषप्रधान विवाहात रूपांतर करण्यात आले ह्या 
« कर्मणि ' प्रयोगाचा अध्याहूत कर्ता कोण ? वाल्मी- 
कीकडून कौ रामाकडून कौ दशरथाकडून की समा- 
जाकडून ? आणि करण्यात पुष्कळ आले; स्त्रीप्रधान 
समाजठ्पवस्था स्त्रीने का सोडली ? त्यासंबंधी काही 
ऐतिहासिक पुरावा आहे काय ? काही ब्राह्मणांनी 
काही क्षत्रियांची मुंज लावण्याचे नाकारल्याने ते 
(म्हणजे क्षत्रिय ) शूद्र क्षाले, ही शूद्रजन्माची 
आंबेडकरीय उपपत्ती जितकी अनैतिहासिक आणि 
अताकिक, तितकीच पाटलांची ही उपपत्तीसुद्धा, 
आपल्या कुतकंसोपानाच्या सर्वोच्च पायरीवर चढ- 
ताना पाटील म्हणतात- “ राम विदेहांच्या 
स्त्रीसत्ताकतेचे जिवंत व सवंश्रेष्ठ प्रतीक, पितृ- 
सत्ताकतेचा बालेकिल्ला झालेल्या मयोध्येला घेऊन 
चाललेला होता. म्हणून परशरामाने त्याला प्राणां- 
तिक हृन्हयुद्धाचे आव्हान दिले.' (पृ. २२४). परशू- 
रामाने असे आव्हान देणे भगदी स्वाभाविक, कारण 
तो “ स्त्रीसत्तेचा क्टर कैवारी होता? (पृ. २२२). 
अयोध्या पितुसत्ताकतेचा बालेकिल्ला केव्हा झाली, 
तत्पूर्वी ती असा बालेकिल्ला नसताना तिथे कुणाची 
सत्ता चाले ? सीता स्त्रीसत्ताकतेचे जिवंत प्रतीक हे 
मान्य, पण सववंश्रेष्ठ का ? इतर काही कमी दर्जाची 
प्रतीके इतिहासाला आणि लेखकाला ज्ञान आहेत 
का? आणि स्त्रीसत्ताकतेचे जर ती एंवढे सवंश्रेष्ठ 
प्रतीक, तर ती रामाबरोबर का गेली ? ' वीयंदान 
कर आणि चालू लाग ' असा खणखणीत हुकूम तिने 
का फर्मावळा नाही ? 'की वास्तवात फर्मावला 
होता, पण ““ पितुसत्ताकतेच्या कट्टर कंबाऱ्याने ग 
वाल्मीकीने- तो आपणापासून दडवून ठेवला ? 
रामायण हा राजकीय नसला तरी सामाजिक 
स्थित्यंतराचा इतिहास आहे, है जर पाटलांना 
मान्य असेल, तर त्यांनी ते, जसे आहे तसे, 
स्वीकारायला हवे, तेथे अधंजरतीयन्याय का 
लावावा ? * परशूराम स्त्रीसत्तेचा कट्टर कवारी 
होता? ह्या म्हणण्याला ' शरद्‌ पाटलांनी लेबल 
ळावळे म्हणून ' ह्यापेक्षा सबळ पुरावा हृवा- परशु- 
रामाचे जे चरित्र आपल्याला माहीत आहे त्यात 
त्याचा स्त्रीसत्तेचा कवार कुठे आढळत नाही. केवळ 


१्ष्‌ 


पित्याची आज्ञा म्हणून- आईचा दोष आहे की नाही 
याची चोकझ्लीसुद्धा न करता- तिचे शिर आपल्या 
कराल परश्ूने घडावेगळे करणारा परशुराम 
स्त्रीसत्तेचा कट्टर कैवारी ? मग हिटलरसुद्धा ज्यंचा 
कट्टर कैवारी म्हणायला हरकत नाही, कारण 
* लेखनी अस्ति इति लेखनीयम्‌ '. असो. 

भारतामध्ये गुलामगिरी कशी दृढमूल झालेली 
होती, हे दाखविणे हा शरद्‌ पाटलांचा मुख्य उद्देश 
असल्याने त्याचा परामक्ष॑ं धेऊन हा परीक्षणप्रपंच 
थांबवू या. गुलामगिरीचे बीज रुजायलां, अंकुर 
वाढायला आणि वृक्ष फोफावायळा अत्यंत उपयुक्‍त 
भूमी भारतात उपलब्ध होती हे सांगताना, मार- 
ताच्या उष्ण हवामानाचा आणि वस्त्राबाबतच्या 
अत्यल्प गरजेचा उल्लेख करून पाटील म्हणतात- 
५ म्हणून स्त्रीपुरुषांना जेमतेम जगण्यापुरती किमान 
अन्न-वस्त्रे देऊन त्यांना कामाला जृंपले जाऊ शके. 
( पृ. ३४०-३४१ ). ' या ( म्हणजे नदीवकक्‍्त्र) 
संस्कृती ज्या उष्ण कटिबंघात उदयाला आल्या 
त्यापेक्षा शीतकटिबंधात जास्त कपडे व अन्नाची 
जरूर असते. ' ( पृ. ३४० ). असे आहे, तर शीत 
कटिबंधातील यूरोपात गुलामगिरी कधीही उद- 
याला यायला नको होती. कारण जेमतेम जगाय- 
लासुद्धा तेथे लोकरीचे किवा कातड्याचे कपडे 
अंगभर घालावे लागतात. प्रकार उलटाच झालेला 
दिसतोय. ग्रीक-रोमन साम्राज्यातील गुलामगिरी 
बद्दल तिळमात्र शंका नाही. तेथील प्लेटो, 
ऑरिस्टॉटलसारख्या तत्त्ववेत्यांनी गुलामगिरीचे 
समर्थन करून ठेवले आहे. जॉर्ज थॉम्सन'च्या “स्टडीज 
इन्‌ एन्शंट ग्रीक सोसायटी ' शीषंक ग्रंथांचा 
हवाला देऊन पाटलांनीच. म्हटले आहे, ' अथेन्संचे 
उद्योग दासश्रमावर चालत होते आणि दासस्वामी. 
आपले दास भाड्याने देऊन प्रचंड नफे कमवीत. 
होते. ' ( पृ. १५ ) वर्गरे. गाथासप्तशतीचा सांगो- 
पाग अभ्यास करणाऱ्या स. आ. जोगळेकरांनी 
: हालसातवाहनाची गाथासप्तशती ' ह्या आपल्या 
ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत ( पृ. २७९ ) म्हटले आहे,' 
' प्राचीन युरपियन व मध्य एशियाटिक आणि 
मध्ययुभीन स्थरिश्‍चन व इस्छामी देशांच्या इतिहा- 
सात जे दिसते ते गुलामीचे रोद्र व करुण स्वख्प 
भारतात आढळत नांही ',,.... * गाथासप्तशतीत 


१६ 


दास हा सामाजिक क्रिवा आथिक अवस्थेंचा द्योतक 
नाही. “ तत्पर नोकर ”, “' मालकिणोची मर्जी 
संपादन करण्यात कुहू” या अर्थाने तो गाथेत 
आला आहे. 

* दासप्रथाक गुलामगिरी ? - ज्लीषंक उपसंहार- 
प्रकरणात पाटलांनी “ दासप्रथा, भूदासप्रथा, दास- 
कषित सीता, केरळातील दासप्रथा, स्त्रीसत्ताक कृषि- 
प्रष्ान गण ' * गणदासप्रया ', ' ज्ञातिदासप्रथा!, 
* भक्‍्त-कमंकर '; 'प्रेष्य ', ' निमान-प्रथा ?, ' पुरुष- 
मेघ ', * डागण्याची प्रथा ', * विष्टिप्रथा ' वगैरे 
गोष्टींचा संविस्तर ऊहापोह करून भारतातील 
दासांचे चार प्रकार मांडळे आहेत. 

१ युद्धजित, २ गृहजात, ३ क्रीत, ४ दंड. आणखी 
एक प्रकार निष्कर्षात घातला नसला, तरी वाणिला 
आहे. तो म्हणजे पण-दासांचा. पण दासप्रथेची उग्रता 
(४८७४) यूरोप, मध्य-आश्ियातील गुलामगिरी- 
सारखीच असल्याचा कोणताही नि:संदिग्ध पुरावा 
मांडलेला नाही. वेद-महाभारत-रामायण.-पुराणे 
ह्यांतील पुराकथांचे आपल्याला हवे तसे निरूपण 
(टा]7०2०1) करून ऐतिहासिक वास्तव 
मुद्दाम नजरेआड केले आहे. आणि ह्या प्रयत्नात 
सनातनी आणि साम्यवादी दोघांनाही जवळजवळ 
एकाच दावणीला बांधले आहे. पाटलांच्या म्हणण्या- 
प्रमाणे '* सनातनी लोक प्राचीन आर्यांना शक्‍य 
तेवढे सर्व गुण चिकटवण्याचा प्रयत्न करतात, तर 
मॉर्गेनला बिनशतं प्रमाण मानणारे माक्‍संवादी लोक 
भार्यांसह सर्व वरगेविहीन गणसमाजांची ' मानव- 
जातीचे सुवणंयुग ' अशी व्याख्या करून सनातन्यांचे 
प्रयत्न परत्वे पुष्ट करतात.” पाटलांच्या बाबतीतही 
त्यांच्याच शब्दांत म्हणता येईल, ' शरद पाटील 
प्राचीन आर्यांना शक्य तेवढे सर्वे दोष चिकटवण्याचा 
प्रयत्न करतात.” पाटलांचे दुःख काय आहे? 
सनातन्यांच्या प्रयत्नांना माक्‍संवाद्यांकडून बळ मिळा- 
ल्यांचे ? की वगंविहीन समाजांना सुवणंयुग ' 
म्हणताना माक्‍संवाद्यांनी आर्यांना खड्यासारखे 

वगळले नाही, याचे ? प्राचीन भारतात अत्यंत 
निर्दय स्वरूपाची गुलामगिरी अस्तित्वात होती, 
असे सिद्ध झाल्याने ज्या प्रमाणे इतिहासाच्या 
विद्यार्थ्यांना वाईट वाटण्याचे कारण नाही, त्याच- 
प्रमाणे तसल्या गुलामी पद्धतीचा प्रादुर्भाव य्रेथे 


नवभारत 


फेव्रुवारी, १९८४ 


झाला नाहो ह्याचें एवढे दुःख ग्रंथलेखकाला का 
व्हावे ?. त्यासाठी ग्रंथलेखकाची पुराकथा-शब्द- 
मर्थ-अक्षरे वाकविण्याची किती तयारी आहे ह्याचे 
भाणखी एकच उदाहरण घेऊन, आणि विचार-मंथ- 
नाला चालना देण्याचे कार्ये लेखकाकडून घडल्या- 
बहृल- त्याचे मनःपूर्वक आभार मानून हा परीक्षण- 
प्रपंच पुरा करतो, 
लेखकाच्या ज्या प्रवृत्तीची * नवीन नवीन अथ 
व्युत्पादून दाह्ववण्याचा व्यापक प्रयत्न ' अक्षी भला- 
वण तकंतीर्थांनी केली आहे, तिचे भरकटणारे बिल" 
सित आपल्याला ' हुतक ' ह्या शक्ष्दाच्या औठढी- 
ताणीत स्पष्ट दिसते. शरद्‌ पाटोल़ म्हणतात, 
* कुटाहक जातकाचा नायक कटाहक हा एका 
व्यापार्‍्याचा दास होता. हा शब्द कट व अ-हन्‌ या 
दोन शब्दांचा बनलेला असून कटाहूचा अर्थ होती 
कढई. “ ( पृ. ३४३ ). आधीच्या परिच्छेदात 
कट म्हणजे ' देवस्थान जमीन ' हा अथे सिद्ध केला 
आहे. त्यामुळे कटाहूचा र्थ कढई होतो ही माहिती 
कितोही मनोरंजक असली, तरी तिचा प्रस्तुत 
विषयाशी संबंध काय ? बर, पुढच्या विघेचनात 
ह्या कढईतुन काही निष्पन्न होईल म्हणावं, तर 
तेही होत नाही, पाटील लगेच पुढे म्हणतात, 
* हृत वा हृतक या हून्‌ पासुन बनलेल्या क्षब्दांना 
प्राचीन काळी एक विदोंष अथ होता. भवभूतीच्या 
* उत्तर-रामचरित ! नाटकात (अंक १) राम 
स्वतःला उद्देगाने ' राम-हुतक ' म्हणतो. विशाख- 
दत्ताच्या “ मुद्राराक्षस ' नाटकात ( अंक ३) श्रेष्ठी 
( व्यापारी ) चंदनदास चाणक्‍्याला तिटकाऱ्याने 
“चाणक्प-हतक' असे म्हणतो. हतक म्हणजे नीच, दुष्ट 
माणूस, बहुधा दास.' (पृ. ३४३), पाटलांचा "बहुधा 
दास हा अथ हृठादाकृष्ट आहे. मराठीत ' मेल्या ', 
हिंदीत ' मुआ । आणि अस्थ भारतीय भाषांतील 
एतदर्थंक शब्द ' हृतक'चे समानाथेक आहेत. आणि 
क्ल अथ बहुधा वास होत नाही, त्यांचा संबंध 
*हुन्‌ " चा एक अर्थ- * ठार मारणे ' - ह्याच्या- 
शीच फक्त जुळतो. तेथपासू 
णोतील अगदी निकटचा 
अथंपरिवतंनाची मजल 


शरद पाटीलकछृत ' दासशूद्रांची गुलामगिरी ? : एक परीक्षण 


अर्थ असलेल्या शब्दांचा आणि संकल्पनांचा टेकू 
खरोखरीच उपयुक्त आहे काय, असा विचार 
पाटलांनी करायला हक होता. बरं, चाननांची 
साक्ष पाटलांनी काढली आहे. तिच्यातून ' माहतक 
शब्दाची व्युत्पत्ती बहुधा सिद्ध होते, ' हृतक 'ची 
नाही ! पाटील म्हणतात, “ आहतक शब्दाचे 
विवरण चाननांनी पुढीलप्रमाणे केले- * हा शब्द 
भतकआहतक या समासात आढळतो आणि त्याचा 
अर्थे होतो दास. तो हू या धातूपासून बनला असून 
त्याचा अथे ' विकत घेतलेला ' असा केला जाऊ 
इकतो. त्याचा संबंध आहितक या घा धातूपासून 
निघालेल्या संस्कृत शब्दाशी जोडला जाऊ शकतो 
आणि त्याचा अर्थ * गहाण ठेवलेला ' असा होऊ 
शकतो. ' मुळांत चातनांची संशोधनपद्धती अजब 
आहे. अमक्या शब्दाचा अमुक अथ केला जाऊ 
शकतो, त्याचा संबंध तमक्पराशो जोडला जाऊ 
झकतो आणि हे सगळं केल्यावर त्याचा जो अथं 
होऊ श्षकतो तो पुन्हा मुळात घेतलेल्या अर्थापेक्षा 
वेगळाच ! संशोधकांती इतक्या भुसभुशीत भूमीवर 
झापल्या उपपत्तींचे इमले उभारू नयेत. बरं, पाटलांनी 
हो साक्ष का काढली आहे. तेही कळत नाही. 
त्यांना हतक शब्द व्युत्पादायचा होता. आह- 
तक नव्हे. ओणि * उपसर्गेण धात्बर्थो बलादन्यत्र 


______------:>>>>>>>>>> 


लेखकांना विनंती 
साहित्य कागदाच्या एका बाजूला, 


मराठी साहित्य महामंडळाच्या शुद्धलेखनाच्या 


नापसंत साहित्य परत पाहिजे असल्यास 
सोबत पुरेसे 


सुवाच्य अक्षरात आणि 


टपालहशील असणे मावश्यक आहे. 


१७ 


नीयते ' हे त्यांना माहीत असणार. “* हृ ' आणि 
* घा *.घातूंपासून व्युत्पादिलेल्या सोपसगं शब्दांचा 
उपयोग काय ? मग पाटोल “ हृतक * , ' आह- 
तक ? हे दोन्ही शब्द सोडून “ भतक ' कडे वळ- 
तात, त्याचाही “ अथ स्वतंत्र मोलमजूर. असा 
नसुन दास असावा ' असा झेरा मारून मोकळे 
होतात. तिथून पुढे आपण! चेट ' , “चेटक * चा 
समाचार घेतो. मग देवदासो, सोता, कटू, सुपर्णा 
आपल्याला भेटतात वगेरे, वगेरे. हा प्रचंड ह्रदासी 
पाल्हाळ आपल्या सामान्य ज्ञानात चांगलीच भर 
घालीत असला, तरी विषयप्रतिप्रादनासाठी आणि 
सिद्धान्तप्रस्थापनासाठी त्याचा काहोही उपयोग होत 
नाही. नाना विषय अघांतरो लोंबकळत राहतात. 
पाटलांच्या ग्रंथातल्या विसंगती, कपोलकल्पित 
व्युत्पत्त्या, अतिह्ययोक्त्या, परस्परविरोध, घरसोडी, 
तकेहीनता ' आणि अनावश्यक पाल्हाळ नुसता 
दाखवून द्यायचा तरी त्यांच्या ग्रंथाएवढाच ग्रंथ 
लिहावा लागेल, हे दुःखाने नमूद करावेसे वाटते. 
स्वतःला ळेबळू काहीही. लावले तरी त्याच्याशी 
प्रतिबद्धता ( (0017110120) मानली, कौ 
अनाग्रही सत्यशोधन बाजूला राहून. पु्वनिष्चित 
मतांचे येन केन प्रकारेण समथन खाली उरते. शरद्‌ 
पाटलांचा ग्रंथ ह्या प्रकारचे उत्तम उदाहरण आहे. 


नियमांनुसार असावे. 


॥७॥८५ हक २ अक कका क-न यपा 1 9 


न. भा. २ 


डायनामाइट व नोबेल पारितोषिके या आल्फेड 
नोबेल यांनी जगाला दिलेल्या देणग्या होत. दोन्ही 
सारखीच स्फोटक ठरली असून त्यांचा जगाच्या 
जडणघडणीवर प्रभाव पडला आहे. त्यांच्या सचिवा 
व १९०५ साल्च्य़ा शांततेच्या नोबेल पारितोषिक 
विजेत्या बेर्टा फोन झुटनर यांच्यामुळे त्यांना जाग- 
तिक शांततेच्या कार्यात रस वाटू लागला. इास्त्र- 
निमिती व जागतिक शांतता यांमध्ये समन्वय घड- 
वून आणण्याचा त्यांचा प्रयत्त होता. डायनामाइट 
शोधण्यामागेही त्यांचा अंतिम हेतू शांतता हाच 
होता. कारण १८७६ साली ते म्हणाले होते, 
“ सामूहिक विनाश घडवून आणतील अक्ी तंत्रे व 
तत्त्वे यांचा भी शोध घेत आहे. कारण त्यांच्या 
भयांपोटी (का होईना ) मानवजात युद्धाची 
भाषाच करू शकणार नाही. ' अर्थात त्यांचा हा 
आशावाद फोल ठरल्याचे दिसते आहेच. 


नोबेल पारितोषिके : १९८३ 


अशोक नारायण ठाकूर 


नोबेल पारितोषिकासाठीची निवड हल्ली अठरा 
सदस्य असलेली एक समिती करीत असते. हे सदस्य 
कायम सदस्य असतात; म्हणजे मृत्यूशिवाय त्यांचे 
सदस्यत्व रद्द होत नाही. दरवर्षी शेकडो नावांची 
शिफारस समितीकडे करण्यात येते. त्यामुळे समि- 
तीचे काये अवघड होऊन बसते. उन्हाळी व हिवाळी 
सुटी वगळता समितीची बैठक दर गुरुवारी संध्य़ा- 
काळी पाच वाजता भरते व तीत नावे निवडण्यावर 
चर्चा होते. या बैठकोला इतर कोणालाच हुजर 
राहता येत नाही. मात्र राजे तिसरे गुस्ताब 
यांनी राजघराण्यातील व्यक्‍तींना या बैठकीस हजर 
राहण्याची परवानगी दिली आहे. असे असले, तरी 
या मंडळींना मतदानात भाग घेता येत नाही, कोण- 
ताही बुद्धिजीवी माणूस आंतरराष्ट्रीय प्रभावापासून 
मुक्‍त राहू शकत नाही, हा नियम या समि- 
तीच्या सदस्यांनाही लागू आहेच. म्हणूनच त्यांच्या 
निर्णयाविषयी उलटसुलट चर्चा होत राहते व राज- 


कोय दबाव आल्याची तक्रार केली जाते. बरीस 
पास्तेरनाक (१९५८), म्यिखईल शॉलकॉव्ह 
(१९६५) व अलेक्सांद्र सोल्झेनित्सीन (१९७०) 
या अगदी भिन्न विचारांच्या लेखकांना साहित्याचे 
नोबेल पारितोषिक मिळालेले आहेत. याबाबतीत 
समितीकडे कोणताच खुलासा नाही किवा तो कर- 
ण्याची गरज तिला वाटत नाही. शिवाय समितीकडे 
नावाची शिफारस झाल्यावर बहुधा लगेचच पारितो- 
षिक मिळते, असेही दिसत नाही. उदाहरणाथ, विल्यम 
बटलर येट्स या कवीच्या नावाची क्षिफारस १९०४ 
साली करण्यात आलो होती व त्यांना पारितोषिक 
मात्र १९२२३ साली देण्यात आले, तर टॉमस मान 
यांचे पारितोषिकपात्र पुस्तक पारितोषिकाच्या 
घोषणेपुर्वी पन्नास वर्षे प्रसिद्ध झाले होते. या वर्षीच्या 


साहित्याच्या नोबेल पारितोषिकाविषयी पण भसेच 
म्हणता येईल, 


याशिवाय या वर्षीच्या नोबेल पारितोषिकांची 
काही वैशिष्ट्ये अज्ली आहेत : वैद्यकाचे व भौति- 
कौचे ( चंद्रशेखर यांचे) पारितोषिक हे २० व५० 
वर्षांपुर्वी करण्यात आलेल्या संशोधनाला देण्यात 
आले आहे. या संशोधनावर त्या काळी केवळ 
टोकाच झाली नव्हती, तर त्याची हेटाळणी कर- 
ण्यात आली होती आणि या उपहासात त्यांचे 
सहकारीही मागे नव्हते. अर्थात ही दोघे त्यांच्या 
काळाच्या इतकी पुढे होती को, अशी टीका होणे 
साहजिकच होते. आतापर्यंत नोबेल पारितोषिके 
मिळविणाऱ्या पति-पत्नी (उदाहरणाथ, फ़ेदरिक 
मारी क्युरी आणि त्यांची मुलगी व जावई) व 
पिता-पुत्र (उदाहरणाथ, नील्स व आगे बोर ) न 
जोड्या होत्या. आता त्यांत सो, जुल 
व चंद्रशेखर या काका-पुतप्पांच्या णो 


पारितोषिकविजेते आहेत. 
डोवर तिच्याच सदस्या 
वर्षी प्रथम केली; तर 
निर्णय अध्यक्ष व सरचिटणीस यांनी नेहमीच्या प्रथे- 
नुसार केवळ वाचून दा 
विचारलेल्या. प्रश्‍नांची 


अनुक्रमणिका 


नोबेल पारितोषिके : १९८३ 


साहित्य 

या वर्षीचे साहित्याचे परितोषिक ब्रिटिश कादं- 
बरीकार, कवी व नाटककार विल्यम (जेरल्ड) 
गोल्डिंग यांना देण्यात झाले. त्यांनी आपल्या साहि- 
त्यातुन शाश्‍वत जीवनमूल्यांच्या आधारे मानवी 
जोवनाचे यथार्थ दशंन घडविले असल्याने त्यांना 
हे पारितोषिक देण्यात आले आहे. स्विडिश 
अँकंडमीचे सचिव म्हणतात, '' त्यांच्या लेखनशेलीत 
मिथ्पकथांचा आकृतिबंध आढळतो आणि त्यांच्या 
कादंबऱ्यांतील रंगतदार वणंनांमध्ये जीवनवादी 
उत्साह, उत्तेजना व विनोद यांचो रेलचेल आढळते.” 
नोबेल समितीचा निर्णय विवाद्य ठरत नसेव त्या- 
विरुद्ध मतप्रदर्शन न करण्याचा संकेतही रूढ होता. 
या वर्षी मात्र समितीचे एक सदस्य व कवी आार्टुर 
लुंड्कव्हिस्ट्र यांनी निरणयाविषयी जाहीर नापसंती 
व्यक्‍त केली. ते म्हणतात, “ गोल्डिंग यांच्या साहि- 
त्यामध्ये ब्रिटनमधील लोकजीवनाचे आभासरूप 
दर्शन भाढळते व त्यात खास दखल घ्यावी असे 
काहीही नाही. ” अर्थात समितीने यावर काहीही 
प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली नाही. 

गोल्डिंग यांचा जन्म न्यूक्वे (कॉनेवॉल ) येथे 
१९ सप्टेंबर १९११ रोजो झाला, त्यांचे शिक्षण 
मालंबरो ग्रामर स्कूल व ऑक्सफर्ड येथे झाले, काही 
काळ त्यांनी शिक्षणक्षेत्रात काम केले. दुसर्‍या 
महायुद्धाच्या काळात ते नाविक दलात होते. तेव्हाच 
त्यांना आपल्या कार्याची प्रेरणा मिळाली आणि 
ग्रीक भाषा व साहित्याचा अभ्यास करण्यास 
वेळही मिळाला. ग्रीकशिवाय त्यांना संगीत, पुरात- 
त्वविद्या इत्यादींची आवड आहे. त्यांना अनेक 
सन्मान मिळाले असून त्यांत सन्माननीय पदव्या, 


पदके, पारितोषिके वर्गरेंचा समावेश आहे. त्यांचा 


बिवाह अन ब्रकफील्ड यांच्याशी १९३९ साली 
झाला असुन त्यांना एक मुलगा व एक मुलगी आहे. 


गोल्डिंग यांच्या लेखनाला वयाच्या सातव्या 
वर्षीच सुरुंवात झाली. अर्थात खऱया अर्थाने साहि- 
त्याकडे वळण्यापुर्वी ( १९३०-४० दरम्यानच्या 
काळात ) छोट्या छोट्या नाटक मंडळयातुन 
छेखक, नट, निर्माता व कधीकधी दिग्दशेक 
म्हणून त्यांनी काम केले होते. त्यांना प्राचीन 


१९ 


ईजिप्तवर नाटक लिहायचे होते. मात्र त्यातील 
पात्रे इंग्रजीत बोलतील हे त्यांना प्रशस्त वाटले नाही. 
म्हणून त्यांनी ईजिप्शियन भाषेचा अभ्यासही केला 
होता. १९३४ साली त्यांनी कविता केल्या. 
त्यांमध्ये नंतरच्या त्यांच्या विचारांचे प्रतिबिब 
पडलेले दिसते. त्यांना कोणत्याही मळलेल्या वाटेने 
जाणे मान्य नाही. त्यांनी कवितांशिवाय नाटके, 
निबंध, कादंबऱ्या व लघुकथाही लिहिल्या. परंतु 
कादंबऱ्यांमुळे त्यांना प्रसिद्धी लाभली. त्यांच्या प्रत्येक 
कादंवरीचा काळ, स्थळ, शेली व विषय अगदी भिन्न 
आहेत. तथापि मानवाचे अधःपतन हा विषय सर्वांत 
आढळतो. माणूस आपल्या स्वभावाविषयी असलेल्या 
अज्ञानातून दु:खी होत असतो, असे त्यांना वाटते. 
त्यांनी कादंबऱ्यांच्या आकृतिबंधाला निरूपणापेक्षा 
गोण स्थान दिले असले, तरी तोही विलक्षण आहे. 
जुन्या वळणाची रूपके, स्वतंत्र दृश्य-वणेनं, आइचयं- 
कारक प्रतिमासृष्टी आणि मानवातील सुधारणेच्या 
पलीकडे असलेल्या पक्चूचे काळेकुट्ट चित्रण ही त्यांच्या 
लेखनाची वशिष्ट्ये होत. री 

* लॉड ऑफ द फ्लाइज ' (१९५४) ही. त्यांची 
सर्वांत जास्त गाजलेली कादंबरी आहे. हिच्यावर 
स्तुतिसुमने उधळली गेली व टीकेचे प्रहारही झाले 
आणि अजूनही तिच्यावर उलटसुलट चर्चा चालू 
आहेच. हिच्या अनेक आवृत्त्या निघाल्या, शाळा- 
महाविद्याल्यांच्या अभ्यासक्रमात तिचा समावेश 
करण्यात आला आणि १९६३ साली पोटर बुक 
यांनी तिच्यावर चित्रपटही काढला. मात्र ती २१ 
वेळा प्रकाशकांनी नाकारली होती. ( यासंबंधात 
गोल्डिंग हे टी. एस्‌. इलियट यांनाही भेटले होते. 
कारण इलियट हे फेबरं-फेबर या प्रकाशनसंस्थेचे 
एक संचालक होते. तेव्हा इल्यिट त्यांना आयातुल्ला 
खोमेनीसारखे वाटले होते. अर्थात इलियट थोर 
गृहस्थ असल्याने त्यांनी रबराची झाडे व भूच्छत्रे 
यांविषयीच गोल्डिंग यांच्याशी चर्चा केली). या 
कादंबरीत पॅसिफिकमधील एका निर्जन, ओसाड 
बेटावर राहावे लागलेल्या शाळकरी मुलांचे त्या 
विशिष्ट वातावरणात रक्‍तपिपासु व रानटी स्वभा- 
वाच्या मुलांत कसे अधःपतन झाले व त्यामुळे समाज- 
व्यवस्थेचा कसा ऱ्हास झाला, ते चित्रित केले आहे. 
यातून त्यांना मनुष्य मुळात क्रूर असल्याचे दाखवून 


अनुक्रमणिका 


द्र नेवभारत फेब्रुवारी, १९८४ 


नोबेलविषयी थोडेसे ! 


- नोबेल बालपणी पुष्कळ वेळा आजारीच असत. त्यामुळे ते खेळाला मुकले व एकांतप्रिय 
- बनले. मोठेपणीही ते स्वतःला प्रयोगशाळेत कोंडून घेत. पुढील आयुष्यात धंद्याचा व्याप वाढला व 
त्यामुळे प्रवासही वाढला, मात्र प्रवासासाठी ते आगगाडीचा स्वतंत्र डबा पसंत करीत. था डब्याला 
ते “ फिरता तुरुंग ? म्हणत. सोफी नावाच्या ऑॉस्ट्रिन तरुणीवर त्यांचे प्रेम होते; पण तिचे त्यांच्या 
संपत्तीवर ! तिला संपत्ती मिळाळीही; परंतु नोबेल यांच्या वाटःयाला माले मृगजळ - 
- पाण्यासाठी खूणावणारी तप्त वाळू ! 
नोबेल स्वतः कविता करोत व इतरांच्या कवितांचे अनुवादही करीत. १८९६ साली त्यांनी 
“ नेमेसिस ' नावाचे नाटक लिहिले होते. मात्र त्यांच्या घरच्यांना हे नाटक हा त्यांच्या जीवनावरील 
कलंक ठरेल असे वाटले. त्यामुळे त्यांनी नाटकाच्या फक्त ३ प्रती ठेवून इतर नष्ट केल्या. व्हिक्टर 
हृघूगो, मोपांसा, बोल्झॅक यांसारखे आादवांवादी लेखक त्यांना भावडत असत आणि प्रकृतिवादी व 
आधुनिकतावादी ळेखकांविषयो त्यांना प्रेम नसे. अर्थात यावख्न त्यांच्या साहित्याविषयीच्या मतांबद्दल 
काही तकं करता येणे शक्‍य नाही. कारण त्या वेळच्या बहुतेक उच्चकुलीन ळोकांची आवड-नावड 
अशीच होती. तथापि त्यांच्या मृत्यूपत्रातील साहित्याच्या पारितोषिकाविषयीचे पुढोल वाक्‍य 
अथंपूरण म्हणता येईल, “ आदशेंवादी प्रवृत्तीच्या सर्वांत असामान्य लेखनाला हे पारितोषिक देण्यात 
यावे, ” । 
छुटंव्हिख या आपल्या भावाच्या आग्रहाखातर त्यांनी आपल्याबद्दलची त्रोटक माहिती 
ल्हिन ठेवली; ती अश्ली : 1 ी > 
मी आत्मचरित्र लिहिणे शक्‍यच नाही; मात्र जर ते पोलिसांच्या अहवालासारखे त्रोटकपणे 
द्यायचे असेल, तर गोष्ट वेगळी. उदाहरणाथं, ते पुढील प्रकारचे असेल -- : 
आल्फेड नोबेल : एक दयनीय अपुर्ण जोब. तो जेब्हा रडत या जगात आला, तेव्हाच 
डॉक्टरांनी त्याला नष्ट करायला हवे होते. 
गुण : स्वतःची नखे स्वच्छ ठेवतो; कधीही कोणाला भारभूत झाला नाही. 
अवगुण : स्वतःचा परिवार नाही; नेहमी खुक्षीत असतो व जबरदस्त भूक लागते. 
एकमात्र इच्छा : जिवंत गाडले न जाण्याची. 
एकमेव पाप : * मेमन ची पुजा करीत नाही. 
जीवनातील महत्त्वाच्या घटना : एकही नाही. एवढे पुरेसे नाही का? 


आमच्या शतकातील अद्यी कोणती घटना आहे की, जिला महत्त्वपुर्ण म्हणता येईल ? य़ा 
: छोट्याशा बुडबुड्यात - ज्याला आकाशगंगा म्हणतात- कोट्यवधी किवा अब्जावधी सुय आहेत. 
खरे तर त्यांनाही महत्त्व नाही, या सर्वं सृष्टीच्या तुलनेतील आपल्या तुच्छतेमुळे त्यांना स्वतःचीच 
शरम वाटत असेल ......... केवळ सिनेमातील कलाकार व खुनी यांच्यादिषयोचे लेखनच लोक 
; बाचतात ... विशेष करून खुन्यांविषयीचे- मग त्यांनी आपली कृत्ये घरात केलेली असोत ]िवा 
युद्धभूमीवर, त्यांची हदी कृष्णकुत्ये अक्षी आहेत की, ती पाहून मानवजातीने तोंडात बोट घालावे ! 


वक स्स > 


नोबेल पारितोषिके : १९८२ 


द्यायचे आहे. मानवी स्वभावातील दोषांमध्येच समा- 
जाच्या दोषांचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे 
त्यांना वाटते. 

“विचर माटिन' (१९५६) ही कादंबरी काहींना 
त्यांची सर्वोत्कृष्ट कलाकृतो वाटते. “द इन हेरिटसं? 
(१९५७ ) या कादंबरीत होमो सेपिएन्स या मानव- 
जातोने निरागस अशा नि्मेंडरथल मानवांचा केलेला 
पराभव वणिला आहे. पहिले खरे मानव (होमो 
सेपिएन्स ) हे खरे दुष्ट मानव असल्याचे व ही 
दुष्टता नंतरच्या काळात वाढतच गेल्याचे त्यांना 
यातूम दाखवायचे आहे. “फ्री फॉल ' (१९५९) ही 
काहीक्ली आत्मचरित्रपर कादंबरी असून तीत त्यांनी 
आपल्या शांततेच्या व युद्धाच्या काळातील जींवनाचा 
मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. विक्षेषतः मुक्‍त 
बालपणातील निरागस पापांपासुन ते बंधने पड- 
लेल्या प्रौढपणातीह खऱ्या पांपांपर्यंतचे संक्रमण कसे 
झाले, ते यात दाखविले आहे. याशिवाय त्यांच्या 
। ज्ञास बटरफ्लाय ' (९५८, नाटक), “ द स्पायर* 
(१९६४), “ द हॉट गेट्स अंड अदर आऑकेजनल 
पोसेस ' (१९६५), : द पिरॅमिड ' (१९६७), " द 
स्कॉपियन गॉड? (१९७१), ' डाकंनेस व्हिजिबल ' 
(१९७९), 'राइट्स ऑफ पॅसेज' (१९८०) इत्यादी 
कलाकृती प्रसिद्ध झाल्या माहेत. 

नोबेल पारितोषिकाच्या बातमीच्या खरेपणा- 
विषयीच त्यांना प्रंथम बांका आली होती मात्र 
बातमी खरीच असल्याचे समजल्यावर त्यांनी घोड्या- 
वरून रपेट मारून आनंद साजरा केला. ते म्हणाले, 
“मी आनंदाने भारावून गेलो आहे. हे पारितोषिक 
मिळावे असे स्वप्न प्रत्येक लेखकच पाहत असतो; 
पण ती खरी तर केवळ आत्यंतिक सदिच्छाच असते. 
मात्र आत्मपरोक्षण करणार्‍या विवेकी माणसाला 
असे स्वप्न पाहणे ही अविचारी कृती वाटते. मला 
झालेल्या नानंदाला अनेक विशेषणे लावता येतील 
खरी; परंतु त्यामुळे माझ्या नेमक्या भावना व्यक्‍त 
होतील, असे वाटत नाही.” 


श्यांतता 


यंदाचे ज्ञांततेचे नोबेल पारितोषिक पोलंडमधील. 


कामगार नेते लेक वालेसा यांना देण्यात आले आहे. 
ठपक्तिश$ मोठा त्याग करून कामगारांना आपली 


२१ 


स्वतःची संघटना स्थापण्याचा हकक मिळवृन देण्या- 
साठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांबहदळ हे पारितोषिक 
त्यांना देण्यात आले. संघटनेचा हक्‍क हा मानवी 
हक्‍क असल्याचे यूनोचे मत आहे. नोबेळ समिती 
मानवी हुक्‍कासाठीचे प्रयत्न हे.्यांततेचे प्रयत्न मानते; 
कारण त्यामुळे आंतरराष्ट्रोय तणाव कमी होतात. 
वालेसा शांततेचे व स्वातंत्र्याचे पुरस्कत आहेतच; 
शिवाय हिसाचाराला उत्तेजन न देता देद्याचे प्रश्‍न 
वाटाघाटींतुन व सहकार्याच्या भावनेद्वारे सोडवि- 
ण्याचा त्यांचा निर्धार समितीला उल्लेखनीय वाटला. 
प. जमनी, फ़ान्स, नॉर्वे इत्यादी देद्यांतील संसदीय 
गटांनी त्यांच्या नावाचो शिफारस केली होती; तर 
फिलीप हबीब (मध्य पुर्वतील अमेरिकेचे शांतिदुत) , 
एंली वीकषेल (अमेरिकन ज्यू लेखक) वगेरे या स्पर्धेत 
होते. 

वालेसा यांचा जन्म पोलंडमधील पॉपॉव्हो या 
गावी २९ सप्टेंबर १९४३ रोजी झाला. प्राथमिक 
व तांत्रिक शिक्षण झाल्यावर ते गंदान्स्क येथील 
गोदीत इलेक्ट्रिशियन “्हणून लागले (१९६६) व 
सध्या तेथेच आहेत. या गोदीत १९७० साली 
झालेल्या संपाच्या वेळी ते संप-समितीचे चेअरमन 
होते. नंतर १९७६-८० या काळात ते बेकार होते 
ब परत त्याच गोदीत दाखल झाले. १९८० साली 
मॉगस्ट-सप्टेंबरमध्ये झालेल्या संपात ते विविध 
संस्थांमधील समित्यांचे चेअरमन होते. यातूनच 
साम्यवादी देह्यामध्ये कामगारांची स्वतंत्र अशी 
वहिली अशासकीय संघटना (सॉलिडॅरिटो) स्थापन 
झाली व तोमुळे कामगारांना संपाचा हक्‍क प्राप्त 
झाला. या संघटनेचा व वालेसा यांचा जनतेवर 
झशासनापेक्षा अधिक प्रभाव असल्याने. ते शासनाशी 
संवाद साधू शकले. मात्र १९८१ साली या संघटने. 
वर बंदी घालण्यात आली व वालेसा यांना ११ महिने 
कारावास भोगावा लागला. 

बातमी आली तेव्हा ते अळंबी गोळा करण्या- 
साठी जंगलात गेले होते. त्यांच्या पत्नीला बातमी 
ऐकून खूप आनंद झाला ( ती व त्यांचा थोरला 
मुलगा यांनी नंतर पारितोषिक स्वीकारले ). 
सॉलिडॅरिटीच्या एका नेत्याच्या मते पारितोषिकामुळे 
वालेसा ही पोलंडमधील मोठी नैतिक शक्‍ती अस- 
ल्याचे मान्य झाले; तसेच संघटनेचा विश्वास व 


अनुक्रमणिका 


२९ 


प्रतिष्ठाही यामुळें वाढली. मात्र तेथील . शासनाने 
पारितोषिकामागरे राजकोय हेतू असल्याची टीका 
केली व यामुळे नोबेल पारितोषिकाचेच अवमूल्यन 
झाल्याचे म्हटले माहे. 

हजारो कामगारांपुढे आवेद्याने तासन्‌तास. बोल- 
णारा हा, नेता अभिनंदनाथं आलेल्या लोकांपुढे 
अंडखळत-अडलखळतच बोलू शकला व तेही थोडेसेच. 
“ हे आपणां सर्वांचे पारितोषिक असून साँलिडिरि- 
टोचे आदशं व प्रयत्न यांना यामुळे जगभर मान्यता 
मिळाली आहे. संघटितपणे पण शांततेने काम करणे 
है नेहमीच अधिक सोपे काम असते. मला नोबेल 
समितीने समजून घेतले, झ्यांततेच्या मार्गाव्यति- 
रिक्‍त इतर मार्गे मला मान्य नाहीत. हा मार्य अधिक 
लांबचा आहे, हे खरे; मात्र तो मार्गच अधिकं 
यशस्वी मार्ग माहे ”, असे ते म्हणतात. शांततेनेच 
विजय मिळेल, असा त्यांचा ठाम विश्‍वाम असुन 
एकविसावे शतक हे शांततामग्रे संघर्षाचे असेल असे 
त्यांना वाटते. 

खाजगी . शेतीला मदत करण्यासाठी कॅथलिक 
चर्चे २० लाखं डॉलर्सचा एक निधी उभारणार 
असुन त्याची ब्यवस्था चर्च व शासन पाहणार 
आहेत. नोबेल पारितोषिकांपोटी मिळणारे . पैसे 
वालेसा या निघीला देणार भाहेत. 


अर्थेशास्त्र 


अथंझञास्त्रीय मध्ययनामध्ये, नवीन वैढलेषिक 
पद्धतींचा समावेश ( वापर ) केल्याबद्दल, तसेच 
व्यापक ( विश्षेषतः बाजारपेठांतील ) समतोला- 
विषयीच्या सिद्धांताची सृत्ररूपात काळजीपूर्वक 
फेरमांडणी केल्याबद्दल प्रा. गेराडं डेब्रू (कॅलिफोनिया 
विद्यापीठ, बंकळी ) यांना या वर्षीचे अथंास्त्राचे 
नोबेल-स्मुती पारितोषिक देण्यात आहे आहे. 


रॉयल स्विडिश अकॅडेमी भफ सायन्सेसचे चेअरमन 


लिंडबेक म्हणाळे की, डेश्रू यांती नवीन गणितीय 
पद्धती शोधून काढल्या असून त्या' अधिक प्रगत 
असल्या, तरीही आधीच्या पद्धतींपेक्षा अधिक सुलभ॑ 
आहेत. भतापयंत २१ जणांना हे पारितोषिक 
मिळाले असून डेब्रू हे यांतील १२ वे अमेरिकन 
गृहस्थ आहेत. 

डेबू मांचा जन्म फ़ान्समधील कॅलेस येथे ४ जुल 
१९२१ रोजी झाला. १९५६ साली त्यांनी पॅरिस 


नवभारत 


फेब्रवारी, १९८४ 


विद्यापीठाची पदवी संपादन केली. १९६२ झाली 
ते कॅलिफोनिया विद्यापीठात अथंश्शास्त्राचे प्राघ्पा- 
पक झाले व १९७५ सालापासुन ते तेथेच गणिताचे 
प्राध्यावक म्हणून आहेत. पारितोषिकाची बातमी 
प्रथम त्यांना चेष्टाच वाटली. मात्र खात्री, पटल्या- 
वर त्यांना अतिशय मानंद झाला. कारण हा सर्वांत 
मोठा बहुमान तर आहेच; शिवाय यामुळे संशोधन- 
कार्याला मान्यता मिळाली, असे त्यांना वाटते. 

' बाजारपेठेतील व्यापक (सधंसाधारण ) सम- 
तोलाविषयीचा ( स्थर्याविषयीचा ) सिद्धांत हे 
अथेशास्त्रातीळ एक सर्वांत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. 
विकेंद्रित बाजारपेठेच्या पद्धतीत ग्राहक व संस्था यांचे 
वस्तू व सेवा यांच्या खरेदी विक्रीचे व्यक्‍तिगत पातळी- 
वर घेण्यात येणारे निर्णय हे पूर्णपणे स्वहित लक्षात 
ठेवून घेतछेळे असतात. वरवर पाहता स्वतंत्रपणे 
घेतलेले हे निणय कश्या प्रकारे एकमेकांशी निगडित 
असतात व यातून उद्‌भवणाऱ्या परिस्थितीमधून 
विक्रेते आपल्या योजनाबद्ध उत्पादनाला कोणत्या 
प्रकाराने बाजारपेठ मिळवून देतात आणि ग्राहक 
आपला . नियोजित खर्चे कशाप्रकारे निश्चित 
करतात, असा प्रश्‍न अँंडम स्मिथ यांनी विचारला 
होता. त्यांनो त्याचे पुढील उत्तरही सुचविले होते: 
किमतीत व वेतनात लवचिकता असलो, तर किमत- 
यंत्रणेद्वारे व्यक्‍तिगत पातळीवरील योजनांमध्ये 
अपेक्षित असलेली एकसूत्रता (समस्वय) आपोआप 
येते (म्हणजे व्यापक समतोलाच्या विषलेषणात 
अथंब्यवस्थेचा अंतर्गत समतोल गृहीत धरलेला 


आहे ). 


- . एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी ळे आं. वाळरस 


यांनी हीच कल्पना गणितीय संज्ञांचा वापर करूत 
सूत्रबद्ध केली. वस्तू व सेवा यांची ग्राहुकांकडून 
होणारी मागणी, थाच वस्तूंचा उत्पादकाकडून 
होणारा पुरवठा व. सेवा, उत्पादकाची उत्पादन- 
घटकांची मागणी, तसेच मागणी व पुरवठा यांतील 
समानता ( उदाह्रणाथं, . प्रत्येक बाजारपेठेतील 
समतोल) या बाबी दशंविणारी समोकरणांची एक 
मालिकाच वालरस यांनी तयार केली. अश्या प्रकारे 
मुक्‍त बाजारपेठेत किमती, मागणी व पुरवठा यांची 
प्रवृत्ती समतोलावस्येत जाण्याची असते, हो स्मिथ 
यांची व्यापक संमतोलाची कल्पना वाळरस यांनी 


नोबेल पारितोषिके : १९८३ 


सूत्रबद्ध केली. तथापि नंतर दीघंकालपर्यंत या समी- 
करणांची अथंक्षास्त्रीय योग्यता पडताळून पाहण्यात 
आली नाही. म्हणजे बाजारपेठेची यंत्रणा समजून 
घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली ही पद्धती तके- 
शुद्ध व सुसंगत आहे की नाही, हे तपासुन पाहू- 
ण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. ह 

हे काम क्रेनेथ जोसेफ अँरो (१९७२ चे .नोबेल 
पारितोषिक विजेते ) व डेंब्रू यांनी १९५०-६० या 
काळात केले. याकरिता त्यांनी बाजारपेठेच्या .अर्थ- 
वपवस्थेविषयीची एक गणितीय नमृनाकृती मांडली. 
कुटुंब किवा व्यक्ती व संस्था यांनी स्वतंत्र- 
पणे घेतलेले निर्णय ज्या परिस्थितीत एकमेकांशी 
सुसंगत असतात, तिला या नमुनाकृतीत अथे- 
व्यवस्थेचा समतोल मानण्यात आले आहे. म्हणजे 
विविध उत्पादकांनी वस्तूंचे उत्पादन व उत्पादक 
घटकांची मागणी यांचे तियोजन त्यांना कमाल नफा 
मिळावा अशा प्रकारे केलेले असते. यामुळे या 
नंमुंनाकृतीमध्ये एकीकडे वस्तूंचा पुरवठा व उत्पा- 
दक घटकांची मागणी आणि दुसऱ्या बाजूला सवं 
प्रकारच्या किमत्ती यांच्यांत परस्परसंबंध निर्माण 
होतात. ग्राहक कसा वागेल याविषयी काही गोष्टी 
गृहीत धरून त्यांनी मागणी फलने किवा ' जुळणारे 
संबंध ' (उदाहरणार्थ, किमती भाणि मागणी व पुर- 
वठा केलेल्या वस्तू यांच्यांतील संबंध ) प्रस्थापित 
करू शकले. अशा तऱ्हेने समतोल निर्मिणाऱ्या 'किम- 
तीचे मस्तित्व ते सिद्ध करू शकले व स्मिथ व वालरस 
यांच्या कल्पना सुसंगत असल्याचे त्यांनी दाखवून 
दिले, या आधीच्या प्रयत्नानंतर अशा सिद्धांताचा 
पुष्कळच विस्तार व विकास झाला आहेव त्यामध्ये 
डेब्रू यांचा वाटा मोठा आहे. ' थिअरी आफ व्हॅल्यू 
(१९५५) या त्यांच्या पुस्तकातील सिद्धांत अनेक 
बाबतीत उपयुक्त ठरला आहे. 

बाजारपेठेच्या अर्थव्यवस्थेविषयीच्य़ा कल्पनेचा 
संबंध समतोलाच्या स्थिरतेशीही येतो. यातुन पुढील 
प्रश्‍न निर्माण होतो : आपली आथिक स्थिती निढिचित- 
वणे सुधारण्यासाठी दलालांच्या एखाद्या गटाला 
बाजारपेठेतुन पुणंतया बाहेर पडणे फायदेशीर ठरू 
शकेळ क] ? दलालांची संख्या खूप जास्त असलेल्या 
बाजारपेठेतील आपला व्यापार थांबविणे कोणत्याही 
गटाला फायदेक्षीर ठरणार नाही, असे ढेब्रू यांनी 


3: 


दाखवून दिले आहे. म्हणजें या बाबतीत बाजारपेठेचा 
समतोल टिकून राहील. 

ग्राहकाच्या वतंणुकी विषयीच्या सिद्धांतातही त्यांनी 
मोलाची भर घातली आहे. ग्राहकाचे वस्तूंच्या बाब-्‌ 
तोतील अग्रक्रम किवा पसंतीचा क्रप दर्शविण्यासाठी 
त्यांनी उपयुक्तताफलने वापरली आहेत. 

बाजारपेठेतील साघनपंपत्तीच्या वाटणीची प्रमाण 
वा आदश वेशिष्ट्ये ही बाजारपेठेच्या अर्थव्यवस्थेशी 
निगडित असलेली आावड्यक बाब आहे. बाजारपेठेच्या 
यंत्रणेमध्ये मसणाऱ्या * अदृद्य हाता 'दारे होणाऱ्या 
स्वहिताच्या पूर्तीमधून समाजातोळ अपुर्‍या साघन- 
संपत्तीचा न्यायाने वा कार्यक्षमतेने वापर होईल का? 
एकाची स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न म्हणजेच इतर 
व्यक्तींकडून काहीतरी काढून घेणे अशी परिस्थिती 
(उदाहरणाथ, कोणत्याही प्रकारची उघळपट्टी नसर 
लेली स्थिती) निर्माण करण्याच्या दृष्टीने साधन- 
संवत्तीच्या वापरात व उत्पादना'च्या पद्धतीत बदळ 
करता येईल का? विशिष्ट परिस्थितीमध्ये बाजार- 
पेठेतील मूल्यनिर्धा (णात असे समथं गुण असतात, हे 
दीघेकाळापासून माहीत आहे. परंतु असे गुण हम- 
खासपणे येण्पासाठी ज्या अटींची पूर्ती करावी लागते 
त्यांचे नेमके स्वरूप व एकूण व्याप्ती अद्यापि ठरविता 
आलेली नाहीत- डेंबू यांच्या व त्यांच्यानंतरच्या संशो- 
घनामधून या अटी उघड झाल्या असुन त्यांचे तप- 
झीलवार विइलेषण करण्यात मले आहे. 

मात्र डेंबरू यांचे सर्वांत मोठे कायें हे अप्रत्यक्ष 
स्वख्पाचे आहे. स्पष्टता व सुलभता, विशलेषणातील' 
नेमकेपणा, तसेच सिद्धांत आणि त्याचे स्पष्टीकरण 
यांच्यांतील भेद स्पष्ट करण्याचा आग्रह या त्यांच्या 
गुणांचा अथंशास्त्रीय अध्ययनावर ( उदाह्रणाथं; 
पद्धतीची व॑ वैदलेषिक तंत्राची निवड ) खोलवर व 
मनागळा परिणाम झाला आहे. 


वैद्यक अथवा शरीरक्रियाविद्णान 


आपली जागा बदलणाऱ्या आनुवंशिक घटकांचा 
शोध सुमारे तीस वर्षांपूर्वी बार्बारा मेॅक्लिन्टॉक यांनी 
लावला होता व त्याबद्दल त्यांना या वर्षीचे वद्यकाचें 
नोबेल पारितोषिक देण्यात माले, आनुवंशिक 
गुणधर्म एका पिढीतून पुढील पिढीत नेणार्‍या जनु- 
कांचे ( जीनांचे ) कायें व संघटन समजून घेण्यांच्या 
दुष्टीने हा शोध अतिशय महृत्त्वाचा ठरला आहें. 


अनुक्रमणिका 


3-1 


या झतकातोल आनुवंशिकीच्या दोन महान शोधां 
पैको हा एक भाहे, असे नोबेल समितीला वाटते. 
(डीएनए म्हणजे डीऑक्सिरिबोन्युक्लिइक अम्लाची 
रचना होीसपिल प्रकारची असल्याचा शोध वॉटसन 
व क्रीक यांनी लावला असून तो दुसरा महान 
शोध होय ). 

बार्बारा मॅल्किन्ट्रा यांचा जन्म हाटफोटं (कने- 
क्टिकट, अमेरिका ) येथे १६ जून १९०२ रोजी 
झाला, त्यांचे शिक्षण ब्रुकलीन, न्यूयॉक व कॉर्नेल 
विद्यापीठांत झाले. १९१९ साली कॉर्नेल विद्या- 
पीठात गेल्यावर त्यांना वनस्पतिप्रजनन हा विषय 
घ्यायचा. होता; परंतु या विषयाला स्त्रिया लायक 
समजल्या जात नसल्याने त्यांना वनस्पतिविज्ञानाचे 
अध्ययन करावे लागले. मात्र त्यांनी आपली पीएच्‌. 
डी. ची पदवी वनस्पति-ग्रानुवंशिकी या विषयातच 
मिळविली ( १९२७ ). त्या काळात स्त्रियांना 
योग्य अ्ली थोडीच पदे होती व त्यामुळे त्यांनी 
अनेक नोकऱ्या केल्या व एका वर्षी तर त्यांना 
बेकार राहावे लागले. १९४० साली त्यांची नॅशनल 
अकॅडेमी ऑफ सायन्सेसवर निवड झाली, तेव्हा त्या 
अद्या तिसऱ्याच महिला होत्या. शेवटी त्या कानेंगी 
इन्स्टिट्यूशनच्या कोल्डस्प्रिग हार्बर येथील जीव- 
विज्ञानाच्या संशोधन प्रयोगशाळेत दाखल झाल्या व 
अजूनह त्या तेथेच कार्यरत आहेत. तेव्हापासुन 
मक्‍याच्या षेताचा छोटा तुकडा हेच त्यांचे कार्ये- 
ज्ञेत्र राहिले आहे. ज्या काळात बहुतेक बडे शास्त्रज्ञ 
चकचकीत अश्या प्रयोग्याळांमधून साहाय्यकांच्या 
गराड्यात सांधिक संशोधन करीत आहेत; त्या 
काळात मॅक्लिन्टॉक या एकट्याच आपल्या आवडत्या 
शेतात. कार्यपग्त असतास. त्यांनी आतापर्यंत जे 
झोघनिबंध लिहिळे आहेत; त्यांपैकी एक वगळता 
सवं निबंध एकटीनेच लिहिलेले आहेत. त्यांची 
राहाणीही साधी असुन घरी फोन नसल्याने पारि- 
तोषिकाची बातमी त्यांना आकाशवाणी द्वारे समजली, 

मानुवंदिकता विज्ञानाचे जनक ग्रेगार मेंडेल व 
मॅक्लिन्टॉक यांच्या परिस्थितीत काही साम्ये 
आढळतात, मेंडेल यांचे संशोधन ५० वर्षे तर यांचे 
२० वर्षे अज्ञातवासात राहिले. मेंडेल यांनी वाटा- 
ण्याच्या तर यांनो मक्‍याच्या झ्षेतात' आपले नायुष्य- 
भरचे कायं एकाद्या ब्रतस्य मुनोप्रमाणे केळे, आणि 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८४ 


बहुतेक भायुष्यभर दोघांच्या कार्याकडे दुलंक्ष झाले. 
म्हणून मॅक्लिन्टॉक यांना 'आधुनिक मेंडेल' म्हणता 
येईल, 

अर्थात मॅक्लिन्टॉक यांना अनेंक संस्थांचे सदस्य(व, 
अनेक विद्यापीठांच्या सन्माननीय पदव्या, अनेक 
प्रकारची पारितोषिके, पदके इत्यादी सन्मान लाभले 
आहेत. त्यांनी रॉकफेलर फाउंडेशनच्या शेतीविषयक 
कार्यक्रमाच्या सल्लागार म्हणूनही काम केळे आहे 
(१९६२-६९), मॅकआथंर फाउंडेशनची वर्षाला 
६०,००० डॉलसंची करमुक्त शिष्यवृत्ती मिळाल्या 


.वर (१९८१ ) त्या म्हणाल्या होत्या, “ मला 


कोणत्याही गोष्टींचा संग्रह करणे आवडत नाही.” 
नोबेल पारितोषिकाच्या पैज्ञांचे काय करणार असे 
विचारल्यावर त्या उद्गारल्या, “ कितो पैसे मिळ- 
तील तेही मळा माहीत नाही.” नोबेल पारितोषिक 
मिळाल्यावर त्यांची प्रतिक्रिया मशी होती : “विशिष्ट 
प्रश्‍न सोडविण्याचे काम मी मक्‍याच्या झुड्पांवर 
सोपविले व त्यांचा प्रतिसाद पाहून मी अनेक वर्षे 
आनंद उपभोगला, (मात्र) पारितोषिक केवळ हा 
मानंद उपभोगणाऱ्या व्यक्तीलाच मिळाले; हे थोडेसे 
अयोग्य वाटत नाही का? मी जर हे संशोधन 
इतरत्र केले असते, तर त्याकरिता मला तनिठिचितचं 
बोलणी खावी लागली असती; कारण ते कोणालाच 
मान्य होत नव्हते ना !” 

आपल्या संशोधनासाठी त्यांनी मका (झिया मेफ; 
इंडियन कांत ) ही वनस्पती निवडली होती, कारण 
या मक्‍याचे दाणे निरनिराळा रंगांचे असतात व 
प्रत्येक रंग हा विशिष्ट जनुकामुळे आलेला असतो 
(भसे मानीत). मात्र पिढ्यान्‌ पिढ्या मक्याचे 
निरीक्षण केल्यावर अपेक्निल्याप्रमाणे दाण्याच्या 
रंगात बदल होत नाही, असे त्यांना आढळून माले. 
यांपैकी काही जनुके रंगसुत्रावरील आपली जागां 
हवी तशी बदलत असल्याचे व त्यामुळे दाण्याच्या 
रगात अपेक्षेहून वेगळे बदल होत असल्याचे त्यांना 
दिसून आले. अक्षा प्रकारे त्यांनी चलनक्षम आनु- 
वंश्िक घटकांचा शोध लावला व त्यांनाच उड्या 
मारणारी जनुके ' असे उपहासगभें नाव देण्यात आले. 

मक्‍यातील अक्षा उत्परिवतंनश्ील जनुकाचा पणं 
गटच त्यांनी शोधून काढला. काही दाण्यांचा रंग 
उळट दिशेने बदलल्याचे म्हणजे जंगली प्रकारातील 


अनुक्रमणिका 


नोबेल पारितोषिके : १९८३ 


दाण्यासारखा झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. म्हणून 
त्यांनी रंगद्रव्याच्या जनुकांशिंवाय दोन जनुके 
(आनुवंशिक चलनक्षम घटक) गृहीत घरली. पैकी 
एक रंगद्रव्याच्या जनुकाच्या अगदी नजीक असून 
ते रंगद्रव्याच्या जनुकाचे कायं सुरू वा बंद करू 
शकते; तर दुसरे त्याच्यापासुन अधिक दूर 'असुन 
ते पहिल्याच्या बंद-चालू करण्याच्या क्रियेची त्वरा 
नियंत्रित करते, वेगळी ओळखू यावीत म्हणून यांना 
ह्यांनी नियामक घटक म्हटले, हे घटक एका पिढी- 
तुन पुढील पिढीत जाताना रंगसूत्रावरील आपली 
जागा बदलतात, असे त्यांना आढळले. परिणामी 
त्यांच्या नियंत्रणाखाली अन्य जनुके येतात. अद्या- 
प्रकारे आता प्रथिनाची निमिती करणारी व या 
प्रथिननिभितीचे नियंत्रण करणारी जनुके गृहीत 
धरली जातात, 

तथापि हा शोध लागणा त्या वेळी जननिक संकेत 
व डीएनए ची ह्वीसपिल रचना ही कोडी उलगड- 
हेली नव्हती. त्यामुळे हा शोध त्या काळाच्या इतका 
पुढे होता की, त्या वेळच्या फक्त पाच जणांनाच 
त्याची योग्यता समजू शकली, असे नोबेल समितीचे 
मत माहे. पेशीचे भौतिकीय गुणधमं व कार्ये यांवर 
नियंत्रण ठेवणारी जनुके ही गुणसूत्रावर माळेतील 
मोत्याप्रमाणे स्थिर असतात असे मानले जात होते, 
त्या काळात मॅक्लिन्टॉक यांनी जनुके आपल्या जागा 
यद्छ्या बदलतात ( म्हणजे जनुकांची स्थाने स्थिर 
असली, घरी त्यातील नियामक घटक जागा बदल- 
तात), असे विद्ध मत मांडले. शिवाय त्याचा पुरा- 
वाही झटकन पुढे मांडला. मात्र तो समजण्याला 
अवघड होता म्हणून त्याकडे दुलंक्ष झाले ब त्या 
एकट्या पडल्या. परिणामी टीका व उपहास यांनाही 
त्यांना तोंड द्यावे लागले. त्या म्हणतात, “ त्यांना 
तेव्हा मी मूख व ठार वेडी आहे. असेच वाटले. 
मात्र माझा पुरावा बिनतोड होता कारण लागवड, 
परागण व निरीक्षण यांत मी अनेक वष घालविली 
होती ब त्यातूनच दाण्यांचा रंग अपेक्षेनुसार बदलत 
नसल्याचे समजून आले होते" 

मात्र गेल्या दहा वर्षांत त्यांच्या या शोधाचे 
जीवविज्ञानातील व वैद्यकशास्त्रातील महत्त्व लक्षात 
आले आहे. बॅक्टिरियांमध्ये प्रतिजेव पदार्थांना 
विरोध करण्याची क्षमता येण्यासाठी त्यांना जाणा 

न. भरा. श॑ 


२५५ 


बदलणार्‍या आनुवंशिक घटकांचा उपयोग होतो व 
हा गुण ते याच घटकांद्वारे षेजारच्या बॅक्टिरियाकडे 
संक्रामित करतात, असे हल्ली मानले जाते. संसर्गजन्य 
रोगावर उपचार करताना जे प्रश्‍न निर्माण होतात, 
ते समजावून घेण्याकरिता या घटकांची मदत होते. 
जीवांतील आनुवंशिक लक्षणे एकातून दुसऱ्यात कलली 
संक्रामित होतात, हे ,स्पष्ट करण्यासाठी त्यांचा 
उपयोग होतो. आफ्रिकन निद्रारोगास कारणी- 
भूत असणाऱ्या परोपजीवीत यांच्यामुळे बदल होतो 
व म्हणून तो प्रतिजीवो रोग्याच्या रोगप्रतिकार- 
क्षमतेवर मात करू शकतो एका गुणसुत्रातून दुसऱ्या- 
मध्ये ककं-जनुके गेल्याने साध्या पेशीचे कक.पेशीत 
(गाठीत) रूपांतर होत असावे. तसेच उत्क्रांतीच्या 


प्रक्रियेच्या प्रसारातही या घटकांचा सहभाग असाया, 
असे अनुमान माहे. 


आपल्या कल्पना कोणालाच पटत नव्हत्या म्हणून 
भापले संशोधन वब त्यातील निष्कषं प्रसिद्धच करू 
नयेत, असे त्यांनी जवळजवळ ठरविले होते. कारण 
जर कोणीच वाचणार नसेल, तर ते छापून तरी 
काय उपयोग ? परंतु १९६०-७० या दषकात 
रेणवीय जीवविज्ञानातील प्रगत अत्याधुनिक तंत्रां- 
मुळे त्यांचे म्हणणे खरे असल्याचे आढळून येऊ 
लागले. मात्र यावरील त्यांची प्रतिक्रिया कढवट 
नव्हती किंवा त्यांना या गोष्टीचे मावचर्यही वाटले 
नाही, त्या म्हणतात, “ भापण बरोबर असल्याची 
जाणीव असते, तेव्हा इतरांच्या म्हणण्याची फिकीर 
करण्याची गरज नससे. (कारण) आज मा उद्या 
यातुन बाहेर पडण्याची खात्री असते. ” 
रसायनशास्त्र 

यंदाचे रसायनशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक 
हेन्री टाउबे या स्टॅनफ्डं विद्यापीठातील अकाबेंनी 
रसायनश्ास्त्राच्या प्राध्यापकांना मिळाले आहे. 
विज्षेषतः धातूंच्या जटिलामधील ( घातवीय आय- 
नांच्या म्हणजे विद्युत्‌ भारित अणूंच्या जटिल 
संयुगापमधील ) इलेक्ट्रॉनांच्या स्थांनांतरणविषयक 
( देवाण-घेवाण वा आदलाबदल होण्याच्या ) 


: विक्रियांच्या यंत्रणांविषयी केलेल्या संशोधनाबद्दल हे 


पारितोषिक त्यांना देण्यात आले आहे. स्विठिझ 
अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस त्यांच्याविषयी म्हणते की, 
अकारबेनी रसायनशास्त्रातील हुल्कीचे एक सेर्वाधिकं 


२९ 


सर्जनशील शास्त्रज्ञ असुन संशोधनातील अनेक 
क्षेत्रांमध्ये ते आघाडीवर आहेत. गेल्या तीस वर्षा- 
तील या विषयाच्या कार्यावर त्यांचा निश्‍चितच 
प्रभाव पडला आहे. 

टाउवे यांचा जन्म कॅनडातील सॅक्सटून येथे 
३५ नोव्हेंबर १९१५ रोजी झाला व त्यांचे आधीचे 
शिक्षणही तेथेच झ्ञाले. १९४० साली त्यांनी कॅलि- 
फोनिया विद्यापीठाची पदवी. मिळविली आणि 
१९४२ साली ते अमेरिकेचे नागरिक झाले. १९६२ 
सालापासून ते स्टॅनफडे विद्यापीठात रसायन- 
झास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. त्यांना पदव्या, पदके, 
पारितोषिके इत्यादी अनेक सन्मान मिळाले आहेत. 
ते. साधे, नग्न व नानंदी वृत्तीचे आहेत. 

. रसायनशास्त्राला शास्त्राचा दर्जा प्राप्त होण्या- 
पूर्वी बऱ्याच आधीपासून माणसाला रासायनिक 
विक्रियांची माहिती होती. विशिष्ट प्रकारच्या बाह्य 
परिस्थितीमध्ये पदार्थाचे गुणधम बदलतात, हे 
त्याच्या .लक्षात भाले होते व हेच रासायनिक 
विक्रियेचे वैशिष्ट्यदरशंक लक्षण आहे. उदाहरणाथे, 
लोणारी कोळशाबरोबर मॅलॅकाहट नावाचे तांब्याचे 
ध्मतुक जाळल्यास तांबड्या रंगाचा घातू (तांबे ) 
मिळतो, हे प्राचीन ईजिप्शियनांना माहीत झाले 
होते. तसेच मृत्तिका भाजली, तर तिच्यापासून 
तिच्यापेक्षा भगदी भिन्न गुणधर्मांच्या भृत्तिका-वस्तू 
मिळतात; हेही पूर्वी माहीत होते. 

* याच्याही पृष्कळ आधी सुकलेले लाकूड पुरेसे 
ग्रम केल्यास पेट घेते म्हणजे . विशिष्ट परिस्थिती- 
मुळे द्रव्याच्या गुणधर्मांत बदल होतो, हे माणसाला 
माहीत होते. शिवाय असा बदल घडून येण्याची 

. गतीही,पुष्कळ वेळा तपमानावर अवलंबून असल्या- 
चेह्टी. त्याला माहीत होते. रासायनिक विक्रियांची 
गठी:अभ्यासणाऱ्या कषाखेळा रासायनिक गतिकी 
म्हणतात व विक्रिया कशी घडते हे स्पष्ट करणाऱ्या 
शांस्त्रज्ञाला तिच्या यंत्रणेचा अश्यास करावा लागतो. 

: परिकल्पना, प्रयोग व निरीक्षणे; नवीन परि- 
कल्पव्रा, नवरे प्रयोग व निरीक्षणे यांमध्ये शेकडो 
वर्षांचा कालावधी गेल्यावर काहीशी निचित अशी 
वैक्ञातिक. पादवेंभूमी तयार झाली. त्यामुळे विसाव्या 
शतकाच्या सुरुवातीस विक्रियांच्या अभ्यासात पुष्क- 
ळक्रश्ाप्रती क्षालेळी..होती. . विशेषकरून: विक्रियांचे 


नंवभारत 


फेब्रुवारी, १९८४ 


भौतिकीय व गणितीय दृष्टींनी वर्णन केले जात 
होते. एखादी विक्रिया घडून येईल वा नाही, हे 
निद्चित करणारी स्थिती दशशंविण्यासाठी सुत्रे व 
आकृत्या वापरणे शक्‍य झाले होते; तसेच विक्रिया 
घडून येण्याची गती गणितीय सूत्रांनी दर्शविणे शक्‍य 
झाले होते. विक्रियेत रासायनिक समतोल असतो, 
हे लक्षात आले होते व त्याचा सैद्धांतिक दृष्टीने 
विचारही केला होता. विक्रियाशील आयन अथवा 
रेणू एकमेकांना रासायनिक बंधाने जोडलेले भसतात 
व हे बंध कायमचे नसतात. म्हणजे ते तोडले वा 
जोडले जाऊ- शकतात, भाणि हे रासायनिक समतो- 
लाचे वेशिष्ट्य असते. 

अणूकेंद्राच्या सभोवती असलेल्या कक्षांमध्ये 
इलेक्ट्रॉन असतात. शेवटच्या कक्षेत एक वा 
अधिक इलेक्ट्रॉन कपी असल्यास अशी मूलद्रव्ये 
इलेक्ट्रॉनांचे स्थानांतरण करून स्थिर होऊ 
पहातात. शेवटच्या कक्षेतील अशा इलेक्ट्रॉनांना 
संयुजा इलेक्ट्रॉन म्हणतात. या इलेक्ट्रनांचे 
स्थानांतरण ( देवाण-घेवाण किवा अदलाबदल ) 
हे रासायनिक त्रिक्रियेच्या व बंधाच्या निमितीच्या 
मुळाशी असते, छोखंड, कोबाल्ट, मॉलिव्डेनम यांसा- 
रख्या संक्रमणी मूलद्रव्यांच्या अनेक संयुजा असतात. 
त्यामुळे त्यांची सहसंयुजी जटिळे बनतात. त्यांच्या 
निमितीचा मूलभूत सिद्धांत आल्फेड वेनेर (१९१३ 
सालचे नोबेल पारितोषिक विजेते) यांनी मांडला 
होता; तर ही जटिले विद्रावात कक्षी वागतात या- 
विषयीचे सिद्धांत इतरांनी मांडले आणि, टाउबे यांनी 
या सिद्धांतांना पुरावा मिळवून दिला. रासायनिक 
विक्रिया कशा घडतात, हे त्यांनी शोधूस काढले व 
त्यासाठी विक्रियांची गती मोजली; तसेच रेणू बन 
ताना अथवा त्याचे तुकडे होताना इलेक्ट्रॉंनांचे जे 
मार्ग असतात, त्या मार्गांचे चाटं (भलेख वा रेखा. 
तक्‍ते ) त्यांनी तयार केले. 

पाण्यात विरघळलेले घातूंचे आयन इतर आय- 
नांना वा रेणूंना आकषित करू शकतात. यालाच 
जटिलांची निमिती म्हणतात व हे बहुतकरून (नेहमीच 
नव्हे ) संमतोल विक्रियेच्या रूपात घडून येते. 
लाकूड जळणे व तांब्याच्या घातुकापासुन तांब 
मिळणे या विक्रियांचे क्षेवटी ऑक्सिडीभवन व क्षपण 
असे व्यापकीकरण (सामान्योकरण) करण्यात आले, 


नोबेल पारितोषिके : १९८२३ 


यापुढील व्यापकीकरण म्ह्णजे ऑक्सिडीभवन व 
क्षपण या दोन्ही क्रिया इलेक्ट्रॉनांच्या स्थानांतर- 
णाशी निगडित असतात, हे होय. उदाहरणार्थ, 
विशिष्ट परिस्थितीत तीन धन विद्युत्‌ भार अस- 
लेल्या कोबाल्टाची दोन घन विद्युत्‌ भार असलेल्या 
क्रोमियमाशी विक्रिया घडवून आणता येते. या 
विक्रिपेत क्रोमियमाळा तीन तर कोबाल्टाला दोन 
धन विद्युत्‌ भार मिळतात. परिणामी करण 
विद्युत्‌ भारयुक्‍त इलेक्ट्रॉंनाचे द्वीसंयुजी क्रोमियमा- 
कडून त्रिसंयुजी कोबाल्टाकडे स्थानांतरण होते. 
विज्षेषतः घातवीय आयनांच्या जटिल संयुंगांत 
हा आविष्कार वरचेवर घडून येतो. अद्या धातवीय 
आायनांच्या जटिलांमध्ये होणाऱ्या इलेक्ट्रॉन स्थानां- 
तरणाच्या यंत्रणेविषयीच्या संशोधनासाठी टाडबे 
यांना पारितोषिक मिळाले आहे. या स्थानांतरणाचे 
नियंत्रण करणाऱ्या रचनात्मक स्थितीचा टाउबे 
यांनी विषोष अभ्यास केला आहे. इलेक्ट्रांनांचे 
स्थानांतरण होण्यापूर्वी ज्यांच्या जागांची अदला- 
बदळ होते, अश्या आयन वा रेणूंतील घातुच्या 
भायनांमध्ये एक पूल तयार होतो, असे त्यांनी 
अन्नेक उदाहरणांद्रारे सिद्ध केले. त्यामुळे हे स्थानां- 
तरण कसे घडून येते, हे समजण्यास त्यांचे कायं 
अधिक उपयुक्त ठरले आहे. (अर्थात सैद्धांतिक 
भौतिकी व रसायनशास्त्र यांच्यातील इलेक्ट्रॉन 
स्थानांतरणाच्या सर्वसाधारण प्रश्‍ताविषयी इतरांनी 
त्यांच्यापेक्षा अधिक संशोधन केले आहे) 

नंतर त्यांनी दोन धातवीय भायनांमधील अशा 
पुलाची लांबी वाढते, असे दाखवून दिले. काही 
बाबतींत अज्ञा धातवीय आयनांमधील अंतर जास्त 
असूनही इलेक्ट्रॉनांचे स्थानांतरण घडून येत अस- 
ल्याचे, त्यांना आढळले. या स्थानांतरणाला त्यांनी 
“दूरवर 'केलेळा हल्ला ' असे संबोधिले आहे. 
जटिलाचे हिसंयुजी आयनाद्वारे क्षपण होण्यापूर्वी 
त्रिसंयुजी आयन पुलाच्या दोत्ही टोकांना बद्ध होतो, 
असे त्यांनी दाखविले. पुलाच्या दोन्ही टोकांना 
सारखेच त्रिसंयुजी आयन असताना होण!र्‍्या ड्ले- 
क्ट्रॉनीय क्षपणात या दोन्हीपैकी एका आयवनाद्वारे 
इलेक्ट्रॉन पकडला जातो की तो दोन्हींमध्ये समा- 
ईक राहातो, याचा त्यांनी शेवटी अभ्यास केला. या 


२७ 


क्षेत्रातील सैद्धांतिक व प्रायोगिक अध्ययनात: तेच 
आघाडीवर आहेत, 


टाउबे यांच्या संशोधनामुळे रसायनशास्त्राच्या 
कार्बनी व अकाबंनी रसायनशास्त्रं या शाखांच्या 
एकीकरणाचा पाया घातला गेला आहे. रसायन- 
शास्त्रातील प्रत्येक क्षेत्राच्या तसेच जीवविज्ञानातीँल 
विशिष्ट क्षेत्रांच्या ( उदाहरणाथ, प्रकाशसंदलेषणं, 
प्रकाशरासायनिक विक्रिया इत्यादी ) दृष्टीने 
इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विक्रिया महत्त्वाच्या आहेत. 
शिवाय चयापचयातील विक्रियांवरही म्हणजे सजी- 
वामध्ये सतत घडत असणाऱ्या भोतिक य 
रासायनिक घडामोडींवरही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण 
विक्रियेचा प्रभाव जअसतो, हे मधिक महत्त्वाचे आहे. 
त्यामुळे टाउबे यांच्या कल्पना विशेषतः जीवरसा- 
यनशास्त्रामध्ये उपयुक्त असल्याचे गेल्या दहा 
वर्षांत उघड झाले आहे. ज्या इवसनक्रियेशी ऑक्सि- 
जनाचा वापर त्तिंगडित असतो, मक्या प्रकारच्या 
सर्व श्‍वसनक्रियांशी इलेक्ट्रॉन स्यानांतरण विक्रियेचां 
संबंध येतो. या क्षेत्रातील अधिकाधिक शास्त्रज्न 
टाउबे यांच्या संकल्पनांचा आपल्या संशोधनासाठी 
आधार धेत आहेत. जीवातील ऊर्जानिमितीच्या 
क्रिया समजून घेण्यासाठी टाउबे यांचे संशोधन 
आधारभूत ठरत आहे. तसेच रसायने बनविण्याच्या 
अधिक कार्यक्षम ओद्योगिक प्रक्रियांच्या दृष्टीनेही 
टाउबे गप्रांचे संशोधन उपयुक्‍त ठरले आहे. 


भौतिकी 

या वर्षी फ्त भोतिकीचे नोबेल पारितोषिकच 
तेवढे विभागून देण्यात आले आहे व इतर पारिं 
तोषिके एकेकट्या व्यक्तीला मिळाली आहेत. 
भौतिकोचे तोबेल पारितोषिक दोघा खग्रोलभो तिकी* 
विदांना अर्धे-अर्धे असे विभागून देण्यात आले आहे. 
ताऱ्यांची रचना व उत्क्रांती यांच्या दृष्टीने मह्‌ 
त्वाच्या असलेल्या भौतिकीय प्रक्रियांमधील संधयो 
घनासाठी सुब्रह्मण्यन्‌ चंद्रशेखर यांना तर विष्वातील 
मूलद्रव्यांच्या निभितीतील महत्त्वाच्या अणुकेंद्रीय 
विक्रियांचा सैद्धांतिक व प्रायोगिक दृष्टींनी अभ्यास 
केल्याबद्दल विल्यम फाउलर यांना हे पारितोषिक 


देण्यात आले आहे. 


अनुक्रमणिका 


र्ट 


ताऱ्यांची उत्क्रांती हा दोघांच्या संशोधनातील 
समाईक असलेला विषय म्हणता येईल. आकाश- 
गंगेसारख्या प्रचंड तारकासमृहाला दीविका म्हण- 
वात. अशा दीधिकांमध्ये बायू व धूळ यांचे बनलेले 
प्रचंड ढग असतात. या ढगांतील वायू व धूळ यांचे 
संघनन ( एकत्रीकरण ) होते व त्यामुळे त्याचे 
सावकाशपणे संकोचन होत जाऊन तारा निर्माण 
होतो. या प्रक्रियेमध्ये कर्जा बाहेर पडत जाते व 
तोमुळे त्तरा तप्त होत जातो. क्षेवटी ताऱ्याचे ताप- 
मान इतके प्रचंड होते की, ते तेथे अणुकेंद्रीय विक्रिया 
सुरू.होण्यास पुरेसे असते. यातून ताऱ्याचा मुख्य 
घटक असलेला हायड्रोजन वायू जळत जाऊन त्या- 
पासुन हीलियम वायू बनत जातो; यातुन जो दाब 
निर्माण होतो तो संकोचनाला विरोध करतो 
व॒ त्यामुळे संकोचनाची क्रिया थांबते. अश्शा 
तर्‍हेने स्थिर झाळेळा तारा मग पुढे कोटयवधी 
वर्षे जगू शकतो म्हणजे तळपत राहु शकतो. 
ताऱ्यावरीलळ हायड्रोजन संपून गेल्यावर दुसऱ्या 
प्रकारच्या अणुकेंद्रीय विक्रिया सुरू होतात. त्यांच्या- 
द्वारे होखंडापयंतची अधिकाअधिक भारी ( जड ) 
असलेली मूळदव्ये निर्माण होत जातात. ताऱ्याची 
उत्क्रांती या टप्प्यांपयंत झाली म्हणजे तारा आपल्या 
गुरुत्वाला तोलून धरू शकत नाही. याचा परिणाम 
म्हणजे तारा स्वत:च्याच गुरुत्वाकषंणाच्या प्रभावा- 
खाळी आतल्या आत कोसळू लागतो, म्हणजेच 
ताऱ्याचा गुरुत्वीय अवपात सुरू होतो. या अवपाताचे 
नेमके स्वरूप तार्‍याच्या वस्तुमानानुसार ठरते. 
काही बाबतींत अश्या भवपाताला प्रचंड स्फोटाचे 
स्वरूप येते. या स्फोटाचा. दृश्य परिणाम म्ह्णजे 
अद्या ताऱ्याची दोप्ती (तेजस्विता) कोट्यवधीपट 
वाढते व त्याला अतिदीत्प नवतारा म्हटले जाते. 
त्यामुळे छोटा, क्षणिक असा त्यूट्रॉनांचा अतितीन्र 
प्रवाह निर्माण होतो. त्याच्याद्वारे सर्वांत भारी मूल- 
द्रव्यांची निमिती होते. कमी वस्तुमानाच्या म्हणजे 
सुर्याएवढे वस्तुमान असलेल्या ताऱ्याचा गुरुत्वीय 
भेवपात होऊन तथाकथित 'इवेत लघूतारे' (व्हाईट 
डबाफं) निर्माण होतात, अल्या तार्‍यांच्या अति-उच्च 
तापमानामुळे त्यांच्यातुन पांढरा शुश्न प्रकाश बाहेर 
पडतो (सूर्यापासून येणारा प्रकाश पिवळा आहे). 
तसेच यांचे वस्तुमान जवळजवळ सूर्याएवढे असले, 


नेवैभारते 


फेब्रवारी, १९८४ 


तरी यांचे आकारमान पृथ्वीएवढे असते. म्हणून त्यांना 
वरील नाव पडले आहे. अश्या लघुताऱ्यातील द्रव्य 
दाबले गेलेले असल्याने त्याची घनत्ता वाढून तेथील 
१ घनसेंटीमीटर द्रव्याचे वजन सुमारे १ किलोग्रॅम 
(पृथ्वीवरच्या द्रव्याच्या २० पट) झालेले. असते. 
कारण भणूभोवतीच्या इलेव्ट्रॉन-कक्षा चुरडल्या 
जाऊन तारा हा अणुकेंद्रे व इलेक्ट्रॉन वायू यांचाच 
बनलेला असतो. याहून किचित जास्त वस्तुमानाच्या 
तार्‍यांच्या बाबतीत शेवटच्या टप्प्यात यापेक्षाही 
अधिक प्रमाणात ताऱ्याचे द्रव्य दाबले जाते. यामुळें 
अणुकेंद्रे व इलेक्ट्रॉन यांचा संयोग होऊन केवळ न्यू- 
द्रॉनांच्या रूपातील द्रव्यच. त्ताऱ्यात असते. म्हणून 
अश्या ताऱ्याला ' न्यूट्रॉन तारा! म्हणतात. याचे 
वस्तुमान अंदाजे सुर्याच्या तीनपट तर व्यास सुमारे 
१० किलोमीटर असतो. सूर्याच्या २-३ पटदींहून 
अधिक वस्तुमान असणाऱ्या सर्वांत भारो ताऱ्यांच्या 
बाबतीत गुझधत्वीय प्रेरणा इतकी प्रबळ होते को, 
त्यांतून सूयंप्रक्तावासुद्धा मुक्‍त होऊ शकत नाही. म्हण- 


, जेच ताऱ्याचे दृद्य स्वरूप ल्याला जाते व म्हणून 


त्याला 'कृष्णविवर! म्हणतात. चंद्रशेखर व फाउलर 
या दोघांचे कायं या तारकीय उत्क्रांतीशी निगडित 


आहे. पेकी फाउळर यांचे संशोधन येथे प्रथम दिले 


आहे व नंतर चंद्रशेखर यांच्या संशोधनकार्यांचा 
तपश्चील दिला आहे. . , 

फाउलर यांचा जन्म अमेरिकेतील पीट्सबरग येथे 
९ आंग्स्ट १९११ रोजी झज्ञाला. १९३६ साली 
त्यांनी कॅलिफोनिया इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी 
(पॅसाडीना) ची पोएच्‌. डी. पदवो संवादन केली 
आणि १९४६ सालापासुन ते तेथेच भोतिकीचे 
प्रा्पापुक म्हणून आहेत. 

फाउलर यांचे संशोधनकायं हे ताऱ्यांची उत्क्तांती 
होताना त्यांच्यात होणाऱ्या अणुकेंद्रीय विक्रियांशी 
निगडित आहे, तार्‍्याकडून प्रारित होणाऱ्या ऊर्जेच्या 
निमितीच्या दृष्टीने पाहता या विक्रिया महत्त्वाच्या 
आहेतच; शिवाय मुख्यत्वे हायड्रोजन या सर्वात 
हलक्या मूलद्रव्याच्या आद्य द्व्यापासूत इतर मूल- 
द्रव्यांची निमिती या विक्रियांद्रारे होत असल्याने 
त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, फाउलर यांनी 
अशा तऱ्हेने खगोलभौतिकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या 
असलेल्या या विक्रियांचा प्रयोगांद्वारे विस्तृत अभ्पास 


नोबेल पारितोषिके : १९८३ 


तर केलाच; शिवाय त्याचबरोबर त्यांनी या विक्रि- 
यांचे सँद्धांतिक हिशोबह्दी मांडले माहेत. विववातील 
मूलद्रव्यांच्या नि्मितीविषयीचा संपूर्ण सिद्धांत 
फाउलर व त्यांच्या सहकार्‍यांनी १९५०-६० या 
दशकात विकसित केला. अजूनही या क्षेत्रामध्ये हा 
सिद्धांतत आधारभूत मानला जांतो, अणुकेंद्रीय 
भोतिकी व अवकाशविज्ञान या क्षेत्रांत अगदी 
अलीकडे झालेल्या संशोधनामुळे या सिद्धांताची 
खातरजमाच काली आहे. अक्या प्रकारे या सिद्धांता- 
द्वारे निसर्गात आढळणाऱ्या मूलद्रव्यांच्या निमितीचे 
स्पष्टीकरण देता येते. 

तारे वा दोधिक्रा निर्माण होण्याऱ्या खूप माधो 
म्हणजे विश्‍वनिमितीच्या पहिल्या काही स्फोटक 
क्षणांतच (सेकंदांत) हायड्रोजनापासुन ते युरेनियमा- 
पर्यंतची सर्व नैसगिक मूलद्रव्ये निर्माण झाली होती, 
असे १९४०-५० दरम्यानच्या दशकात सुचविण्यात 
येई. मात्र फांउलर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कणवेग- 
व्धेकाच्या साहाय्याने प्रत्येक नेसगिक मूलद्रन्य 
निमिणाऱ्या अणुकेंद्रीय विक्रियांची एक मालिकाच 
उघड केली. जवळजवळ सवच मूलद्रव्यांची निमिती 
होण्यासाठी तार्‍्यांवर असलेल्या प्रचंड भट्ट्यांची 
गरज असते, असे त्यांनी या विक्रियांच्या आधारे 
दाखवून दिले. तसेच सूयं तळपण्यास कारणीभूत 
असू शकतीळ अक्षा अणु-संघटनाच्या ( एकत्रीकर- 
णाच्या ) दोन विक्रियाही त्यांनी सुचविल्या आहेत. 

सूर्याएवढ्या तार्‍यात हापड्रोजनापासून हीलियम 
बनतो; तर त्यापेक्षा मोठ्या तार्‍्यात हीलीयमापासून 
कार्बन व ऑक्सिजन बनतात आणि अधिक असा- 
मान्य ताऱ्यांमध्ये काबन ब ऑक्सिजन यांच्यापासून 
अधिक जटिल अणू (भारी मूलद्रव्ये) बनतात, असे 
त्यांनी सुचविले आहे. अशा प्रकारे ताऱ्याची उत्क्रांती 
व मूलद्रव्यांची निमिती यांच्यांत काहीतरी संबध 
असावा, असे दिसते. 

- याक्षिवाय त्यांनी तारकीय गतिकी, द्रवगतिकीय 
स्थेये, आयनद्रायू भोतिकी, सापेक्षीय खगोळभोतिकी, 
अक्षीय परिभ्रमणशील कृष्ण विवर, ताऱ्यांची रचना 
ब क्‍्वासारमधील व्यापक सापेक्षीय परिणाम या 
ज्योतिषशास्त्र व भोतिकी यांच्यातील समाईक विष- 
यांवरही संशोधन केले आहे. अक्षा कवटी 
कार्यामुळे ते काम करीत असलेल्या केलॉग न 


3 


लॅबोरेटरीला खगोलभोतिको या विषयाची “काशी 
मानले जाऊ लागले माहे. 

चंद्रशेखर यांचा जन्म लोहोरला १९ भॉक्टोबर 
१९१० रोजी झाला. आधीचे शिक्षण प्रेसिडेन्सी 
कॉलेज ( मद्रास ) मध्ये झाले. १९३० साली ते' 
बी. ए. झाले. नंतर ते ट्रिनिटी महाविद्यालयात 
(केंब्रिज) गेळे. १९३६ साली त्यांनी तेथून पीएच्‌. 
डी. पदवी संपादन केली. तेथून ते गटिगेन, ल्येझ, 
मॉस्को, लेनिनग्राड, पॅरिस इत्यादी ठिकाणी गेले. 
शेवटी १९३६ साली प्रसिद्ध ज्योतिषशास्त्रज्ञ ऑटो 
स्ट्रव्ढे यांनी त्यांना शिकागो विद्यापीठात नेले. त्याच 
वर्षी त्यांच्या सहाध्यायी असलेल्या ललिता दोराय- 
स्वामी यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. १९४२ 
साली त्यांनी एस्सी. डी. ही पदवी मिळविली; तर 
१९५३ साली त्यांनी अमेरिकेचे नागरिकत्व स्वीका- 
रले. त्यांचे बहुतेक संद्योधन हे शिकागो विद्यापीठा- 
तोल यर्कीझ वेधशाळेतच काले माहे. तेथे संद्योधन 
साहाय्यक, साहाय्यक प्राध्यापक व प्राध्यापक म्हणून 
ट्मांनी काम केले आणि १९४६ पासून ते तेथे मॉटेन 
डी, हळ डिस्टिग्विश्‍्ड सव्हिस प्राध्यापक म्हणून 
भहेत. १९५९ पासून १९७१ पर्यंत त्यांनी. * भॅस्ट्रो- 
फिजिकल जनंल'चे कार्यकारी संपादक म्हणूनही काम 
केले माहे. त्यामुळे या नियतकालिकाला प्रतिष्ठा 
मिळाली. त्यांना अमेरिका, भारत व जगातील 
अनेक संस्थांची पदके , पारितोषिके व सदस्यत्व; 
तसेच विविध विद्यापीठांच्या सन्माननीय पदव्या 
वर्गैरे सन्मान मिळाळे आहेत. 

त्यांचे नोबेल पारितोषिक हे त्यांच्या ७३ व्या 
वाढदिवक्षी जाहीर काले. त्यांच्या आधी खोराना या 
अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयाला नोबेल 
पारितोषिकाचा बहुमान १९६८ साली मिळाला 
होता. अशा प्रकारे भारतीय उपखंडातील विज्ञाना- 
तील हा सन्मान मिळविणारे चंद्रशेखर हे चवथे 
गृहस्थ होत ( सी. व्ही. रमण व अब्दूस सलाम हे 
इतर दोघे होत.) ते शाकाहारी, नास्तिकवादी 
ब स्वभावाने लाजाळू असून त्यांच्या हूदयावर एक 
शस्त्रक्रिया झालेली आहे. 

चंद्रशेखर यांचे संशोधन हे तार्‍यांच्या उत्क्तांती> 
मधील अनेक घटनांशी निगडित आहे. त्यांचे महर 
स्वावे कार्य म्हणजे ताऱ्यांच्या उत्क्तांतीमधील विविध 


1.1 


अवस्थांच्या स्थर्याविषयीच्या प्रश्‍नांवर कलेळे संशो- 
घन हे आहे. अळीकडीळ काळात त्यांनी सापेक्षीय 
परिणामांचा अभ्यास सुरू केला आहे. ताऱ्यांच्या 
उत्क्रांतीतील नंतरच्या टप्प्यांमध्ये उद्‌भवणाऱ्या 
टोकाच्या परिस्थितींमुळे या परिणामांचे अध्ययन 
होणे महत्त्वाचे झाळे आहे. बहुधा त्यांचे सर्वांत 
मोलाचे कार्य मात्र त्यांच्या वयाच्या २०-३० 
वर्षाच्या काळात झालेले आहे. यापकी काहीं संशो. 
घन ते,१९३० च्या सुमारास इंग्लंडला गेले तेन्हा 
त्यांनी जहाजावर केलेले आहे. लघुतार्‍याच्या रचनेचे 
अध्ययन, हे ते कायं होय. हे संशोधन जूने असले, 
तरी, . अलीकडच्या काळात ज्योतिषशास्त्र व अव- 
काशविज्ञानाच्या अध्ययनात जी प्रचंड प्रगती झाली 
आहे, तीमुळे या संशोधनाविषयी नव्याने. उत्सु- 
कता,निर्माण होऊन त्याला उजाळा मिळाला आहे. 
_ .तारकीय उत्क्रांती व ताऱ्यांची अंतर्गत. रचना 
यांविषयी अभ्यास करताना त्यांनी लघुतम तार्‍्या- 
विषयीचा आपला पिद्धांत विकसित केला. तार्‍्या- 
वरील हायड्रोजन वायू जळून गेल्यावर तेथील ऊर्जा- 
निभितीचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे ताऱ्याचे 
आकुंचन होईल व त्यातुन बाहेर पडणार्‍या प्रार- 
णांचे प्रमाण कमी होईल, मात्र वस्तुमान जवळजवळ 
तेवढेच राहिल्याने ताऱ्याची घनता वाढेल. अल्ञा 
तऱ्हेने दाब वाढत जाईल व त्यामुळे झेवटी अणूची 
अंतगत रचना मोडून पडेल. या अवस्थेत आकुंचन 
थांबेल व तारा लघुताऱ्याच्या अवस्थेला पोचेल. 
या ताऱ्याच्या बस्तुमानानुसार त्याची घनताही 
जास्त होईल. तथापि ज्या ताऱ्यांचे वस्तुमान 
सूर्याच्या वस्तुमानाच्या १.४४५२ पटीपर्यंत आहे, 
अक्षाच तार्‍यांच्या बाबतीत घनतेत अशी वाढ होत 
जाईल, असे चंद्रभ्रेखर यांचे म्हणणे आहे. ( यामुळे 
या वस्तुमानाच्या सीमांत मूल्याला 'चंद्रशखर सोमा? 
संबोधण्यात येते व ही संज्ञा आता पाठ्यपुस्तका- 
तुन ख्ढही झाली आहे...) यापेक्षा अधिक वस्तु- 
मान असणाऱया ताऱ्याचे वस्तुमान कमी होईल, 
प्रचंड स्फोटाद्वारे द्रव्य त्यातून निघून जाईल व॑ अति- 
दीप्त नवतार्‍्याचा जन्म होईल. ( याहीपेक्षा मोठ्या 
अस्ठुमानाचा तारा. स्वतःच्या वजनाखाली कोसळून 


नेवभांरते 


फेब्रुवारी, १९८४ 


कृष्णविवर बनेल ). चंद्रशखर यांनी मांडलेला हा 
सिद्धांत विदवस्थितिझास्त्रामध्ये व ताऱ्यांची रचना 
समजून घेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरला आहे. 

याश्षिवाय चंद्रशेखर- यांनी पुढील संद्योधनही 
केले माहे. १९४०-५० दरम्यानच्या काळात त्यांनी 
भापल्या काकाप्रमाणेच ( सी. व्ही. रमण ) प्रका- 
शाच्या विकिरणाचा ( विखुरला जाण्याचा ) 
अभ्यास केला आणि आकाश निळे कझ्षामुळे 
दिसते, ते स्पष्ट केले, त्यांनी हायड्रोजन आयना- 
विषयी केलेळे संशोधन है सूर्याच्या तेजोवळयांची 
अपारदशंकता स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्‍त 
ठरळे आहे. ताऱ्यांचे रासायनिक संघटन, तारे व 
ग्रह यांच्या वातावरणांच्या ऊर्जेमध्ये होणारे बदल, 
सूर्याच्या पृष्ठभागी. होणारे संनयन, आद्य तार्‍याच्या 
प्रकाशाचे एकाच पातळीत होणारे कंपन, अतिदीप्त 
नवतार्‍्याची उत्पत्ती वगरेंविषयीही त्यांनी संशो- 
घत केले आहे. त्यांनी एक प्रकारचे “* गुरुत्वीय 
घर्षण? शोधून काढले आहे; हे घर्षण दीघिकांची 
वतंणूक समजून घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. 
भोतिकोतीऱ काहो अवघड प्रश्‍नांचे त्यांनी गणितीय 
दृष्टीने सखोल अध्यय़न केले आहे. अलीकडील 
काळांत त्यांनी चुंबकीय क्षेत्र असताना व नसताना 
द्रवातील अथवा वायूतील अभिसरणाच्या हाल- 
चाळी कक्षा होतात, याचा अभ्यास केला आहे. 
तसेच सापेक्षता सिद्धांताचा व त्याच्या आधारे कृष्ण- 
विवराचाही त्यांनी अभ्यास सुरू केला आह. 

चंद्रशेखर यांनी भापल्या संशोधनाच्या संदर्भात 
अनेक पुस्तके व जगातील विविध देशांतील नियत- 
कालिकांतुन असंख्य शोधनिबंध लिहिले आहेत. 
त्यांचे * अत इंट्रॉडकशन टू. स्टडी ऑफ स्टेलळर 
स्ट्रक्चर ' हे १९३९ साली लिहिलेले पुस्तक अजू- 
नही या विषयातील प्रमाणभूत पाठयपुस्तक व संदर्भ - 
ग्रंथ म्हणून उपयुक्त भाहे. याशिवाय त्यांनी पुढील 
पुस्तकेही लिहिली आहेत : प्रिन्सिपल्स मॉफ स्टेलर 
डायनॅमिक्स ( १९४२-४३ ), रेडिएटिव्ह ट्रान्स्फर 
( १९५० ), हायड्रोडायनॅमिक्स अंड हायड्रोमॅग्ने- 
टिक स्टॅबिलिटी ( १९६१) आणि एलिप्सॉयडल 
फिगसं आफ इक्विलिब्रियम ( १९६९). 


७७७ 


गोंड परधानांची लग्मगीते 


व्यंकटेश आत्राम 


* गोंड परघान ” या आदिवासी जमातीत जन्मा- 
पासून मरणापर्यंतच्या सर्व घडामोडी काही विशिष्ट 
परंपरा, संकेत आणि ख्ढ पद्धतीनुसार घडत अस- 
तात. त्यातही नृत्य, गायन व वाद्यवादनांचा नुसता 
कहर केला जातो. जिवती, आषाढी, दिवाळी आणि 
होळीला तर परधानांचा आनंद गगनात मावेनासा 
होतो. प्रत्येक सणाला नृत्यगायनाची तर लयलूट 
असते. केवळ सणाने त्यांची हौस पूर्णं होत नाही, 
तर समाजात एखाद्याच्या घरी मूल जन्माला आले, 
तरी त्याच्या * चुडूर सोबनी ', “ फळा सोबनी 
म्हणजे सातवी, बारशाच्या निमित्ताने नाचगाण्याची 
मपली होस ते पुरी करतात. एखाद्याच्या घरी 
लग्नप्रसंग जर घडून भाला, तर सर्वे परधानांना 
तो आनंदोत्सव ठरतो. लग्ताच्या त्या. पाचदहा 
दिवसांत नाचगाण्याची धमाल चाललेली असतें व 
आयुष्यातील सवे दुःखे विसरून ते त्या वेळी केवळ 
जल्लोश करीत असतात. 


आपल्या दारिद्रथमय जीवनात थोडासा विरंगुळा 
शोधण्यापुरते, किवा थोडेसे मनोरंजन करण्यापुरतेच 
गोंड परधानलोकांना त्यांच्या लग्नगीतांचे महत्त्व 
नाही, तर त्या लग्नगीतांमधूत त्यांना कुळाचार, 
उपदेश, संस्कृती व लग्नविधी शिकायला मिळतात. 
त्यांच्या लग्नगीतांमध्ये परघानांच्या भावजीवनाचे 
हुबेहब दंन घडते. रागद्वेष, प्रेम आणि करुणा 
त्यांच्या या गौतांत ओथंबते. लग्नगीतांच्या . माध्य” 
मातूत्त ' वघ-वर ' आणि सार्‍या वरघधानसमाजाला 
त्यांची आचारसंहिता शिकविली जाते. त्या द 
गोंडो परधानी लोकगीतांचे आगळेंच महत्त्व आहे. 

पुर्वी परधान लोकांमध्ये नऊ दिवसांचा लन" 
सोहळा साजरा केला जाते असे. परंतु आता मात्र 
पाच दिवस किवा तीन दिवसच लर्नसोहळा असतो. 
कालमानाप्रमाणे परघांनसमांजांत काहीसा बदल 


घंडत आहे. म्हणून कुठे कुठे एका दिवसातही लग्न 
भाटपून घेतल्याची उदाहरणे आहेत. 

पूर्वी उपवर झालेल्या मुलीकरता ' लमजान* 
लमजोड किंवा घरजावई ठेवण्याची पद्धत होती. 
वरमुलगा प्रपंच चालविण्यास योग्य क्षाल्याची खात्री 
पटल्यावर व पुंलीची त्याच्यावर मर्जी बसल्यावर 
त्यांचे .लग्त करून दिले जात असे. परंतु अलीकडे 
घरजावई ठेवण्याची पद्धत मात्र नष्ट झाली आहे. 


सोईरसंबंध जुळविणे 

सोईरसंबंध जुळविण्याकरिता वरपक्षाचे लोक 
वधूच्या घरी जातात. सोयरीक जुळण्यापूर्वी वर- 
मुलाकडून विशिष्ट माहिती विचारली जाते व 
त्याच्यावर खालीलप्रमाणे “ भिडी ” टाकली जाते- 

जातीरो बाती रिच्योरे दादा । ? 
जातीरो बांती भिडी रो दादा ।॥ ? 

(अरे ! तरुण माणसा ! तुझी जात-गोत्र काय 
आहे ? तुझ्या जातीची व कुळगोत्राची उकल सांग. ) 
वरमुलगा खालीलप्रमाणे भिडीची . उकल करून 
सांगतो- 

चांदेकार, भोंदेकार नीत नवराल कुम्मेकार । 

जातीरो (कुलनाम) अना रिय्योर दादा .॥। 
। [मी कोणी भोंदू माणूस नसून चांद्याकडील' 
उच्च्च घराण्यातील ताम्नघटाप्रमाणे नित्य नवरदेव 
बनू शकणारा ( अमुक कुळाचा ) तरुण आहे. ] 

: मुलगा हा तांब्याच्या भांड्याप्रमाणे, तर मुलगी 
ही मातीच्या भदाडाप्रमाणे नाजूक असते, असे त्यांचे 
मत्त आहे. अशी उकळ केल्यानंतर त्यास खालील. 
प्रमाणे प्रश्‍न विचारले जातात- 

- १) निवांग बचोले पेन्क मंदांग ? 

तुझे किती देव आहेत ? 
२) बोनां विज्जा आंदी ? 

तू कुणाचे बीज आहेस 
३) बदेना पाल उंट्टी । 

कुणाचे दूध प्यालास ! 

बंरील प्रश्‍नांच्या उत्तरात मुलाच्या ' बीज-गोत्रा- 
तील देव आणि दूघगोत्रातील देवसंख्या वेगवेगळी 
आली, आणि मुलाच्या बोजगोत्राचे किवा दूष- 
गोग्राचे भिन्न गोत्रामध्ये मुळीचे गोत्र असळे की, 
सोईस्संबंघ ण्वंके होतात, 


अनुक्रमणिका 


३२ 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८४ 


....1 ऱ् च क ऱ्् | 
गोंड परघानसमाजात चार, सहा वर्गरे सम नहाणास त्यांच्यामध्ये फार महत्त्व आहे. आणि लग्न 


देवसंख्या असणारे कुल्गोत्र-संच आणि तीन, पाच, 
-सात वर्गरे विषम देवसंख्या असणारे: कुलगोत्र-संच 
(९781 86८७ ) माहेत. आत्राम, उमके, गेडाम, 
तुमडाम हे सहादेवे समसंख्यी गोत्र-संचातील होत, 
तर मडावी, भलावी, मसराम, धुर्वे, खंडा तेवगैरे 
सातदेवे विषमसंख्यी गोत्र-संचातील होत. गोंड 
परघानसमाजात एकाच गोत्र-संचातील गोत्राच्या 
मुलामुलींची लग्ने होऊ शकत नाहीत; कारण ती 
सर्व बीज-गोत्रे असतात आणि दुघ-गोत्र हे वेगळा 
गोत्र-संचातील गोत्रांमध्ये येते. आई ही मामाच्या 
गोत्रातील असते म्हणून मामकूळ हे दूघ-गोत्रात येते. 
धुर्वी दुघ-गोत्रातील म्हणजे मामाच्या मुलीशी लग्न 
लावत नसत. कारण ते दुध-गोत्र असल्यामुळे त्या 
योत्रातील मुलगी ही मातेसमान मानली जात असे. 
तसेच बीज गोत्रातील मुलगी ही बहीणच मानली 
जात असे. अलीकडे मात्र दूध-गोत्रातील मुलगी 
लग्नाला चालते. 

संबंध पक्के झाल्यावर सोयरीक केली जाते. 
भुळीला कुकू लावण्याच्या वेळी आरतीचे दहा रुपये 
व गोना झाडी म्हणून दोन रुपये मुलाकडून भरतीत 
टाकण्यात येतात. तसेच पंचबेठकीचे तीन रुपये 
(त्यांत एक रुपया 
टाकण्यात येतात. वराकडून वघूला काय काय द्यायचे 
ठरले ते पंचांसमोर जाहीर रीत्या सांगण्यात येते 
विदर्भात साधारणत: दोन कुडव ज्वारी किंवा 
गहू व सात कुडब बेल्डा म्हणजे डाळ, तांदुळ वगैरे 
किरकोळ धान्य ततेच दागिन्यांपैकी सरी, साखळी, 
खागोरा, जोडवी, माट्या, गोलुट्या वगैरे चांदीचे 
दागिने वघूपक्षाला देण्याची अजूनही प्रथा आहे. 
अलीकडे चांदीच्या _ दागिन्यांऐवजी सोन्याची 
बीरी ब एकदाणी देण्याची पुष्कळ ठिकाणी प्रथा 
सुरू झाली आहे. वरीलप्रमाणे कबूल झालेले 
सामान लग्नापूर्वी पाच दिवस अगोदरच खरेदी 
करून वघूपक्षाकडे पाठविले जाते. यालाच “श्वर्चांग? 
असे म्हणतात. वघूपक्षाकडे वरीलप्रमाणे " खर्चांग ” 
पोचते होताच मुलीला पहिळे नहाण घातले जाते. 
म्हणजे मुळीला नवरो बनविण्यात येते. % खर्चीचे ” 
पाणी डोक्यावर पडताच मुलगी मूठभर वाढते, 
अशी परधानलोकांची समजूत आहे, म्हुणून पहिल्या 


मुलीकडून असतो) आरतीत * 


सोहळधाचाही तो पहिलाच दिवस असतो. नहा- 
णाच्या वेळी पुढील ग्रीत ग्रातात : 
जाती रो बाती मियाळे दादा । 
येर डेहकी लाता दे । 
जाती (ढेके) भिय्पाळे दादा । 
येर डेहकी लाता दे॥ १॥ 
लाडीना वेरोदे संगो । 
येनी पोहैमाता दे । 
लाडाना येरोदे संगो । 
गधाल पोहे माता दे ॥ २॥ 
येनी पोहे माता ते संगो । 
गंगा पोंगी लाता दे। 
गघाल डूबे माता दे संगो । 
डोब सचे माता दे॥ ३॥ 
मुने मुने नेवरी, पजा पजा टवरी । 
टवरीता नीय झलके माता दे, भाभीदरे । 
लाडीना वेरोदे संगो, येनी पोहे माता दे ॥४|| 
(ही कुणाची, कोणत्या गोव्राची मुलगी आंहे 
बरे ? जल क्रीडा करीत आहे. 
अरे, ती ( अमुक गोत्राची, अमक्याची ) लेक 
होय. जलक्रीडा करीत आहे. अगं सखी! ही 
तरुणी पाण्यामध्ये हृत्तीप्रमाणे शांतपणे पोहत आहे. 
तर तो तरुण त्या पाण्यात गाढवाप्रमाणे बुचकळ्या 
खात आहे. 
बाईच्या हत्तीला पोहूण्याकरिता पवित्र गंगाच 
जणू अवतरली आहे. पण साचलेल्या डबक्यात त्या 
तरुणाचा गाढव गटांगळ्या खात आहे. 
पुढेपुढे नवरी तिच्या पाठीमागे पणती. त्या पण- 
तीतील तेलदेखील बाईसाठी उसळून येते. नवरी- 
बाईच्या वेळी पाण्यात हत्ती जलक्रीडा करीत आहे), 
मुलीला याप्रमाणे पहिले नहाण घालून हळद 
छावतात. तसेच त्याच दिवशी मुलालाही पहिले 
नहाण घालून हळद चढवितात. त्यापूर्वी गावभर 
हळद फिरवून सुवासिनींच्या हस्ते हळद दळली 
जाते. त्या वेळी म्हणावयाचे गोत असे: 
वद लाडीना रोता जत्ता ओ | 
नावोनो याया ओ । 
(अमुक) लाडीना रोता ओो | 
नावोनी याया ओ । 


अनुक्रमणिका 


गॉड परघानांची लग्मगीते 


जत्ता मालोनी अरता ओ । 
नावोनी याया ओ । 
(अमुक) लाडीना रोता भो । नाओनी याया] 
कॅशार झुरनी भरता मो । 
(अमुक) लाडीना रोता ओं । नामोनी याया । 
झारना झुरनी मरता मो 1. 
अर्थ :-जाते उदास पडले. कोणत्या तरुणीच्या 
घरचे हे जाते आहे? भग माई गं ! (भमुक) तरु- 
णीच्या घरचे हे जाते अगदी उदास होऊन पडले 
माहे. भग आई गं, (अमक्या) त्या तरुणीच्या घरचा 
फडा पहा अगदी झुरत आहे. अगं, अगं ! त्या तरु- 
णीच्या घरचे झारणेदेखील झुरणी पडलेले आहे. 
घंरातील प्रत्येक वस्तु नवर्‍्यामुलीला सोडून 
जाण्याच्या कल्पनेने अत्यंत उदास शालेली आहे. 
आणि घरातील प्रत्येक जीव दुःखी झालेला माहे, 
असा भाव वरील गीतात व्यक्त होतो व प्रत्येक 
वस्तूंचे नाव धेऊन जसजशा महिला हे गीत म्हणतात, 
तसतक्षी नवरीमुलगी आपल्या लग्नानंतर घरातील 
सवे वस्तू सोडून जाण्याच्या कल्पनेने स्फुंदून स्फुंदून 
रडू लागते, वरीलप्रमाणे जाते शोधून पाहिल्यावर 
सुवासिनी जात्यावर हळद दळतात. तेव्हा खालील 
ग्रीत म्हणतात. यालाच “ पिची नोरमाळा ” भसे 
म्हणतात - 
पिची नोराले वळांवो अंगे वो । 
पिची नोराले वळाबो 1! 
नी मनता सिरियाल अंगे । 
दादांना मनते वायो वो ॥ 
दामु जोडे किसी अंगे । 
निवा सिरियाळ तत्ती वों ॥ 
निवा मनता सिरियाल अंगे । 
दादाना मनते वायो वो ॥ 
जत्ता घोंदींते उदंदी वो । 
झापे तो झापे कुळकंदीवो ।। 
तिवा मनता सिरियाल अंगे । 
दादाना मनते वायो वो ॥ 
निवा लाडोक षोरंडूना अंगे । 
वल्ले लाडो किंदी वो ॥ > 
जाती बाती भियानीं अंगे । 
पित्रो नोराळे वळाचो ॥ 
न, भा. ५ 


श्रे 


“हळद दळायला ये गं वहिनी ! हळद दळायला 
ये. तुझ्या मनाचो तुझी ज!ऊ गं वहिनी, दादाच्या 
मनपसंत नाही. दाम जोडून वहिंनी ! तू तुझी 
जाऊ पसंत करून भाणली. पण तुझ्या पसंतीची जाऊ 
आमच्या दादाला पसंत नाही. जात्याच्या अंधार- 
खोली'च्या कोपऱ्यात बसून तुला झोपेची लटक येंतः 
असे. पण वहिनी ! तुझ्या पसंतीची जाऊ दादास 
अजिबात पसंत नाही. हे वहिनी ! मी तुझा लाडका 
दीर आहे. माझे तु बरेच लाड पुरविलेस. तू उच्चं 
घराण्याची लेक आहेस. तु हळद दळायला ये.” 


परधानसमाजात हळद दळंण्याकरिता वघूवराची 
वहिनी किवा त्यांच्या थट्ट्याची होत असणाऱ्या 
सुवासिनीलाच पाचारण केले जाते. कुटुंबामध्येद्दी 
वहिनीचा मातेप्रमाणेच मोंठा मान राखला जातो. 
ते वरोल गौतातूनही समजून येते. 

हळद दळल्यानंतर ती भिजवून प्रथमतः ती सवं 
देवांना चढविली जाते. नंतर नवरदेव किवा नवरोस 
हळद चढविली जाते. त्यावेळचे गीत खालीलप्रमाणे 
असते. त्यालाच “ पिची तखू्माळ” असे म्हणतात, 


पिची तरूमाळ ी 

दादारे दादा इंदाले बाई ओ । 

बोरे तो दादाने मुटाले बाई वो । 
पहिळो तो पिची नाटेंदोर मेळघाने । 
दुसरो तो पिची नाटेंदोर भीमाने । 
तिसरो तो पिची नाटेंदा यायाने । 
पजाडा पिची शिवाऱ्याल भोवाऱ्याने । 
दादाले दादा इंदाले बाई बो । 

बोरे तो दादाने मुटाले बाई वो ॥ 

५ दादा, दादा असा आक्रोश ही बदह्ोंग करील, 
कोणत्या बरे भावाच्या नावाने हदी माक्तोश करीत 
आहे ? सर्वप्रथम गावाच्या मूख्य देवतेला हळद 
चढेल. नंतर गावच्या भीम देवाला हळद चढेळ. 
तिसऱ्यांदा गावच्या देवीमातेस हळद चढेल. शेवटी 
गावशिवेबरं पहारा देणाऱ्या शिवार्‍या देवाला आणि 
भोवताली गस्त घालणाऱ्या भोवांच्या देवास हळद 
चढे; दादा, दादा असा आक्रोश ही बहीणं करील 
कोणत्या भावालां विनंबील बरे ही 'बेहीणे ?" 

अगोदर देवी-देवंतांना हृळंदे चढवून नंतरचं 
नंबरी. किवां तवरदेवास हळद चढेविली- जाते” त्याच 


-1-) 


वेळी मंत्राने भारलेली कट्यार नवरदेवाच्या हातात 
दिली जाते. गळ्यात चांदीची सर-साखळो, खागोरा 
इत्यादी स्त्रियांचे दागिने घालतात व. त्याच्या अंगा- 
वर एक कांबळे देण्यात येते. नवरदेवाला स्त्रियांचे 
दागिने. घालण्यामागे हेतु हाच, को लग्न झालेल्या 
किंवा होऊ घातलेल्या पुरुषामध्ये अर्धांगी पावंती 
म्हणजेच त्याची पत्नी त्याची अर्धांगिनी असते. 
अर्धांगी धारण करण्याचा हा लग्नाचा पहिला दिवस 
म्हणजेच मुहूर्ताचा दिवस असतो, त्या दृष्टीने या 
दिवसाला व या प्रसंगाला फार महत्त्व असते. हळद 
लागल्यावर नवरीस किंवा नवरदेवास सामुदायिक 
रीत्या पहिके नहाण घालतात, याळाच “'नहानोयंग? 
असे म्हणतात. नवरदेवाच्या पहिल्या आंघोळीच्या 
वेळी खालील गीत म्हटले जाते- 


आती काकान सिरी बासेंगा । 

कोईका राजा का बेटा, आंगोरीको बैठे वो । 

(हेक्‍या) राजाका बेटा भांगोरीकू बेठे वो। 

दाई दादानसिरी बासेंगा । 

“ आत्या, काका किंवा भाऊंबंदांच्या आधीन याचे 
बिचार्‍्याचे जीवन गेले आहे. माज त्याचा दिवस 
उजाडला माहे. आज तो कोण राजपुत्र मांघोळीला 
बसला आहे? ” 

लग्नसोहळयाच्या पहिल्याच दिवशी वधूवरांच्या 
अंगणांत लग्नमंडप घालतात. या मंडपाचे नऊ खांब 
असतात ब मंडपावर जांभळी, पिपळ व आंब्याच्या 
फांद्या टांकून 'सावली. करतात. पुढील गीत पहा- 

होनोकां कोनो भाईरे मेरा, 

मंडवा तो उठायो । 

चारोंजी भाईरे मेरा, मंडवातो उठायो ॥१॥ 

सालेकां डेरीरे डेरी, जामुतका साया | 

चांदीका आडवा सोनेकी आडली । 

“मळे तो भले भाईरे मेरा, मंडवा तो उठायो ॥२॥। 


( भोंडवां >< गाडगे 
, आंडुली > लहान टोपली ) 
लझसोहळ्याचा दुसरा दिवस 


परषात्नलौक --करनसोहळ्याच्या दुसर्‍या दिवक्षी 
आपापली घरची कामे. आटोपून. लग्नधरी जमतात 
व्र-छग्नसोहळ्याच्या कार्यक्रमाची योजना भाखतात, 
ननरपक्षाक्तडून. पाठविले !* बर्चाचे " सामान 


नवभारत 


- होवोत, 


फेब्रुवारी, १९८४ 


वधूच्या हूधगोत्रजाच्या घरी नेऊन ठेवले जाते. आज 
मात्र ते सवे '“ खर्चसामां ” मोठ्या गाजावाजाने 
लग्तमंडपात आणावयाचे असते. ढोलबासरोच्या 
गजरात परघान लोक “* ख्चसामां ” आणायला 
जातात तेव्हा खालील गीत म्ह्टले जाते-- 
“ कुभारीन बाईवो कुंभार कुठे गेला । 
हाती कुदरी घधरिछा बाई माती क्षांदाळे गेला । 
माती खांदता खांदता बाई पाय मोडून गेला ॥ 
कुंभारीन बाईवो कुभार कुठे गेला । 
हाती सोटा घरला बाई गे राखाले गेला । 
गे राखता राखता बाई हात मोडून गेला ॥ ” 
दिरमातण, सुपल्याटोपल्या, गाडगे, दिवनाल्या 
वर्गरे “ खचंसामाँ ” घेऊन सर्व मंडळी लग्नमंडपा- 
कडे निघते. त्यावेळी खालील गीत सुरू असते-- 
हे खर्चा जाते, हे खर्चा जाते, 
नवरदेवच्या मांडवी नवरदेवच्या मांडवी । 
है.खर्चा जाते, हे खर्चा जाते, 
कोणाच्या मांडवी कोणाच्या मांडबी । 
भगाझी मांडवी आगाशी मांडवी । 
घारतेरी बोवोला धारतेरी बोवोला ॥ 
(धारततेरी बोवोला >< धरीत्री होच बोहले ) 
(भागाशी मांडवी >< आकाझा हेच मांडव ] 
लग्नमंडपात ' ख्चेसामा ? भाणून सोयऱ्यांचे 
पाय धुण्यात येतात व दिरमातणाची स्थापना कर- 
ण्यात येते. बोवल्यावर सालईची फांदी रोवण्यात 
येते व नंतर नवरी किंवा नवरदेवाला दुसरे नहाण 
घातले जाते. पहिळे नहाण पहिल्या दिवशी नर्धा- 
गिनी धारण केल्याच्या प्रीत्यथं महादेवाच्या नावाने 
असते, तर दुसर्‍या दिवसाचे दुसरे नहाण गोत्रातील 
इृष्टदेवतांच्या स्मरणार्थ असते. सालईचे झाड सदैव 
हिरवे असते त्याप्रमाणे वघूवर स्दैक सुखी व चिरायू 
अशी परधानांची भावना असते. या 
नहाणालाही “ नहानोरांग ” असेच म्हणतात. 
* नहानोरांग'ची विशिष्ट पद्धत असते. ती मशी : 
पटांगणात समांतर जोडीने दोन दोन फाटे 
ठेवण्यात येतात. एका फाट्यावर समसंख्य गोत्र- 
संचातील विवाहित जोंडपी बसतात आणि समो- 
रील फाट्यावर विषमसंख्य देवाच्या गोत्र-संचा- 
तील विवाहित जोडपी रांगेत बसतात. मध्य भागात 
नवरी किंवा नवरदेव बसतो, त्याच्या दोन्ही लाजूंनी 


अनुक्रमणिका 


गोंड परघानांची लय्मगीत्ते 


पाण्याने भरलेली भांडी रांगेत ठेवण्यात येतात. 
सर्वेप्रथम समाजातील प्रतिष्ठित जोडपे वघूस किवा 
वरास पाणी घालते. दोघेही आपापली डोकी 
नवरदेवाच्या डोक्यावर ठेवतात, सुवासिनी त्या 
सर्वांच्या शिरोभागी गाडग्याने पाण्याचा अभिषेक 
करते. याप्रमाणे प्रत्येक जोडपे वर/वघूस नहाण 
घालते. या कायंक्रमात पुनविवाहित स्त्रीपुरुष 
भाग घेत नसतात. या कार्यक्रमात भाग घेणारे 
विवाहित स्त्रोपुर्ष स्वतःला धन्य समजतात. त्या 
दृष्टीने ज्या ज्प़ा वेळी त्यांना ही संघी मिळते त्या 
त्या वेळी त्यांचे पुनलंग्नच होत असते, अक्षी त्यांची 
भावना असते. जो एकाच लग्नाच्या नवरोशी संसार 
चालवीत असतो तोच “नीत नवराल कुम्मेकार”चा 
अनुभव घेत असतो. परधानसमाजातील .हा एक 
अत्यंत महत्त्वाचा विधी आहे. या विधीत भाग 
न घेऊ शकणारा पुरुष किवा स्त्री करंटे मानले 


जातात. नवरदेवाच्या सामुदायिक नहाणाच्या वेळी - 


खालील लग्नतगीत म्हणतात- 

जातीरो बाती रिय्योना समिया पती लाता दे | 

हे लाडी समिया पती लाता दे । र 

(अमृक ढेक्या) रिय्योना समिया पती लाता दे! 

हे लाडी समिया हुळीले वायेनी दे ॥ 

समिया पतान नेटी लाडा नावोर बाबो रांगानूर । 

हे लाडा नावोर बाबो रांगानूर । 

निवोर बाबो रांगाना नेटी जोडा घडींग वाटीका दे। 

हे लाडी समिया हुळीले वायेनी दे ॥ 

समिया हुळाले वायान नेटी नावा आवाल रांगालरो। 

हे दुळेरा ! नावा आवाळ रांगालरो । ही 

नीवा आवांल रांगान नेटी लाडी घोडा गाडीग 
तातीका । 

हे लाडी समिया पती लाता दे ॥ 

हे लाडी समिया हुळाले वाळा दे । 

दे लाडी नोरीते उदाले वळा दे । 

भरीते उदान नेटी दुलेरा तावोर तम्मू रांगानूर । 

निवोर तम्मू रांगात नेटी कोडा सिंगरू तातीका दे। 

हे लाडी समिया पती लाता दे । 

वाळा ते लाडी वाळा दे पिची सोकाले वळा दे। 

हे लाडी पिची सोकाले वळा दे। 

पिची सोकान नेटी दुलेहा नावा तंगे रागाले 1 

हे दुलेहा नावा तंगे रांगाळे । 


३६ 
निगा तंगे रांगान नेटी सारी खागोरा सीका दे । 
हे लाडी समिया हुळाले वाळा दे1. 
वळा लाडी वाळा दे येर तोरीले वाळा दे । 
इमे घोती का सियाले वाळा दे । 


हे लाडी समिया हुळाले वाळा दे ॥ 
घोती सियान नेटी दुलेहा भवा सेलाल रांगाल दे । 


ःहै-दुळेहा तावा सेलाल हुळाल दे । 
.निवा सेलाल रांगान नेटी चोई दिकळी तातीका दे-। 


हे लाडी समिया पाती लाता दे | 


'काऱ्याले नूले पांढरी नूळे लाडी । 
-आगेने रिय्योना राहुटी दे 


हे लाडी राहुटी हुळाले वायेनी दे । 


.राहुटी हुळान नेटी दुलेहा इचक्या ढेक्या रांगानूक 
हे दुलेहा इचक्या ढेक्या रांगातूक । 


इचक्या ढेक्‍्या रांगान नेटी गोना गमडींग वाटीका 


'हे लाडी समिया हुळाले वाळा दे ॥ 


६६ कोण्या तरुणांची ही योवनरूपी समई जळत 
आहे? (अमुक गोतव्रातील) त्या तरुणाची ही यौवन- 
समई जळत आहे. हे .प्रिये ! तू हे योबन-द्वीप 
बघायला ये. | 

समई जळण्याच्या दिवशी हे प्रियकरा ! माझे 
वडील रागावतील. हे तरुणा ! माझे वडील शिवी- 
गाळ करतील. .अगं ! तुझे वडील रागावतील. त्या 
दिवक्षी मी पायघड्या टाकून तुझ्या बडिलांचे स्वागत 
करीन. पण तू ही समई बघायला ये. 

समई बघायच्या दिवश्ली हे प्रियकरा ! माझी आई 
मला रागावेल. तुझी आई रागवील त्या दिवशी 
मी घोडागाडी आणीन व तिचे स्वागत करीन. पण 
तु समई बघायला ये, समईखू्पी माझे मन जळत 
आहे. तू येऊन ते क्यांत कर. हे प्रिये, तू हा जळणारा 
दिवा पहा. हे प्रिये ! माझ्या पंक्तीत बसायला ये. 
पण हे प्रियकरा ! (नहानोरा) पंक्तीत बसण्याच्या 
दिवक्षी माझा भाऊ मला शिवी देईल. तुझा भाऊ 
शिवी देईल त्या दिवशी मी शिगरू-घोडे पाठवून 
त्याचे स्वागत करीन, पण हे प्रिये ! तू ये; येच. 
मला हळद लावायला तरी ये, परंतु हळद लाव- 
ण्याच्या दिवशी माझी वहिनी मळा शिव्या देईल. 
हे प्रिये ! तुझ्या बंहिणोकरिता मी सर-साखळी ब 
खागोरा पाठवून देईन. पण प्रिये, तू या जळत्या 
दीपाला शांत करण्यास ये. अगं प्रिये, तु मला आंघोळ 


२३६ 


घालायला तरी. ये. मळा घोतर देण्याकरिता तरी 
ये. आणि ही योवन-समई बघायला ये, हे प्रियकरा ! 
आंघोळ : घालण्याच्या दिवशी माझी बहीण मला 
शिव्या देईल, ती मला पाहून रागवेल, तुझ्या वहिणी 
करित्ता मी चोळी-लुगडी पाठवून देईन. पण हे प्रिये 
तु द्वा योवनदीप ह्यांत करण्याकरिता ये! 

हे प्रिये काळे धागे जाणि पांढरे धागे ह्यांच्या 
बंधनांनी बांधळेल्या राहूटीमध्ये माझा मुक्काम आहे. 
माझी राहुटी पाहण्याकरिता तरी तु ये. 

हे प्रियकरा ! तुझी राहुटी पहायला येताच 
समाजामधील लोक मला अद्वातद्वा बोलतील. उगीच 
बदनामी होईल. हे प्रिये ! लोक चर्चा करतील 
त्यावेळी 'मी तडव घोंगडी टाकेन व त्यांना बसवून 
त्यांचा मान-पान करीन. पण तु कसेही करून ये. 
हा योवनदीप जळत आहे.” र 

* नहानोरांग “च्या वरील गीतात सारा परधान- 
षमाज अगदी तल्लीन होऊन या गीताची रुची 
लुटतो. लहानथोर स्त्री-पुरुष अगदी गक होऊन 
डोंलत असतात. प्रत्येक लग्तगीतांची चाळ, ताल व 
गती अगदी भिन्न असते. प्रत्येक गरोतावर वेगळी 
मोड घेऊन सित्रया नृत्य करतात व ढोलक्याही 
ढोलाची वेगवेगळी बजाई करतो. अक्षा प्रकारे लग्न- 
सोहळ्याची हवी दु्तरी रात्र कधी निघून जाते याचे 
भानच रहात नाही. 


'तिसरा दिवस ; वरबोघन 


ल्ग्नसोहळयाच्या तिसऱ्या दिवशी वधूवरांना 
आंघोळ घालून त्यांना मिष्टान्न चारतात. नंतर 
नवरी किवा नवरदेवाच्या सभोवार परघानस्त्रिया 
गोलाकार बसतात आणि आत्या, मामा, काका, 
चुलता, भाऊ, बहीण किवा इष्ट मित्रांच्या स्तुतिपर 
आठवणी सांगणारी ग्रीते म्हणतात, या गीतांतून 
वधूवरांना आपल्या बालपणीच्या जीवनाची पणं 
भनुभूती मिळते व शेवटी त्या निरळस भानंदमय 
जीवनाला भाता आपण मुकणार या कल्पनेने बघू 
किंवा बर ती गीते ऐकून व्यथित होतात. या गीतां- 
तुन वधूवरांना आपली संस्कृती तसेच सामाजिक 
शिष्टाचार ह्यांची जाणीव दिली जाते जाणि उप- 
दैश्ववोधनदेखील केळे जाते. म्हणून या सामुदायिक 
कग्नगीत्संना “' बोधे किमाळ " असे म्हणतात. 


नेवभारत 


फेव्रुवारी, १९८४ 


वराला बोघण्याची काही गीते खालीलप्रमाणे 
झाहेत, वर आपल्या भाईस विचारतो- 


जाती वो बाती मियानी याया । 
जाती (अमुक ) याया । 

अवो निवाते सेळोमी वेहा वो । 

भलो ते वेहा ब्रोते वेहा । 

बत्ताळ कट्यातुन हले घडमी । 

पहाना कट्यातून हले सेडमी । 
निवासेडोमी वेहावो ॥ 

बती नीळ सेडोमी वेहका बेटा कुवारा ? 
सेडोमी मुच्चुके जलमा वो याया ? 
जयते वंजेर खांड नावेयायानी । 
पळोके तल्लातो येतीका वो । 
निवासेंडोमी वेहा वो ।॥ 

भागास आांदुर बाबो का रो कुवारा । 
घरतरी भांदे आबाल बेटा कुवारा । 
घरतरी झेले किता रो नावे कुवारा । 
निवा सेडोमी केंजारो 


* मग आई ! तुझे कूळ-गोत्र कोणते आहे? 
( माझ्या दूघ-गोव्राची ओळख दे. ) तू ( अमुक ) 
त्या गोत्राची लेक आहेस. मग तुझे कूळमूळ आणि 
उत्पत्ती कशी झाली ते सांग. चूप का आहेस? 
भल्यानं तरी सांग किवा वाईटानं तरी सांग, 
पण तो उगम मला सांग ? उन्ह न घेता 
हे लाकूड वाळले कसे ? आतून ओलझ्रा 
असल्यावाचून या ओल्या क्षाडाची ( लाकडाची ) 
वाढ तरी झाली कशी ? घराण्याविना मी 
जन्माला आलो कसा? हे आई, तू याचा उल- 
गडा करून सांग, हे आई ! कूळमूळ असल्यादिवाय 
कोणाचा जन्मच होऊ क्षकत नाही. (तू चूप का 
आहेस ? ) तुझी जीभ मी या कट्यारीने कापून 
घेईन. नाही तर तुझा हा आताच शिरच्छेद करीन. 
तू बऱ्या बोलाने मला या गोष्टीचा उलगडा करून 
सांग. ” त्यावर आई सांगते : “याचा इतिहास काय 
सांगू बेटा कुमारा, हे आकाश ह्या सृष्टीचा नी 
आपला सर्वांचा. पिता भाहे आणि ही धरित्रीमाता 
आपणा सर्वांची आई आहे. अरे बेटा क्रुमारा ! 
तुलाही याच धरित्रीमातेने झेळून घेतके आहे. हे 
तुझ्या कूळमूळाचे गृह्य ऐकून घे. ” 


गोंड परचघानांची लयमगीते 


पुढील एका बोधग्रीतात वरमुलगा आपल्या 
वडिलांकडून आपल्या इष्टदेवता व कुळगोत्र ह्यांची 
माहिती करून घेत आहे. 
* रेरेना, रे रे ता, बाबोरे, होरे का बोरे बी बाबो? 
रेरेना, रेरेना, बाबोरे; होरे.का (अमुके) बी बाबो । 
निवे तो कोराते कुवारांना बाबोरे । 
निवोरे फुलभोगी मरी रे । 
रेमीते निळतोना जवानीते वातोना । 
केयाटे मिवोरे पाटाळीन बाबा रे । 
दादाना उदीकाने कुतुडे । 
पाटाळी उदान्रे बिळाते । 
भीडीरे चावडी तारानूर पाटाळी । 
तयी अना बाबोला पुंदीका । 
सातीके मंदान्‌ंगे रामगडे | 
पेनूके मंदानूंगे जामगडे । 
जंगो लिंगो हिंराजोती सेडोमी कुवारा । 
तई इमे कुवाराना पृंदीकी ॥ 
रेरेना रेरे ना बाबो रे होरे का ( अमुक ) 
बीबाबोरे॥? 
-'*रेरेता,रेरेना ... ” असा आलाप घेत हे 
गीत म्हणतात. या गीताचा खालीलप्रमाणे अथं 
भाहे- न 
“ सुखस्वप्ने पाहणार्‍या पित्या 1 तू कोणत्या 
घराण्यात जन्म घेतलास ? तुझे कूळमूळ काय आहे 
ते मला सांग ( माझ्या बीजगोत्रांची मला माहिती 
दे). तुझ्या उदरात मी जन्म घेतला आहे. तुझ्याच 
मांडीवर खेळता खेळता मी हा एवढा वाढलो आहे. 
आज मी तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभा माहे. मी 
पूर्ण जवान झालो आहे. ( तरी तु भापले डोळे का 
लावलेस ? ) बोलवा तुमच्या भाटाला, मी त्याच्या 
समोर पाट मांडून बसेन व भाटाला त्याच्या पोथी- 
गाथ्यांच्या पसाऱ्यात बसवीत. मग तो भाट माझ्या 
वं्चाची आणि कुळामुळाची उकल करून सांगेल. ते 
सवे ऐकल्यावर मळा बोध होईल.” 
वडील सांगतात, “ हवे कुमारा 1 सात सतीची 
रामगडला प्रतिष्ठापना झालेली आहे. आपल्या 
कुलदेवता जामगडला आहेत. हे ढुमारा? ंगो, 
लिंगो, हिराज्योती ही या समाजाच्या वंशाची व 
गोत्रांची मूळ दैवते होत. हे बुझ्या कुळामुळाचे 


"रेऊ 


रहस्य आहे. आता तू संतुष्ट हो. तुझे घराणे उच्च्च 
माहे. ” 

नवरदेवाप्रमाणेच नवऱ्यामुलीच्या सभोवताली 
स्त्रिया बसतात व तिलाही बोघगीतांच्या माध्यमा- 
तून '* बोध ” करतात. खाळील लग्नगीतात प्रथम 
उपवर असलेल्या परघानी मुलीच्या आईचे व नंतर 
त्या मुलीचे भाव व्यक्‍त झालेले आहेत, 

रे$रे$ना, रे$रे$ना नावे दाऊ । 

बोरे तो भांदुरे नावे बाई नोरे दाऊ ? 

सिरी तो भगवाने नावे कुवारीनोर दाऊ । 
* घारतेरो आवाले नावे कुवारीना दाऊ । 

बोरे तो मांदूरे नावे बाईनोर पेपी । 

राजा का कर्णलि नावे बाईनोरे पेपी । 

इंजिकूने सारा कारे दाऊ निवे रोने का बाबोलळा । 

अना हंदाका ते रपो रे सुकारे का बाबोला । 

रंडे दियाना अना पोहोनेना बाबोला । 

दुसरोना रोता रे सिंगारे अना बाबोला । 

रोने तो हाकारे सिदीरे बाबोला 

रचाडाळे होकारे सिंदांने बाबोला 

२े$रे$ना रे$रे$ना रे नावे बाबोला 

4५ माझ्या लाडक्या मुलीचा कोण बरे पिता माहे? 
सृष्टीचा माघार जो भगवंत आहे तोच या लाडकीचा 
पिता होय मणि धरित्री माता आई होय. हे. बाळे ! 
तुझा मोठा बाप कोण आहे बरे? राजा करण हाच 
तर तुझा मोठा बाप आहे. (तू फार उच्च परंपरेतील 
पोरगी माहेस.) 

हे बाबा ! मी उच्च घराण्यातील भाग्यवंताची 
मुलगी आहे, म्हणूनच का माझ्याकरिता तुझ्या 
घरात दुष्काळ पडलेला आहे? मणि मी सासरी 
गेल्यावर तुझ्या घरी सवं गोष्टींचा सुकाळ होणार 
आहे? हे बाबा ! तुम्ही (उगीच वर वर जीव 
छावता) कशाला मला विटला ! बाबा मी दोन 
दिवसांची तुमची पाहुणी भाहे. मी तर दुसऱ्या घरची 
श्रुंगारवस्तु आहे. मी तुमच्या घरी होते तेव्हा तुम्ही 
मळा वारंवार धरातून हाका मारीत होतात ब मीही 
अंगणाबाहेर कुठेच जात नव्हते व तुम्हाला “भो” 
असा भावाज देत होते. (आता बाबा ! तुम्ही 
क्वोणाला बारंवार हाका माराल? ) ” 

अक्षी अनेक गीते असतात. संपूर्णे दिवस अणि 
रात्रभरद्दी ही गोते म्हटली, तरी ती. संपत नाहीत. या 


ड्‌ नवभारत फेब्रुवारी, १९८४ 


गीतांतून केवळ वघू-बंरचं नव्हे, तर संपूर्ण परघान- 
समाजाला नवा उजाळा मिळतो. त्या सर्वच दृष्टीने 
ही लग्नाची बोघगीते अत्यंत महत्त्वाची माहेत. 
*'ववथा दिवस 
परघान जमातीत चार ह्या संख्येला फार महत्त्व 
आहे. चार लोक, चार चोघे, चार गोष्टी, चार तत्त्वे, 
चार भिती, चार कोपरे आणि चौकोनदशक चांर 
दिशा इत्यादी “चौके' शब्द परधानवं्याची मूळ देवते 
जंगो, शिंगो, हिराज्योती व मानको या चार द््ष्ट 
देवतांनी पवित्र करून ठेवलेले भाहेत. त्याही दृष्टीने 
लग्नसोहळ्यातील हा चौथा दिवस म्हणजे परधांन- 
समाजाकरिता पवित्र दिवस होय. त्या दिवशी 
कुटुंबातील कोणतीही व्यवती परगावी व[ परदेशी 
। गेळी असली तरी घरी यायलाच पाहिजे, असा दंडक 
आहे. चार तत्त्वांचा जीव बनलेला आहे, असे 
त्यांचे तत्त्वज्ञान माहे. तसेच घरातील चार जीव 
एका दिलाचे पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह आहें. 
या चौथ्या दिवशी चार चौघे म्हणजे संपू्णे समाज 
लर्नमंडपात जमतो व सवं सामाजिक विधी मोठ्या 
थाटाने साजरे करतो, 

४ चौथा दिवस उगवताच परघान- 
समाजातील स्त्रिया भापापल्या घरचे सडासंमाजंन, 
स्नान व स्वयंपाक आटपून घेतात. आणि शेजाऱ्या- 
पुर्वी नवरदेवाला किंवा नवऱ्या मुहीला आपल्या 
घरी आंघोळ घालण्याकरिता आणण्यासाठी स्पर्धा 
करतात. त्यांस आंघोळ घातल्यावर जमलेल्या' 
मुलांमुलींना १' स्त्रियांना गव्हाच्या '* पॅडा गोनांग 
वाटतात. तसेच नवरा-नवरोला रांगोळी वगेरे 
टाकलेल्या जागेवर बसवून त्यांस गोडधोड चारतात. 
याप्रमाणे समाजातील प्रत्येक व्यक्‍तीच्या घरी 
नवरी किंवा नवरदेव पूर्ण दिवस फिरतो. भाज 


दिवसभर त्यांस मांडव पाहणे वज्ये भसते. आजच्या 
दिवशी नवरा किवा नवरी 


असते. संध्याकाळी 


छग्नमंडपात आणल्यावर 
त्यांना सामुदायिक नहाण घालण्याची तयारी 
करण्यात येते. या नेह्मणापूर्वी नवरदेवाची *' दाढी 
आंजमभाळ ” नावाचा एक विधी आटोपण्यात येतो. 


बोहल्यावर नवरदेव बसतो. एक सोयरा अमर 
देवाची दाढी करतो, नवरदेवाच्या दाढीचे केस. 
त्याच्या सभोवार भापापले पदर पसरवृन्न बसलेल्या 
त्याच्या चार बहिणी ( बहिणी नसल्यास त्याच्या 
बीज गोव्रातील सुवासिनी ) आपल्या पदरात वेंचतात. 
यालाच दाढी भांजमाळ म्हणतात. 
त्या वेळचे गाणे असे- 

'* दाडी आांजाले वळा बाई बेहोना* । 

निवा दाडीका आंजीका दादा । 
बती दायोजो सौको. रो ।' 

मुळा दायोजो सिका नावे बेहोता 1 
एळमी दायेंजो सीकाहो । 

दाळी आंजीले वळा बाई वेहोनो* । 
ढोरको मियाळे इंदानूके दादा । 
म्हसकी मियाळे इंदानूकेरो 

निवा दाडीका आंजीका दादा । 
बती दायेजो, सीकोरो | 

माट्या खागोरा सिका बाई बेहोना । 
गुंड घगरा सौकाका हो । 

दाळी भांजीकहे वळा बाई बेहोना* । 
कसार मियाळे इंदानूके दादा । 
सोनार मियाळे इंदानूके रो। 
निवा दाळीका आंजीका दादा । 
बती दायेजो सिकीन रो । 

निवा रोनेतो वेहाबाई बेहोना । 
निवा सरीते वेहकी हो। 

निके अक्षिदांग सीकाबाई बेहोना । 
नीके पुसे कोकान हो । 

सगं हत्ता केरेता बाने । 

ताने लगता खपरेल रो | 

हृद निवा बेह्योताना रोने । 

नाके अक्षिदांगे सीकीन रो । ” 

“अग माझे ताई ! माझ्या दाढीचे केस तुझ्या 
पंदरात घेण्याकरिता तु ये गं. माझ्या दाढीचे केस 
तुझ्या पदरात घर. र 

हे दादा ! मी तर तुझी दाढी “ आंजायला 
येईनच. पण तू मला काय दहेज ', काय आंदण 
देशील ? 


अग ताई ! तुला एक गाय देईन. एक म्हस 
आंदन देईन. पण तु माझी दाढी आंजायला ये. 


अनुक्रमणिका 


गोंड पर घानांची लग्मगीते 


पण हे बंधो ! लोक मला गुराल्याची मुलगी 
समजतील किवा माझ्या जवळची म्हैस पाहून मला 
म्हसक्याची लेक समजतील. मग तू मला काय 
आंदण देशील ? 

हे ताई, तुला मो हातात माट्या गोलुट्या करून 
देईन. किवा गुंड आणि तांब्याची घागर आंदण 
देईन. 

पण हे बंधो ! चांदीचे दागिने पाहून छोक 
मला सोनाराची लेक समजतील ब गुंड-घगरा पाहून 
मला कासाराची मुलगी समजतील. मग तू कशाचे 
आंदण देशील ? 

मग हे ताई ! तुझे घर कुठे आहे, ते सांग. 
तुझ्या घराचा रस्ता सांग. म्हणजे मी तुला अक्षता 
पाठवीन आणि तुला सर्दैव विचारीत राहीन, 

हे बंधो ! केळीच्या झाडाची एक शिळा स्वर्गात 
गेलेली आहे व त्यावर खपरेल आच्छादिले आहे. तेच 
माझे घर समज. तिथे अक्षता पाठव व या बहिणीची 
आठवणं कर. ” 

दाढी आांजल्यानंतर वराला किवा' वधूला सामु- 
दायिक नहाण म्हणजेच “ नहानोरांग ” घातले जाते. 
समाजातील सर्व विवाहित स्त्री-पुरुष (ज्यांची एक- 
दाच लग्ने झालेली आहेत) वधूवरांवर आपल्या 
डोक्यावरून पाणी सोडतात. तेव्हा ते खालील गीत 
म्हुणतात- 

“तुम्हारे देसोमें लाडी हलदीका दुकार । 
हमारे देसोमें लाडी हलदीका सुकार ।। 
तुम्हारे देसोमें दुळेरा कुकूका दुकार | 
हमारे देसोमें दुळेरा कुकूका सुकार ॥ 

“ नहानीरे ” संपताच सोयऱ्याच्या गळ्यात कोरा 
दुपट्टा बांधून त्याचे हस्ते “ मुंडा “ माणण्यात येतो. 
* मुंडा ” म्हणजे मोहाच्या झाडाचा एक बोटभर 
फांदीचा तुकडा. मुंडा आणण्याकरिता केवळ पुरुषवग 
जात असतो. अर्ध्या रात्री किवा जेवणरात्री मोहाच्या 
झाडाची पूजा करावी लागते. नंतर सोयर! झाडावर 
चढतो. झाडाच्या बुंध्याला चारचौचे घरून ठेवतात. 
लग्नमांत्रिक झाडाचे बूड मंत्राच्या साह्यान पक्के 
घरून ठेवतो. या प्रसंगी विरुढध पक्षाचा कोणी मांत्रिक 
झाड साधून ठेवण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे सोयरा 
झाडावर चढताच कांड मुळासकट उलदून जाते असे 
म्हणतात. त्यामुळे ह्या विश्री अत्यंत साब्रध्रानीने व 


२९ 


मंत्रतंत्राच्या जोराने करावा लागतो. परघान- 
समाजाची कुलदैवते ही मोहाच्या झाडावर वास 
करतात, अशी श्रद्धा आहे. ती झाडावरून उतरवून 
मंडपात" आणण्याकरिता मोहाची काडी म्हणजे 
“मुंडा ' आणण्याचा हा विधी असतो. 

मुंडा घेऊन मंडपाकडे आल्यावर खालीलप्रमाणे 
गीत म्हटले जाते. एक अवघड गोष्ट करून परत 
आल्याचा आनंद त्यात असतो. परघानलोक आनंदाने 
नाचतात. कोणी दांडपट्टा, लाठीकाठी व कृस्त्या- 
देखील मंडपाजवळ येऊन खेळतात आणि नाचतात. 
ढोलवाजंत्रीचा गजर चाललेला असतो. 

“ जातीरो बाती रिय्योना, मुंडा वाया लाता । 

माहोरे नलेंज माहोता, ताहोरे नलेंज ताहोता । 

(अमुक) रिय्योना लाडीदे मुंडा वाया लाता । 
(चाल बदलवून) 

दादाना जोडीते रिय्योर आखाडा डेहकी लातोरे 

शिदरी मनः तलाडोरे रिय्योर आखाडा 

डेहकी लातोर ।! 
मरंका फोळींग कनकनोर रिय्योर आखाडा 
डेहकी लातोर ॥) 
तेळी मुंडांग केकनोर रिय्योर आखाडा 
डेहकी लातोर । 
शेतीमन कवकनोर' रिय्योर आखाडा 
डेहकी' लातोर । 
गाडा चाकूमळछातीतोर रिय्योर आखाडा 
* डेहकी लातोर । 
गाडाधूर कालकनोर रिय्योर भाखाडा डेहकी 
*लातोर ॥” 
अडामुडा डेहके बोर शिडोराल दे।' 
अडामुडा डेहके (अमुक) शिडोराल। 

६ क्कोणत्या गोत्राच्या तरुणाची कुलदैवते डोलत 
येत आहेत ? ( भमुक नवरदेव ) ह्यां तरुणाची 
कुलदैवते येत आहेत, सू्य-चंद्र एकवटून झाडावरून 
ही दैवते उतरवून भाणलेली भाहेत. ही दैवते त्या 
( अमुक ) तरुणाची होत." 

“« आपल्या भावाच्या जोडीनें आणखी कोण वीर 
तंखु्ण आखाडा खेळत आहे बरे ? आखाडा खेळ- 
णारा हा तरुण डाल्याएवढय़ा डोक्याचा आहे. 
सखी ! हा बघ, आंब्याच्या फोडीप्रमाणे टपोरे डोळे 
हसणारा हा परुण.आख्वाडा खेळत. माहे, छानीच्या 


|. ३: 


दांड्यांप्रमाणे या तरुणाचे दांडगे हात आहेत. त्याचे 
कान सुपासारखे मोठे आहेत आणि तो भाखाडा 
खेळत माहे. गाडीच्या चाकाएवढी छाती असणारा 
हा तरुण भाखाडा खेळत आहे. गाडीच्या घुरा- 
एवढ्या पायांचा हा तरुण भराभर भाखाडा खेळत 
माहे, पण हा मधेमधे आडव्यातिडव्या उड्या 
ठाकणारा हा वेगळाच कोण बहीताड होय बरे ? 
अरे! हा (ममुक) तो बहीताड धोंडू उड्या टाकीत 
आहे. ” 

* “मुंडा” आणल्यानंतर तो लग्नमंडपाला बांधून 
ठेवतात. त्याची यथाविधी पूजा होते. नंतर पंगत 
होते. 


भज़मोती चौक लिखायो : 
परध्ानसमाजात पाचव्या दिवशी लग्न लावतात; 
पण नवरीळा किवा. नवरदेवाला चोथ्या दिवशी 
रात्रीच लर्नाचे कपडे चढवितात, वधूवरांना कपडे, 
भाभूषणे चढविण्याचा त्यांचा एक विष्ठी आहे त्याला 
ते “चाऊक उदमाळ” असे म्हणतात. चोथ्या दिवसाचे 
सर्व कार्यक्रम संपल्यावर वरात निघण्यापूर्वी नवरीळा 
चाऊक बसवितात. सारविलेल्या जागेवर हळद, कुकू 
ब ज्वारीच्या पीठाची रांगोळी सोयऱ्यांच्या ह्स्ते 
टाकण्यात येते. त्यावर स्वच्छ पाट किंवा कोंद- 
णोची बनविक्लेली पाटी ठेवण्यात येते. त्यावर वधू 
किवा बराला बसवून त्याला छग्नाची सवे भाभूषणे 
चढविण्यात येतात. नवीन वस्त्र परिधान केल्यावर 
वघू किवा वर हातात अक्षता घेऊन त्या पाटावर 
उभे रहातात. सवं आप्तेष्ट व इष्टमित्र एकेक येऊन 
वघू किंवा वराला अक्षता लावतात व वधू आप्ते- 
ष्टांना अक्षता लावून नमस्कार करते; तेही तिला 
नमस्कार करतात. सवं लोकांना अक्षता लावून होई- 
पर्यंत बघू किवा वर त्या पाटावरून उतरू शकत 
नाही. अक्षता लावणे झाल्यावर वधूला किवा वराला 
पाटावरच मिष्टाभन चारतात व लगेच वरातीची 
तयारी होते. ** चाऊक “संबंधी खालीलप्रमाणे 
लग्नगीते म्हटली जातात. 


* काहेका चाळक लिखायो बाबोला ?* 
गुल्याडा चाऊक हिखायो कानिया । 
कॅमकाता चाऊक 'लिखायो कानिय! | 
चाळके उदाळे वाळा का कानिया ] 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८४ 


गुल्याडा चोके उदोने बाबोला । 

गुल्याले गुल्याले दिसीका रे । 

कमकाता चाऊके उदोने बाबोला । 

कमकांगे कमकांगे दिसीकाने रे || 
पिंडीता चाऊक लिखायो बेटी कुवारी । 
पिचीता चाऊक लिखायो का हो। 
चाऊके उदाले बी वळा नावे कुवारी || 
पिडीता चाऊने उदोने बाबोला । 
पिंडींगे पिडींगे दिसीका रे । 
पीचीता चाऊके उदोने बाबोला । 
पौचिगरे दिसकाने रे॥। 


वळावळा हो वळा बाई सुरवाँ । 
ग्रजमोती चाऊक वाळतोना हो । 
मुंगामोती चाऊक लिहीमांता सुरवा । 
इमे चाऊके उदालेबी वाळा का हो॥ 


गजमोतींगे चाऊके उदोने का दाऊ । 
अना गजम्याले गजम्याले दीसीका रे । 
मुंगा मोतीना योके उदोने रे दाऊ । 
अना मुंगांगे मुंगांगे दिसिकान रे । 

कुकूता चोके उदा नावे सुरवां । 

कुकूंगे कुकूंगे दिसीका रे । 

खागोरा जोळवी कराबाई कुवारी । 

हमे चाऊके उदाले वळाका हो॥ 


अना जोळवी जुळवा करोनेका दाऊ । 
खागोरा साकरीबी करोनेका रे | 

बंदे चाऊके उदोने का दाऊ | 

भना चाऊके उदोने रे ॥ 


* हे बाबा ! तू कशाचा चोक लिहून चितारला 
आहेस? हे माझ्या लाडक्या कन्यके ! हा गुलाल व 
हळदीचा चाऊक लिहिलेला आहे. तृ चौक बसण्या- 
करिता ये. 


हे बाबा ! मी गुलाल चितारलेला चौक बसत 
नाही, कारण मो गुलालासारखो रंगलेली दिसेन. मी 
हळदोचाही चोक बसत नाही, कारण मी हळदी- 
सारखी रंगलेली दिसेन, 


हे बेटी कुमारी ! मी भिजलेल्या हळदीने चौक 
रंगविलेला आहे भाणि पिठाची रांगोळी टाकलेली 
माहे. तू चौक बसण्याकरिंता त्वरित ये. 


गोड परघानांची लसमगीते * 


हे बाबा ! मी पिठांचा चौक बसते नाही, कारणं 
भी त्याने पीठपीठच दिसेन. मी भोल्या हळवीचाही 
चीक बसत नाही, कारण मी हळदहळदच दिसेन. 
अर्ग, येगं येर्ग बेटी कुवारी ! मो गजमोती चोक 
शिपलेला आहे. मुगामुहरांनी चौक सजविला आहे. 
हे बाबा! मी गजमोती चोक बसत नाही, कारण 
मी गजम्यासारखी ब।ळवट दिसेन. मी मुंगामुहर्‍्यां- 
चाही चौक॑ बसंत नाही, कारण मुंगामुहऱ्यासारखीच 
मी दिसेन. 
बेटी ! कुंकवाच्या चौकावर बसायला ये. 
पण बांबा ! मी कुंकवारखी दिसू लागेन. 
हे बेटी ! तु खागोरा व जोडव्या घाल. रुसून 
बसू नकोस. त्वरित चौक बैस. 
हे बाबा ! मी जोडवोबिडवी मुळीच घालत 
नाही. मी खागोराबिंगोरा काहीच घालत नाही. 
मी 'चौकबिवूक काहीच बसत नाही. मला याचे 
काहीच करावे लागत नाही. ” 
नवरीप्रमाणे नवरदेवालाही “ चोक ” सजवून 
बसवीत असतात. त्याचे “ चाऊक उदाना ” गीत 
खालीलप्रमाणे- 
* ग॒जमोती चाऊल लिखायो बाबोळा । 
बालेतो बाले बिठाभो बाबोला । 
गजमोती चौक तुने पुरायो । 
* बालेतो बाले बिठावो बाबोला ॥ ” 
हे लाडक्या कुमारा ! हिऱ्यामोत्यांनी चाऊळ 
सजवून बालोबाळ तयार करून ठेवला आहे. तू 
केव्हाही चोक बैस. 
नवरदेवाला कपडे चढवतांनाही गीत म्हणतात. 
नवरदेव चौक बसल्यानंतर त्यास सर्वे समाजा- 
तीळ लोक अक्षत लावतात व नमस्कार करतात, 
तोही त्यांना नमस्कार करतो. त्या वेळी प्रत्येक 
भाप्तेष्टाशी “ लग्नेंबुवा ” नवरदेवास परिचय 
करून देतो, त्यास “ मिठुसमाळ ५ असे म्हणतात. 
घ्र्या वेळी एक लग्तगीत सुरू असते- 
“होरे तो बोरे आयान्रे दाऊनोरे ? 
होरे तो ( अमुक ) आयानूरे दाऊनोरे । 
होरे तो बोरे आयान्‌रे दाऊनोौरे ? 
होरे .तो आयानूर तादो ये । 
होरे ते बोरे आतराम दादाले । 
होरे ते आयानूर तमू ये । 
न. भा. ६ 


४१ 


होरे से बोरे मसराम दादाळे । 
होरे ते आायानूर येनाले ॥ 
होरे ते बोरे गेडाम दादाले । 
होरे ते आयानूर सगलाले ॥। 
अर्थः- “ तो कोण बरे तरुण कुमार पुत्र? तो 
त्या (अमुक) घराण्याचा तरुण कुमार आहे. 
या तरुण कुमाराचे हे (नातलग) कोण आहेत ? 
हा (अक्षत लावणारा) तरुणाचा आजोबा होप. 
तो कोण बरे आातराम दादा उभा माहे? तो या 
तरुणाचा (बीजगोत्राचा) भाऊ लागतो. 
तो मसराम दादा तरुणाचा कोण लागतो ? 
तो या तरुणाचा (दुधगोत्राचा) मामेभाऊ लागतो. 
हा गेडाम भाळ त्या तरुणाचा कोण लागतो ? 
हा तर या कुमाराचा साळभाऊ लागेल.” 
याप्रमाणे प्रत्येक आप्तेष्टाचे नाव घेऊन या 
ग्रीतात नवरदेवाचा परिचय करून देण्यात येतो व 
तसतसे हे गीत लांबत जाते. 
नवरोस अक्षत लावण्याच्या वेळी तिचाही तिज्या 
आप्तेष्टांशी परिचय करून देण्यात येतो, त्या वेळी 
ती (त्या गीतात) त्यांना सांगते, की “ तुम्ही मला 
कंटाळला होतात ना ? भाता मी तुमच्यावरील भार 
कमी करून दूर निघून जात आहे.” या विधीस 
५ शीग येतमाळ ” असे म्हणतात. ह्या विधीच्या 
वेळी खालील गीत डबडबलेल्या अश्रूंनी महिला 
म्हणत असतात- 
५ शोगो तो लोभी भेयाळे वाईनोरे' । 
सव्वा चक्‍्कीता शीगो भेयाना । 
“शीगो खाली भाता । 
बाई तो चाले, येना र मिवा शीगे । 
शीगे तो येनवाले हाले । 
अना शौगो तो वोय वाले हले । 
शीगो तो बोयाले दृंदोर दाऊ । 
परगाना वोयाले इंदीर रे । 
रोनेका वोयाले दंदीर रे । 
येनारे मिवा रोनेका दाऊ | 
येनारे मिवा राचाकारे । 
हुळाहे मिवा परगाना दाऊ । 
बांगे तो वोययाले हाले ।॥ ” 


४२ 


हे मुली ! हा बघ ( शीग लोभी ) पैसालोमी 
तुझा भाऊ, 

तुझ्यामुळे तुझ्या या भावाच्या घनधान्यात कमत- 
रता पडत होती. हाच तुझा भाऊ आहे, 

“हे बंधो! मी तर हे घर सोडून जात माहे. हे 
घ्या. तुमचे धनघान्य पहा. मला तुमच्याकडून तसु- 
भरहो शोग नको. मी तर शीग नेणारी नाही. 

हे आजोबा ! मी ' शीग नेईन असे तुम्ही 
समजत होतात. मणि हे बाबा! मी तुमचे पर- 
गाणे नेईन अशी तुम्हाला धास्ती वाटत होती. 
तसेच तुमचे घर-अंगणही उचलून मो नेणार की 
काय, अशी तुम्हास चिंता वाटत होती. 

हे पह्या सांभाळा तुमचे परगाणे, हे सांभाळा 
तुमचे घर व अंगण. मी तुमच्याकडून काहीच नेणार 
नाही. ” 

गोंड परधानसमाजात नवरी हीच पारणू जाते 
आणि नवरदेवाच्या मंडपात लग्न लागते, पूर्वी 
त्यांची लग्ने झाडाखाली लागत असत, असे म्हण- 
तात, पाचव्या दिवशी सकाळी सूर्योदयाच्या वेळी 
लर्न लागळे पाहिजे, असा त्यांचा कटाक्ष असतो. 
म्हणून नवरीची चोथ्या दिवशी रात्रीच वरात 
निघते. दुरची सफर असली, तर नवरी रस्त्यानेच 
आपले इतर विधी पूणे करोत निघते. पण पाचव्या 
दिवशी उष:कालाच्या वेळी ती वरमंडपात हजर 
झालीच पाहिजे, असा दंडक माहे. 

नवरीची वरात निघताना खालील गोत 
म्हणतात : सुखा परदेस:- 

नावा यायाले पाळखीतेने । 

नावे दाऊ ये होदातेने । 

नावा यावोने अळामनी सिमाटे वो, 

शेजारीनंबाई पाजारी | 

मै सुखा चाले कोई पराऊदेस ॥ 

एळूंगे उकाळे दोहतोर बो नावे बाबोला मेरा । 

एळूंगे उकाके उंगताये वो नावे यायानी मेरा || 

आज्ञाने दोरी आटला । 

आजीने आफूं चारला । 

माय धर्माड़ी दुध पाजली । 
बाप कष्टाने उदर भारीला ॥ 
एळूंगे मठ्ठाना सामटीते डिडाल । 
एळूंगे पेकीनोर बांबो दिडाळ 1 


नवभारत 


फेब्रवारी, १९८४ 


नावा नसीबो दोहृतोर डिडाल । 
मै सुखा चाले कोई परदेस । 
नावा याबोन अळीमनी सिमाठे वो, बाई शेजारीन । 
नावा यावोन भळीमनी सिमाठे रे, बाई पाजारोण॥। 
“ माझी माई पालखीत बसली आहे. माझें बाबा 
अंबारीवर बसलेले आहेत, अग शेजारणी, भग पाजा- 
रणी ! माझ्या आईला रडू देऊ नको. मी कोण्या 
परदेशात जात आहे. 
माझ्या वडिलांनी सात पाळणे माझ्याकरिता 
बांघळे होते भाणि त्या सात पाळण्यांत माझ्या माईने 
मला झुलवून झोपविले होते. 
माझ्या आजोबांनी पाळण्यासाठी दोर भाणला 
होता. माझ्या भाजीने मला अफू चारली होती. 
धर्माच्या माझ्या माईने मळा दूध पाजले होते. माझ्या 
वडिलांनी कष्टकप्ताई करून भामचे उदरभरण केले 
होते. 


सात डोंगरांच्या खिंडीत कोणी डिडोबा राहतो. 
सात पिल्लांचा बाप तो डिंडोबा, तो ढिडोबा 
माझ्या नशिबी लागला आणि म्हणून मी त्या कोण्या 
परदे्षाला चालले आहे. 

अग शेजारणी ! माझ्या आईला शुरू देक तको. 
माझ्या आईला रडू देऊ नको.” 
पाचबा दिवस : कन्यादान 

लग्नोत्सवाच्या पाचव्या दिवशी मोठ्या पहाटेस 
नवरीची वरात नवरदेवाच्या गावशिवेवर येऊन 
थडकते आणि तेथे वाजंत्री वाजवून गाणेही म्हटले 
जाते. 


“ यादोबा पालखी रोहारो । गुलामी हाजूर ॥ 
नावा यायाऴ वाया लता ॥ 
पालखीतांगे दांडागे उरुंगतागे लाडी । 
ये नावे बेगम सुखा दे' ॥ 
निवा अळाने सिमे वाडेन रो | गुलामी हाज्र॥ 
दांडांगे सुघरे कौमे रो । 
यादोबा, पालखी रोहारो । गुलामी हाजूर ॥ 
नावा यायाल वाया लाता ॥) 
पालखीतांगे नालके नमतांगे लाडी । 
ये नावे बेगम सुखा दे ॥ 
निवा सेलाने सीमे ष्वातीन रो | 
गुलामी हाजूर ॥ 
नालके सुघरे कीमे रो ॥ 


गोंड परघानांची लग्मगीते 


यादोबा, पालखी रोहारो । गुलामी हाजूर ॥ 
नावा यायाल वाया लाता ।॥। 

विताट भेयारे, बाईना साखरी तुरता । 
विताट बाई विताटे, बाईना जोडवी तुरता ।॥ 
बाईना चालेमातोना भेयारे । 

भेया बाईना अहूने चाले मातोना ॥ ” 

“ अरे कोणी गुलाम हजर आहे काय ? त्या 
यादोबाजींना पालखी पाठवायला सांगा. आमची 
राजकन्या येत आहे. 

पण हे राजकन्ये ! पालखीचे दांडे मोडून गेले 
आहेत. मग, यादोबाच्या ( नवरदेवाच्या ) भाईला 
सुताराच्या घरो गहाण ठेऊन त्याच्या करवी दांडे 
दुरुस्त करायला सांगा. आणि ही बेगम येत आहे. 
तिच्याकरिता कोण्या गुलामाकरवी पालखी घेऊन 
या. 

पण पालखीचे बाले व नाल तुटलेले माहदेत. तर 
मग त्या यांदोबाच्या बहिणीला लोहाराच्या घरी 
ठेऊन त्या लोहाराला नाल दुरुस्त करायला लावा- 
ही बेगम येत आहे. तिच्या करिता त्वरित पालखी 
पाठवा. 

भरे दादा ! घाव रे, माझ्या गळ्यातील सरी- 
साखळी तुटून पडली आहे. अगं ताई! घाव घाव, 
माझ्या पायातील जोडव्या खाली पडल्या आहेत. 
मी बाई तशीच चालले आहे. हे बंधो ! मी तश्चीच 
निघाले भाहे. ” 

हा पाचवा दिवस अत्यंत घूमघडाकष्याचा असतो, 
हशीखुषीचा नी आनंदाचा असतो. वघधूपक्षाकडील 
आणि वरपक्षाकडील सर्वच पाहुणे आज लग्न” 
मुहूर्तावर उपस्थित होत असतात. आजचा दिवस 
जणू परधानांची यात्राच असते. गावशिवेवरनं नव- 
रोची वरात मंडपाजवळ गाजावाजा करीत येते. 
मंडपाजवळ वरपक्षातील मंडळी स्वागत करण्या- 
करिता उभी असते. प्रथम नवऱ्यामुलीचे पाय 
ताटात धुण्यात येतात व नंतर नवरीच्या वराती- 
मधील सर्वे मंडळींचे पायघुणे करतात, रामरामी 
झाल्यावर वरातीला जानोसा दिला जातो, वरात 
आल्यावर दोन्ही पक्षांतील महिला एकमेकांवर काल 
म्हणतात. ही सर्व गीते श्रंगारिक, मनोरंजक आ. 
काही भइलीलदेखील असतात. वधूपक्षाकडील महिला 
लग्तमंडपाजवळ आल्यावर खालील गीत म्हणतात- 


झरे 


' जलदी पसिया भाभी जलदी पसिया दे । 
अना बरोनाए बावर्‍याना वातोना दे' । 
मनी मकमा भाभी मनी सोडिमा दे । 
अना चौघार्‍्याल सोटा अरी वातोना दे *1। 
मनी वरीमा भाभी मनी वरीमा दे । 
अना निवोर भिजवान वातोना दे' । 
,जलदी पसिया भाभी...” 

“हे भाभी, हे संगो ! घराबाहेर लवकर लवकर 
ये. मी तुल्ता “ बावरा.” झालो आहे. 

भग संगो ! मला पाहून लपू नको, पळू नकोस. 
अगं, तुझ्याकरिता मी चांगला चौघारी सोटा आणला 
आहे. अगं वहिनी ! नको भिऊ. मी तुझा पाहुणा 
आलो आहे. अगं भाभी ! लवकर घराबाहेर ये. 

याचवेळी नवरदेवाकडील स्त्रिया खालील गोत 
मोठ्या त्वेषाने म्हणतात आणि त्यांच्या गाण्याची 
तोड करतात. लग्नगीतांची ही जणू स्पर्धाच 
चाळलेळी असते, 

“ ढोढांग मट्टांग वाती हो । साले कायांग तित्ति 
ह्ो॥ 
बोना पोहराता येर, उट्टोदरे भाभी दरे । 

त्नावा पोहराता येर, उट्टो दरे भाभी दरे। 

येर सहोरे माता दे ॥ 
निवा पटवान जवान अना वातोना, हो दरे 
भाभीदरे । 
नाके बिछोना वाटा दरे भाभी दरे । 
क्ल निट्टीची सीम दरे भाभी दरे । 
काल सेहोरे माता दे ॥ ” 

“ अग संगो ! डोंगर खाडोतुन पळत आलीस, 
येताना सालईची कच्ची फळे खात आलीस, आणि 
तहान लावली तर कोणाच्या पोहुऱ्यातील पाणी 
त्यालीस ? मी जवानाच्या पोहऱ्यातील तू पाणी 
प्यालीस. माझ्या घरचे पाणीच तुला संचारले 
आहे. 

अगं भाभी संगो ! मी तुझा खमीठोक जवान 
भालो आहे. माझ्याकरिता पलंग बिछाई करून 
करून दे. आणि हे संगो, मला दारूचा प्याछा 
भरून दे. मग दारू कशी संचारेल ते पहा.” 

लगेच वरील गीताला प्रतिसाव खालील गीताने 


मिळतो- 


>: 


““ठाठोरो बंगला ब्रोना रो? हे वापुरो । हे 
राजा रो ॥। 
ठाठोरो बंगला होना रो । 
बंगळा हुळझ्ली रयतोना दे। हे रानी दे! 
हेलाडीदे] 
बेंगलात परो नावा टंगलां दे । 
बंगला हाल जीता दे. | 
होद बंगला बहादूर होना दे ।.... ” 
“उ्युंगाराने नटलेला हा बंगला (प्रेयसीचे शरीर) 
कोणाचा बरे आहे ? हे राजा ! हे बाबू !! हा 
बंगला कोणाचा आहे £ बंगला पाहूनच . मी येथे 
उतरलो आहे. हे प्रिये! हे संगो! तुझ्या बंगल्यावर 
माझे पाय ठेळ दे. पण हा बंगला रंगेळ आहे ना ! 
हा. बंगला या बहादुराने भाता काबीज केलाच 
समज. ?_ 
“ मियानिगे बोर बोर वासीरो लेळटुळा । 
मियान इमे बोर बोर वासी । 
मियानिगे हुटूमे वासी रो पाळाटुळा । 
भियानीगे ढोकूमे वासी । 
समियानिगे म्हसोबाळ वासीरो पाळाटूळा । 
मियानिगे गघळ्याले वासी ।.. 7 
“ अरे परघानाच्या पोरा ! तुझ्या वेळी तुझ्या 
भाईजवळ कोण कोण आला होता ? अरे तुझ्य़ा वेळी 
तुझ्या आईजवळ उंट आला होता. आणि हे बघ 
ढोकही आला होता. तुझ्या भाईजवळ ' म्हसोबाही 
आला होता मणि गघोबादेखील आला होता. 
( म्हणून तु बावळट जन्मलास. ) ” 
* विदाऊना भर्राल मुचे भर नेकी लाता 7 म्हणजे 
“ तुझ्या वडिलाची मातीची येळपी भरभर वाजत 
आहे” था भर्थाचे लग्नगीत म्हणून त्याला प्रत्युत्तर 
दिले जाते. झेवटी “ एल्छी साता । वास वाता । 
ढांग्याना रोन । जानोसा म्हणजे “ उंदीर मेला । 
दुर्गंधी सुटली । ढांग्याच्या घरी । जानोसा. ” असे 
म्हणत वरपक्षाकडील मंडळी व महिला मंडपाकडे 
निघून जातात. तसेच वघूपक्षाकडील सर्व मंडळी 
त्यांना दिलेल्या जानोसाघरी जातात. 
वराच्या मंडपात लग्नाची तयारी सुरू असते 
भाणि महिला गीते म्हणतच असतात. 
“ यायावो याया इंदानूर दादाले । 
बदे तरी यायाने मूटानूर दादाले । 


नवभारत 


फेब्रवारी, १९८४ 


बचोडा सामा निवा आता यायावो' ? 

सव्वा खंडीता सार्मां निवा आतारो बेटा* । 

नावोर कुवारानी रो॥ 

दामोका जोड्याना मियानी याया वो । 

इमे दायो जोडे किती याया वो । 

नीकून कोळ्याळ 'तीका वो ॥ यायावो ... 

दवडो रे दवंडो बेटा वराद देखो रे । 
वराद क्या देखूवो माँ फोज फाटा वो ॥ 
भाते तो आनेदेव म॑ देनेवाली खडी । 

नावोर दुलेहा । मै देनेवाली खडी ।॥ ” 

"आई ! आई ! ! असा हाकाहाक करीत हा 
तरुण घरामध्ये गजर करीत आहे. भाईपुढे त्याचा 
कोण आकान्त आहे ! 

है आई ! लग्नाकरिता तु किती सामांन जमविले 
आहेस ? किती धान्य गोळा करून ठेवले आहे? 

अरे लाडक्या कुमरा ! सव्वा खंडीची पूर्ण भरती 
भी करून ठेवलेली आहे. तु काही अनमान करू 
नको. 

हे आई ! तू खरोखर दाम जोडणाऱर्‍्याची लेक 
आहेस. तु (कवडी कवडी) दाम जोडून * सामा 
करून ठेवलीस वं तु तुझ्याकरिता सुन माणलीस. 

हे बेटा ! (उगीच गोष्टीत वेळ गमाऊ नकोस. ) 
जा पळ. वरात आली वाटते, तो पहा. 

अगं भाई ! मी वरात काय पाहू ? तो तर 
फोजफाटाच आहे. , 

अरे, येते तर येऊ दे. मी वरातीची सरबराई 
करायला इथे उभी आहे ना. 

“ दवडोरे बेटा दवडोरे, हात पकडो रे* । 
बिरानेकी बेटी ओ माँ, 

कसे हात पकडू वो? 

हातो का तो दाम दिया, 

हात पकडो रे | 

पाबो का तो दाम दिया, 
पावकूदोरे।” 

मायलेकाचा संवाद चालला असतानाच, जान- 
वसा घरून नवरी लग्नमंडपात येते. सुरवातीला 
नवरीची मंत्राने भारलेली बंद मूठ नवरदेव एका 
हाताने सोडतो. नवरदेवाच्या बोटातील लोखंडी 
भंगठी तो नवरीच्या बोटात घालतो. नवरीला 
कटळी पोत बांधतो. नवरीच्या पदराला नबर- 


गोंड परधानांची लञ्मगीते 


देवाच्या शेल्याची गाठ बांघण्यात येते. नवरदेवाची 
परीक्षा घेणारे विधी मटोपण्यात येतात. अनेक 
परीक्षांत नवरदेव यशस्वी झाल्यावर त्यांचे लग्त 
लावण्यात येते. अन्यथा लग्न तुटतेही. परधात- 
समाजातील ही वरपरीक्षापद्धती म्हणजे स्वयंवर- 
पद्धत म्हटली पाहिजे, कारण स्वयंवरणे हे पर- 
घानांच्या ““ ल्मजाडे ” म्हणजे “ घरजावाई ” 
ठेवण्याच्या कल्पत्तेशरी जुळते ' आहे. त्यांच्यातील या 
स्त्रीविधिप्राबल्यामुळे परधानसमाजात प्राचीन 
काळी मातृप्रधान कुटुंबपद्धती असावी भसा तके 
क'रायला वाव आहे. 
कन्यादान 

मंडपात सर्व समाज बसलेला असतो. त्याच्या- 
पुढे लग्न लावणारा ' लग्त्या ” वघूवरांचे लग्न 
लागल्याचे जाहीर करतो. लोक ज्वारीच्या मक्षता 
फेकतात. त्यावेळी महिला खालील गीत म्हणतात, 
हे गीत म्हणजे परघानांच्या लग्नाचे '“लग्नपंचकच” 
म्हटले पाहिजे- 

मादाऊ वांदुर लाडी सावलीतेधे उदनूर दै। 

तरहर कन्या दान ॥। १ ॥ 

मी दाऊ वांदूर लाडी, घडमी तेने उदनूर दे 

गांजा घोटे किदूर दे, तरहर कन्या दान ॥२॥ 

मी दाऊना नळीदे लाडी उल्लींना गंगडी दे । 

मांदाळना नळीदे लाडी, सोनोतांगे कमडी 

नीक मॅसी तत्तूर दे, तरहर कन्या दान 113॥ 

मी दाऊ पैसा लोभी नीक हारे मात्र दे । 

मी दाऊ गांजाखसी हीवूड नेली उदनूर दे। 

तरहर कत्या दान ॥४॥ 

सुनो नर्मदा सुनोरे गंगा । सुनो नगरीके लोकदे । 

नीवा कय नावा कयंदे, तरहर कन्यादान ॥५॥ 

“माझे वडील येत असत तेव्हा ते सावलीतच 
बसत असत. (शुभ मंगल सावधान या अर्थानें) तर- 
हर कन्या दान ॥१॥ 

हे प्रिये ! तुझे वडील येत असत तेव्हा ते उन्ही- 
तच बसत असत व नेहमी गांजा घोटीत बसत असत, 
तरह्र कन्या दान ॥२॥ तंगी 

हे प्रिये ! तुझ्या वडिलांच्या कमरेत क॑ 
सळ बांधलेली दिसत असे. पण माझ्या वडिलांच्या 
कमरेत सोन्याच्या कमड्या आहेत. म्हणून पुला 
जिकून आणलेले झाहे. तरहर कन्या दान ॥२॥ 


8५ 
” हे प्रिये ! तुझे. वडीळ पैश्याचे लोभी माहेत. 
म्हणून तुला ते हरले, तुझे वडील गांजेकस आहेत. 
ते नेहमी काटेरी हिवराच्या झाडाखाली बसत असत. 
तरहर कन्या दान ॥ ४॥ , 
तू ऐक हे नमंदा माते ! आणि हे गंगामाते ! 
आणि तुम्ही नगरातील सर्वे लोक हो ! (तुम्ही 
साक्षी माहा) तुम्ही ऐका, या प्रेयसीचे हात आता 
माझ्या हातात आहेत. तरहर कन्या दान ॥५॥ ” 
लग्न लागताच बोहुल्याभोवती नवरदेव, नवरी, 
लग्नेबुवा, लग्नेबाई व दोन सुवासिनी (घट घर- 
णाऱ्या) इतकी मंडळी सार धरून वेढे मारतात. 
नंतर लग्नेबूवा मंडपाच्या वेगवेगळया खांबांना वेढे 
देऊन मंडपात फिरतो. त्याच्या पाठोपाठ सार घर- 
णाऱ्या प्रत्येकाला फिरावे लागते. धावपळ करताना 
ज्याची करंगळी निसटून हात सुटतो तो हरला असे 
मानून बोहले फिरणे संपवतात. त्याचे गीत असे - 
“सय गोर गोर उमा दादा मवाला । 
सय गोर गोर उमा 5या । 
वल्ले चुडूर इनमा दादा अवाला | 
वले फळा इनमा गा ॥ सयगोर ... 
फळा क्षाप वाटा दादा अवाला । 
नळी लचके किता गा । 
नवश्िकी मंदा दादा अवाला । 
बुजडबांजड आंता गा ॥ सयगोर..... . 
कुसं कालुके मंदांग दादा अवाला । 
मल मुह्री मंदा गा । 
पिटे मेंदुल मंदा दादा अवाला । 
पोनी लेंग मंदा गा ।॥। सय गरगर ... 

“ हे दादा ! आमच्या वहिनीस धरून बोहल्या- 
भोवती भरभर आढ आणि प्रदक्षिणा घाल. (आमच्या 
बहिनीला) खूप लहानेही समजू नकोस तर खूप 
मोठीही समजू नकोसं. तिला भराभर बोहल्या- 
भोवती ओढ. १ ने 

. तू मोठ्या झापीने चाल, पहा आमच्या वहिनीची 
कंबर लचकत आहे. ती नवखीच माहे दादा. ती 
बृजल्यासारखीच होते. तिला भराभर बोहुल्या- 


भोवती फिरव. ४ 
हे दादा ! आमची वहिनी हरण-पायाची आहे. 


'चेहऱ्याने ती मोरासारखी सुंदर आाहे. शरीराने ती 


चिमणीसारखी पातळ आहे. पण तिचा आवाज 


अनुक्रमणिका 


2 3-1 


कापसाच्या पोतीसारखा मृद्‌ आहे. हे दादा ! तिचा 
हात धरून बोहल्याभोवती भरभर प्रदक्षिणा घाल.” 
परधानसमाजात मुलांमुलींना लोकांकडून मिळ- 
णाऱ्या देणगी किंवा आहेराला “टीकांग” असे म्हण- 
तात. '* टीकांग ” करण्याची मूळ पद्धत अशी आहे 
की वघू-बरांना मिळालेल्या कापडातुन काही कपडे 
वराच्या प्रमुख आप्तेष्टांना वधू-वरांच्याच हस्ते वाट- 
ण्यात येतात, '* अहीर ” म्हणून ख्लालीळ गीत म्हटळे 
जाते. 
*काईका काकाजी वाले रो दुलेंहा । 
मनी इमे अमनने मामा बेटा । राजानोर मरीनी | 
निवोर बाबो वातोर रो दुलेह्या । 
बाळांग अहीरे ततोर रो |। व 
निवोर बाबो वातोर रो । निवा बिजा जोडे 
कितोर रो । 
राजानोर मरीनी । मनी इमे अनमने मामा बेटा || 
निवोर तादो वातोर रो दुलेहा । 
बाळांग अहीरे ततोर रो । 
निवोर तादो वातोर रो। हाडेंग उगवे कितोर रो 
राजानोर मरीनी । मनी इमे मनमने मामा बेटा 
बाईका बाटो वाले रो दुलेहा । 
मनी इमे भनमने मामा बेटा । राजानोर मरीनी ।॥ 
“हे नवतरुणा ! हे राजपुत्रा! त्‌ काकायुलते- 
बाला असून तू मोठ्या घराण्याचा आहेस. तृ 
काहीच अनमान करू नकोस. 
तुझे वडील आलेळे आहेत. त्यांनी तुला काय 
भाहेर आणलेला आहे ? 
तुझे वडीळ आळे तर त्यांनी तुझ्या लग्नाचा 
'जोडाघोडा बनवून दिला. (तुला चतुर्भुज केले) 
'अरे राजपुत्रा ! तू काही अंनमानू नको. 
हे राजपुत्रा ! तुझे भजोबा आले माहेत तर 
"त्यांनी कोणता आहेर आणला आहे ? 
तुझें आजोबा आले. त्यांनी भायुष्यभर तुम्हा 
लोकांकरिता भापली हाडे झिजविली आहेत. हे 
बेटा ! त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करतो ? काही 
मनाशी वाटून घेऊ नको 
बहिणी जावाईवाला तू मोठ्या परिवाराचा 
राजपुत्र आहेस. तू काही हलके मन करू नकोस, ” 
परधघानांच्या लरनातील अत्यंत करुणरम्य प्रसंग 
झ्हुणजे तवबघूळा निरोप देण्याचा. '* कोराने उपुस- 


नेंबभारते 


फेब्रुवारी, १९८४ 


माळता ” विधी होय. मीन गरस्माळ, चिखलामांदी 
पऱ्याक गरसमाळ , हाटगरसमाळ वर्गरे अत्यंत 
मनोरंजक खेळ संपल्यानंतर वधूवरांस मांडीवर 
बसवून त्यांना आक्ीर्वाद द्यावा ब त्यांना निरोप 
द्यावा या गंभीर अश्या प्रसंगात सारा समाज काही 
काळपर्यंत अत्यंत दुःखी होतो. त्याचे चित्र रेखाट- 
णारे खालील ग्रीत पहा - 
“ परो इंगा साहोते मिवा तेरी दाऊरे । 
खाळवो सहोते भंलोळा दाऊरे ॥ 
नेंड तेरी निवा कोराते दाऊरे । 
नाळोते भेलोळा कोराते रे ॥। 
(चाल बदलवून) 
चुड्रे उसरोपिट्टे, दाऊना कोराते। 
दाऊना कोराताल, परिताले उत्तरीपिट्टे । 
झाडो ज्ञाडी माळाल ॥ 
चुड्रे उसरोपिट्टे, यायाना कोराते । 
यायाना कोराताळ परिताले उसरी पिटर । 
झाडो क्षाडी आळाल ॥ 
चुड्रे उसरीपिट्टे दादाना कोराते | 
दादाना कोराताल १रिताले उसरी पिट्टें। 
झाडो झाडी भाळाल ॥ ” 
“हे बाबा ! माईबापांचे प्रेम हे अमोल असते, 
त्या परदेशाचे प्रेम तर निकमभ्मे आहे. पण मी 
आजच्या दिवसापुरतेच तुमच्या पोटाज्षी चिकटून 
बसेन. उद्यापासून पुरणे आयुष्यभर त्या परदेशाच्या 
वजनालखाली दडपुन बसावे लागेल. 
ही गोजिरवाणी बापडी चिमणी आज वडिलांच्या 
कुशीत जाळन दडली आहे. पण ती वडिलांच्या 
मांडीवरून भुररं उडून जाईल ब रानोवनी झाडो- 
झाडीत रडत फिरेल. 
ही केविलवाणी बापडी चिमणी आज माईच्या 
पोटाशी जाऊन चिकटली आहे. पण भाईच्या 
कोऱ्यातुन ती भुरेंकन उडून जाईल व रानोवनी 
झाडोशुडपी रडत फिरेल, 
ही केविलवाणी बापडी चिमणी भाज भावाच्या 
मांडीवर जाऊन बसली. पण, भावाच्या मांडीवरून 
ती भुरंदिश्ी उडून जाईल व रानोरानी आक्रोश 
करीत फिरेल, ” 
त्या चिमणीप्रमाणेच नववधूचीही स्थिती असते. 
सर्व आप्तेष्टांच्या मांडीवर नवरोमुलगी क्रमाक्रमाने 


ऱ्प्स्दी 


अनुक्रमणिका 


गोंड परघानांची लय्मगीते 


बसते. सवे आप्तेष्ट तिला यथाशक्ती पैसे देतात. 


पाठीवरून हात फिरवून आशक्ीर्वाद देतात. आणि 
आपले डबडबलेले डोळे पुसत मोठ्या जड अंतःकर- 


णाने मुलीस निरोप देतात. शेवटी वघूचा पिता 
मपल्या मांडीवरून आपल्या होऊ घातलेल्या सोय- 
ऱ्याच्या मांडीयर तिला बसवितो. याप्रमाणे मुलीला 
सासऱ्याच्या स्वाधीन केलें जाते व तो गंभीर आणि 
करुण प्रसंग गुदरतो. 
नववघू आपल्या स्वाधीन करून घेतल्यावर 
नवरदेवमुलगा आपल्या सासुसासऱ्यांना नमस्कार 
करतो. तसेच इतरही प्रतिष्ठित मंडळीस नमस्कार 
करून शेवटचा निरोप घेतो. त्यास “ भेटूनी ' असे 
म्हणतात. त्याचे लग्नगीत खालीलप्रमाणे - 
होरे ते आयानूर मूळयाले । गपे कालके कराना । 
होरे आयान्‌रतयमुळ्याले । गपे काळके कराना । 
हादे आयाळे बा पोरालें । गपे कालके कराना । 
हादे आयाले तंगोराले । लके कालके बी कराना 
वगैरे... 
“ तो सासरा पुढे आहे. त्याच्या पायावर मस्तक 
ठेऊन नमस्कार कर. तो ( नवरीचा मोठा भाऊ ) 
भाव सासरा होय. त्याच्या पायावर मस्तक ठेऊन 
नमस्कार कर. ती तुझी सासु होय. तिच्या पायावर 
डोके ठेऊन नमस्कार कर आणि ती तुझी अक्कड 
सासू ( नवरीची मोठी बहीण ) होय. तिला मात्र 
दुरूनच नमस्कार कर. ” 
याप्रमाणे सर्वांनाच नमस्कार करून निरोप 
घेतात. नबर्‍यामुळीस लग्नमंडपातच सोडून देऊन 
नवरोकडील सवे वराती परत जायला निघ- 
तांत. तेव्हादेखील महिला गीते म्हणतच असतात. 
वरपक्षाकडील एक गीत आहे- 
“ वरकेमासी सरकेमाया लाता । 
लाता दे भाभी दरे । 
बकरा खाऊन टक्कर मारून जाते! 
जाते दे भाभी दरे । 
मसके मासी धसका जिया लाता । 
लाता दे भाभी दरे । 
वरके मासी सरके माया लाता । 
लाता दे भाभी दरे । 
गिटके कीसी मिटका जिया लाता । 
लाता दे भाभी दरे' । ” 


४७ 


“ ओळखूनपाळखून ही संगो दूर दूर सरकत 
चालली आहे. बकरा खाऊन टक्कर मारून राहीली 
आहे. हो संगो पहा कशी आहे- दात मसकून जोराचा 
धक्का मारीत आहे. आणि ओळखूनपाळखून दूर 
सरकत आहे. खाल्लेले गिळून मिटक्या मारीत माहे. 
ही संगो ओळखून दूर दूर जात आहे. ” 

सहावा दिवस उजाडतो. नवरी-नवरदेवांची हळद 
आज उतरविली जाते. त्यास “ पोची उसमाळ ” 
असे म्हणतात. या प्रसंगी बहुतेक नवरदेवाच्या 
कुटुंबातीलच मंडळी उपस्थित असते. हळद उतर- 
वून नवरी-नवरदेवास न्हाऊ घालतात. त्या वेळी 
खाळील गीत म्हणतात. 

“ तेदा भाभी दे । 

कोर कुसता । फल वळीता । 

तेदा भाभी दे ॥ घ॒॥ 

तेदीसियोर वो । 

कैतपरो । कय वाळतोर । 
तेदीसियोर वो ॥ १॥। तेदा भाभी दे 
तेदीसियोर वो । 

कादपरो । काल वाळतोर । 

तेदी सियोरवो ॥ २॥ ” 

॥ अग वहिनी उठा. कोंबडा आरवला. सकाळ 
झाली. हे भाबी ! लवकर कषोपून कठ ॥ घु० ॥ 

होय संगो ! पण हे मला उठू देत नाहीत. 
त्यांनी माझ्या हातावर हात टाकला आहे. ते मला 
उठून देत नाहीत ॥ १॥ उठा वहिनी, विवस 
निघाला आहे. । 

होय संगो ! पण हे मला उदूच देत नाहीत. त्यांनी 


, माझ्या पायावर पॉय टाकला आहे. ते मठा 


उठूच देत नाहीत ॥ २॥ उठा वहिनी उठा, दिवस 
निधाला. । ” 

नवरी नवरदेवांची हळद उतरल्यावर त्यांच्या 
हस्ते कुलदेवतांची पूजा केली जाते व आपल्या गोत्रा* 
तील सर्वांचा परिचय तसेच पूर्वजांच्या आठवणी 
काढल्या जातात. आपल्या गोत्राचे महत्त्व बर्णेन 
केले जाते. ह्या विधीला देवा देवी असे म्हणतात. 

देवा देवीचा प्रसाद ग्रहण करून गोंड परघ्ाान 
लोक हा लग्नसोहळा संपवितात, 


७०७ 


अनुक्रमणिका 


अक्षरवेध 


र 
'कृष्णाकाठचे यज्ञयोगी' (श्रौताचायं घुंडिराजशञास्त्री दीक्षीत बापट जोबव्रन-स्मृतिग्रंथ) -संकलन : 


चि. घुं. बापट; शब्दांकन : श्री. पु. हिर्लेकर; स्वाध्याय प्रकाशन, स्वाध्याय मंदिर, पांचवड (ता. वाई 


जि. सातारा ); १९८३; पृष्ठे ३३६३ मूल्य ७५ रु. 


ह र स क. 0. 2 


श्रौताचायं धृंडिराजशास्त्री बापट (जन्म १८८२- 
मृत्यू १९५६) यांची जन्मशताव्दी १९८३ मध्ये साजरी 
करण्यात आली. त्या निमित्ताने त्यांच्या जीवन- 
कार्याचे यथार्थ दर्शन घडविणारा चरित्रग्रंथ ' कृष्णा- 
काठचे यज्ञयोगी ' या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेला 
आहे. बापटक्षास्त्री हे मूळचे वाई तालूक्यातील 
पांचवड या गावचे रहिवासी असल्याने व त्यांचे 
वास्तव्य अनेक वर्षे पांचवड व वाई येथे असल्यानें 
व त्यांनी आपले सारे आयुष्य श्रोतविद्येच्या अध्य- 
यनात व प्रत्यक्ष आचरणात घालविले असल्याने 
त्यांच्या चरित्रग्रंथाचे ' कृष्णाकाठचे यज्ञयोगी ! हे 
नाव अतिदाय समपेक्र असे वाटते. या चरित्रग्रंथाचा 
आणखी एक विशेष म्हणजे बापटास्त्री यांच्या 
चरित्राच्या सरव साधनांचे संकलन करणारे त्यांचे 
चिरंजीव चि, धु. बापट व प्रत्यक्ष शब्दांकन करणारे 
अमरावती येथील श्री. पु. हिलेकर यांनी हा चरित्र- 
ग्रंथ तयार करताना त्यातील माहिती उपलब्ध 
कागदपत्रांवरून व अनेक समकालीनांच्या आठवणीं- 
बरून प्रत्यक्ष तपासुन दिलेली आहे. त्यांमुळे 
अत्यंत काटेकोरपणे व मोठ्या विचक्षण बुद्धीने या 
चरित्रग्रंथातील माहितीचे संकलन व प्रत्यक्ष शब्दांकन 
झेले असल्याचे प्रथमदर्धनीच जाणवते. 


श्रौताचायं घृुंडिराजश्ञास्त्री बापट हे पांचवड- 
सारख्या एका लहान गावातील वैदिकशास्त्री होते. 
परंतु त्यांनी सप्तसोमयागांच्या व प्रवचनांच्या 
निमित्ताने महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राच्या बाहेरही 
संचार केला. श्रौतकर्मातील त्यांचे कौशल्य मोठे होते. 
भधिकारी प्रवचनकार व परिवतंनवादी शास्त्री म्हणन 
त्यांनी त्यांच्या संपर्कात आलेल्या भनेक व्यक्‍तींना 
आकर्षित करून घेतले, ज्ञानकोशाच्या संपादक मंड- 
ळात त्यांचा समावेश करण्यात आला होता व ज्ञान- 
कोशातील '* वेदविद्या हे प्रकरण तयार करण्यात 
त्यांचा मोठा सहभाग होता. बाई येथील प्राज्ञपाठ- 


शाळा मंडळाच्या * घर्मकोश" या प्रकल्पातही त्यांनी 
काही काळ काम केले. शेवटी पुणे येथील वैदिक संशो- 
धन मंडळातर्फे प्रसिद्ध झालेल्या श्रौतकोझ्याचे त्यांनी 
संपादन केले, याप्रमाणे कोशसंपादनाचे काम करीत 
असतानाच बापटशास्त्री यांनी १) आर्यांचे संस्कार, 
२) आर्यसंस्कृती, व ३) वैदिक राष्ट्रधमें असे स्वतंत्र 
ग्रंथ लिहिले आणि १) ऐतरेय ब्राह्मण, २) श्रीरुद्रा- 
घ्याय, ३) गणपती अथवंशीषं, ४) शुक्लेयजुरवेद 
वाजसनेय संहिता इत्यादींचे त्यांनी मराठी भाषांतर 
केळे. त्यासाठी त्यांनी स्वाष्य़ायमंदिर व स्वाध्याय 
प्रकाशन अक्षी संस्थाही पांचवडसारख्या लहान 
गावात सुरू केलेली होती. 

बापटशास्त्री हे जुन्या पिढीतील शास्त्री असले 
तरी ते परिवतंनवादी शास्त्री होते व त्रेवणिकांना 
वेदांचा अधिकार असल्याचे मत त्यांनी प्रतिपादन 
केले होते. क्षत्रिय-वेश्यांच्या द्विजत्वाचे पुनरुज्जीवन 
करून त्यांची प्रत्यक्ष उपनयने घडवून वेदिक संस्कार- 
पद्धती पुन्हा प्रचलित करून त्रेवणिकातील वैदिक 
करमंविषयक विषमता काढून टाकून हिंदुसमाजाला 
सुसंघटित करण्याचे ध्येय त्यांनी स्वीकारले होते व 
त्याप्रमाणे त्यांचे प्रत्यक्ष भाचरणही होते. त्यानिमि- 
त्ताने विठ्ठल रामजी शिदे व कमवीर भाऊराव 
पाटील हेही त्यांच्या संपर्कात आलेले होते. 

बापटशास्त्री यांनी स्वत: 


न ुबीनी १९५५ साली पुणे 
यय त्यांनी बाजपेय अनुष्ठान केले होते. त्या वेळी 


संपूर्ण महाराष्ट्रात या वाजपेय यज्ञास प्रसिद्धी 
री 


बापटशास्त्री यांचे व्यक्तिमत्त्व हे बहुरंगी 


त्यांचे बोलणे भतिशय नाट्यमय असे व त्य 


त्यांच्या पुड 


च्या संपर्कात येणारा प्रत्येकजण त्यांच्याकडे 


अक्षरवेध 


भाकित होत असे. ते जसे एक विद्वान शास्त्री होते, 
तसेच काही काळ एक गुणी नट म्हणूनही ते महा- 
राष्ट्रात प्रसिद्धी पावले होते. क॑. अच्युत बळवंत 
कोल्हटकर यांच्या नाटककंपनीत असताना नाटका- 
साठी म्हणून ज्या गावी जावे लागे, त्या गावी ते 
प्रवचनही करीत असत. त्यामुळे सायंकाळी एखाद्या 
मंदिरात पाहिलेला प्रवचनकार रात्रीच्या वेळी 
नाट्यमंदिरात पाहून अनेकांना विस्मय वाटत असे. 
अशा प्रकारचे बहुरंगी व्पक्तिमत्त्व मसणाऱया ब्रापट- 
शास्त्र्यांचे जीवनचरित्र “ कृष्णाकाठचे यज्ञयोगी र 
या चरित्रग्रंथात वाचावयास मिळते, त्यांचे कतृंत्व, 
व्यक्तित्व, व्यक्तिमत्त्वाचा झालेला विकास असे वेग- 
वेगळे विभाग या ग्रंथात पाडलेले असुत एक आकषक 
असा छायाचित्रसमुच्चयही जोडलेला आहे. 


मा चरित्रग्रंथात ज्याप्रमाणे, बापटशास्त्री यांच्या” 
विषयी सर्व माहिती आलेली आहे, त्याप्रमाणेच 
त्यांच्या संपर्कात भालिल्या अनेकं व्यक्तींची माहि- 
तीही आलेली आहे. या ग्रंथात समाविष्ट केलेले 
सौ. शांताबाई लिमये, चि. ग. काशीकर, ना. श्री. 
सोनटक्के, कै. सौ. सुलोचनाबाई गोले इत्यादींचे 
स्वतंत्र लेखही वाचनीय आहेत. कॅ. बापटशास्त्र्यांच्या 
जीवनचरित्राच्या अतृषंगाने पांचवड या गावच्या 
काही घटनांचा उल्लेखही आठेला असून तो अत्यंत 
वाचनीय असा झालेला आहे. पांचवड हे गाव 
सरदार नातूंता इताम मिळण्यापूर्वी गावाची स्थिती 


फाप होती, येथले मूळचे लोक कोण,. कोण केव्हा 
तिरनिराळधा क्षेत्रांत विद्वांनव 


ब्राहेळन माले, गावात ह 
क़तृत्ववान मंडळी कोण कोण होती, श्रीकज्जलेंष्वर 
सातारच्या के. 


दवेवाचा प्रथमोत्सव केव्हा झाला। 
भाऊसाहेब. सोमणांचे वडील येथल्या 
शाळेत केन्हा मास्तर होते, 
नावाची नाट्यसंस्था स्थापन 

मंडळींनी कोणती नाटके केव्हा केली, ९ 
टिळकांचा गावाच्या शिवेवर ग्रामस्थांतर्फे सत्कार 
कोणत्या साली झाला, औंधचे प्रतिनिधी? विद्वान, 
शास्त्री, कलावंत मंडळी-या गावात कोण नटे न 


येऊन गेलो चा 
व्यातुर्मास्ययाग चि 
ऱ तु घट नांचे. उल्ले” 


गावात. केव्हा पार पडला इत्यादी 
खही या चरित्रग्रंथात आलेले भाहेत. 
न, मा. ०» 


९ 


की. बापटझास्त्री यांचा उल्लेख कलियुगातील 
वसिष्ठ वामदेव म्हणून कसा झाला (पान १९१ ), 
ते एक मधिकारी श्रोत्रीय (पान १८६), लोकोत्तर 
प्रवचनकार ( पान १९९), गुणी नट (पान २०४) 
कसे होते व सर्वांशी समरस होण्याचा दुभिळ गुण 
त्यांच्याजवळ कसा होता (पान२४५) हे सवं मुळा 
तुनच वाचणे जरूर आहे. अभ्यासकांच्या दृष्टीने 
बापटशास्त्र्यांच्या लेखांची सुची (पान २८४), 
स्यांच्या काही रचना (पान २७९) व त्यांचे काही 
विचार (पान २७१) हे विभाग अत्यंत उपयोगी 


असे आहेत. 
- अद्योक सदादिव भट 


इृषबहारात विज्ञान पहा- डॉ. गो. .रा. केळकर; 
अनिझृद्ध प्रकाशन, पुणे ३०, १९८१; पू. ११६; 
कि. ११ रुपये. | 


करे क न्न 

झास्त्रीय ज्ञानाची सर्वसामान्य माणसाळा जवळून 
ओळल व्हावी ह्या उद्देश्याने लिहिलेलं, व्यवहारात 
विज्ञान कसे उपयोगी पडेल याचा मागोवा घेणारं 
हे चिमुकलं पुस्तक 1 डॉ. गो. रा. केळकर या 
नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीमध्ये शास्त्रज्ञ अस- 
लेल्या विचारवंतांच्या लेखणीतून साकार झालेलं 1 
भोवतालच्या विश्वात घडणाऱ्या घडामोडींत 
शास्त्रीय ज्ञात कसं खच्चून भरलं आहे हे सोप्या, 
घरगुती भाषेत समजावून सांगणारी 'विज्ञाना- 
मराठी भाषेत तुलनात्मक दृष्टीने 
कमीच ! दिवसेंदिवस शास्त्रीय ज्ञानात रोज भर 
वडत असलेल्या आजच्या जमाच्यात डोळे .उघहे. 
ठेवून सभोवार वाहिले तर व्यवहारात आजूबाजूला 
दिसणार्‍या घटनांचा शास्त्रीय कार्यकारणभाव लक्षात. 
गरेण्यास वेळ लागत नाही. जरूर आहे ती शास्त्रीय 
दृष्टीने वस्तूकडे पाहण्याऱ्या विज्ञानवादी दृष्टि- 

| 


११६ पानांच्या या छोट्याशा पुस्तकात ञसं 
कितीसं लिहिणं शक्‍य आहे ? पण आपल्या नित्याच्या 
जीवनात हरघडी, दिसून येणाऱ्या बाबींची वैज्ञानिक 
शहानिशा जिज्ञासूंना - व्हावी म्हणून निरंनिराळे 
रंग, प्क्ॅल्टिक, अल्युमिनियम, मिश्र घातुः ” निर- 
निराळे सुगंध यांसारख्या विंषग्रांची शास्त्रीय/भाह्रिती 


र: 


यात दिली भाहे. तसंच कल्हई लावणे, सोन्या- 
चांदीचे दागिने घडविणे, यांसारख्या हरघडी 
व्यवहारात जरूर भासणाऱ्या गोष्टींची शास्त्रीय 
चिकित्सा केली आहे. तसंच उन्हाळा, पावसाळा 
आदी क्हतूंत निसर्गाचे विविध अविष्कार कसकसे 
होतात याचीही मनोरंजक माहिती यात दिली माहे. 
संदर्भानुसार प्लॅस्टिकचा आद्य संशोधक डॉ. बॅकेलॅड, 
रंगाचा शोध लावणारा पिन, मधुमेहावर प्रभावी 
उपाय शोधून काढणारा संश्षोधक डाँ. फ्रेडरिक 
बॅटिंग यांसारख्या शास्त्रज्ञांची माहितीही त्या त्या 
भोघात दिलेली आढळते. 

डॉ. केळकरांनी वरील विषयांवर सृष्टिज्ञान, 
सह्याद्रि, जीवनशिक्षण यांसारख्या कालिकांतुन 
वेळोवेळी लिहिलेल्या १५ लेखांत अद्ययावत माहि- 
तीची भर घालून त्या लेखांचा पुस्तकरूपात अवतीणं 
केलेला हा संग्रह ! त्यामुळे पुस्तक उघडून कोणत्याही 
छेखाचं स्वतंत्र वाचन करता येतं. भोघवती शेली 
असल्याने आणि दैनंदिन जीवनातील दृष्टान्त 
देऊन विषय खुलविण्याच्या पद्धतीने पुस्तक निःसंशय 
वाचनीय झालं आहे ! 


या पुस्तकाचं दुसरं वेशिष्ट्य असं, की पुस्तकात 
आलेल्या कठीण पारिभाषिक शब्दांची सुची, त्यांचे 
इंग्रजी-मराठी शब्दाथे (ग्लॉसरी) आणि पुस्तकात 
आलेल्या विषयांची सुची ! या सोयीमुळे पुस्तकाच्या 
उपयुक्ततेत भरच पडली आहे. या लेखसंग्रहाला महा- 
राष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे भनुदान मिळाले 
आहे. त्याचा हेतूही अशा तर्‍हेची शास्त्रीय ज्ञानावर 
लिहिलेली पुस्तके मराठीत वरचेवर उपलब्ध व्हावीत 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८४ 


भारतीय भाषाभगिनींच्या एकूण वाडूमयनि्मि- 
तीत विज्ञानाचा परिचय सोप्या भाषेत करून देणाऱ्या 
पुस्तकांची निमिती तुलनात्मक पाहता खूपच विरळ 
दिसते. त्यात या पुस्तकाने निश्चितच भर घातली 
आहे असं म्हटलं पाहिजे. या लेखसंग्रहाचा हिंदी- 
गुजराती-कन्नड-बंगाळी आदी भाषांतून अनुवाद 
झाल्यास या ज्ञानाचा अखिल भारतीय जनतेला 
उपयोग होऊ शकेल. 


सध्या माध्यमिक शाळांतून त्या त्या कक्षेच्या 
गटासाठी पुरवणी-वाचनसाहित्याचा एकेक संच 
तयार ठेऊन तो रिकाम्या तासाच्या वेळी वाचनास 
दिला जातो. अश्या संचात या पुस्तकाचा समावेश 
होणं इष्ट आहे, कारण मानसिक जडण-घडण होत 
असलेल्या या संस्कारक्षम वयात अशी पुस्तके हातात 
आल्यास चौकस बुद्धीच्या मुलांच्या वैचारिक क्षमतेत 
निश्चितच वाढ होईल. 


एक नेहमीची अडचण या संदर्भात लक्षात भरते; 
ती ही, की प्रकाशक पुस्तके छापून घेऊन गिर्‍हाइ- 
काची वाट बघत स्वस्थ बसतात. खेडोपाडी पसर- 
लेल्या जिज्ञासु वाञ्कांपर्यंत त्यांचा प्रचार वा प्रसार 
व्हावा तसा होत नाही. ग्राहक आहे, पण मालाची 
माहितीच त्याच्यापर्यंत पोचत नाही. त्यामुळे मालाचा 
उठाव होत नाही, माल पडून राहतो या नावाखाली 
४काशक असली पुस्तके हाती घेण्यास धजावत नाही. 
प्रकाशक मिळत नाहीत म्हणून लेखक लिहिण्याच्या 
फंदात पडत नाहीत. अक्षा या दुष्टचक्रातून वाट 
काढून डाँ. केळकरांनी शास्त्रीय विषय सोपा करून 
सांगण्याचा हा जो खटाटोप केला आहे, याबद्दल 
मराठी माणूस नेहमीच त्यांचा कृतज्ञ राहील, 


- ना. बा. मराठे 
साभार पोच 
ै करष्वेबसार ( मराठी अनवाद ) _ _. 
विनोबा भावे; रळ मर्ग, मे आध रे. क भीकृष्णामाहात्म्य ( पुनमुद्रण ) ग. रा. वैद्य; 
वैदिक. संशोधन मंडळ क हेंदळे; प्रकाशक श्री. नी. लेले: ३८ ली आळी. 
प्रकाशन; १९८२; 7 ९ मध 


पू. ३२१०; कि, ३६ रुपये. 


वाइ- ४१२८०३ ( जि. सातारा ) ; १९८३; 
पू. १७--१४५; कि. २० रपये. 


अनुक्रमणिका 


वाद-संवाद 


संपादक, 
नवभारत यांस, 
स. न. वि. वि. 

श्री. भुजंग मेश्राम ह्यांच्या नवभारतात प्रसिद्ध 
झालेल्या एका लेखाच्या संदर्भात मी एक पत्र 
आपणाकडे पाठविले होते. नवभारताच्या ऑक्टो. 
८३ च्या अंकात श्री. व्यंकटेश आत्राम ह्यांनी त्याला 
दिलेले उत्तर वाचले. 

श्री. भुजंग मेश्रामांनी अज्ञानापोटी काही विधाने 
केली असतील ; परंतु श्री. व्यंकटेश आत्राम ह्यांची 
भूमिका मात्र साऱ्या गोंड जमातीचे आपणच एक- 
मेव प्रवक्ते आहोत आणि जे गोंड नाहीत त्यांनी 
गोंडांबाबत काही लिहु-बोलू नये अशी असल्याचे 
जाणवते. स्वच्छ संशोधनात्मक भूमिकेतून करा- 
वयाच्या वाद-संवादाला ही भूमिका उपकारक 
नाही. 

श्री. ठ्यंकटेश आत्राम त्यांच्या पत्रात 
( नवभारत- ऑक्टो ८३, पृ. ४७, स्तंभ २; 
१३ वी ओळ ) म्हणतात, कौ मी अकारणच श्री. 
भुजंग मेश्रामांच्य़ा तोंडी “ आजवरचे संशोधन वर- 
पांगी झाल्याचा दावा ” घालण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. परंतु त्यांनी श्री. भुजंग मेश्नामांचा लख 
( नवभारत- जुल ८३, पृ. २८, स्तंभ २, शेव- 
टून ५ वी ओळ ) नीट वाचल्यास त्यांच्या लक्षात 
येईल, को श्री. भुजंग मेश्रामांनी स्पष्टपणे तसे 
म्हटलेले आहे. तेव्हा मी अकारण काही केलेले 
नाही हे लक्षात यावे. 

त्यापुढे १६ व्या ओळीत श्री. व्यंकटेश आत्राम 
म्हणतात, की श्री. भुजंग मेश्रामांनी कोणत्याही 
संशोधकांचा व त्यांच्या कार्याचा उल्लेख केलेला 
नाही. परंतु श्री. मेश्रामांच्या लिखाणात जेव्हा आज- 
वरचे संशोधन असा शब्दप्रयोग येतो तेव्हा प्रत्येक 
संशोधकाचा वेगळा उल्लेख नसला, तरी त्याचे 
कार्य श्री. मेश्रामांना माहीत असावे असे त्यांच्या 
विधानावरून वाटते. तेव्हा ११ व्या ओळीत ते 
म्हणतात तक्ली मी नावे “पदरची घुसडली” नाहीत. 
मी तर आता श्री. मेश्रामांनाच आव्हान करतो, की 
आजवरच्या संशोधकांच्या नेमक्‍या उणिवा त्यांनी 


अवश्य दाखवून द्याव्यात किंवा “या संशोधकांच्या 
कार्याची तपासणी न करताच मी. हे विधान केले ” 
अशी जाहीर कबुली त्यांनी प्रामाणिकपणे द्यावी व 
आपले विधान मागे घ्यावे. 

पुढे श्री. आत्राम ओळी २३ ते २६-मध्ये म्हण- 
तात, की “'गोंडांच्या गोत्रनामांच्या संदर्भात पुस्तकच 
नाही ” व “पुवसूरींनी या संदर्भात लिहिलेच नाही”. 
श्री. आत्रामांच्या दुर्देवाने वस्तुस्थिती निराळीच 
आहे. यापूर्वी अनेक संशोधकांनी गोंडांच्या गोत्र- 
नामांविषयी संशोधन केले आहे आणि त्या संदर्भात 
लिहिले आहे. काही वेचक ग्रंथांची नावे पुढीलप्रमाणे- 
१) रसेल व हिरालाल- दि कास्ट्स अँड ट्राइब्ज 
ऑफ सेन्ट्रल प्रॉव्हिन्सेस ऑफ इंडिया १९१६. 
२) स्टीफन फुक्‍्स - दि गोंड अँड भुमिया ऑफ 
ईस्टने मांडला- प. आ. १९६० - दु. आ. १९६८. 
३) फ्यूरर हैमनडॉफे- (अ) दि राज गोंड्स ऑफ 
आदिलाबाद - १९४८, (ब) दि प्रधान्स : दि 
बाडेस ऑफ दि राज गोंड्स- १९५१. ४) ग्रीगसन 
डब्ल्यू. व्ही. - दि मारिआ गोंड्स ऑफ बस्तर, 
१९३८, ५) राव सी, एच. - दि गोंड्स ऑफ दि 
ईस्टनं घाट्स : इंडिया - १९१०. ६) राव पी. 
एस. - अमंग दि गोंडस ऑफ अदिलाबाद - १९४९. 
७) सिंग आय. - दि गोंडवन अँड दि गोंड्स - 
१९४४. ८) रिसले - दि गोंड्स ऑफ बेंगाल. आता 
हो यादी येथेच थांवतो. 

आता आ।त्रामांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे 
पुढीलप्रमाणे- १) ४ सगांपेक्षा कमी अधिक आहेत 
काय याचेही उत्तर होय असेच आहे. स्टीफन फूक्सला 
पूर्वे मांडला जिल्ह्यात तीन देवे, चार देवे, पाच देवे, 
सहा देवे व सात देवे असे पाच गोत्रसंच आढळले. 
तसेच पी. बी. बोस यांनाही छत्तिसगड (म. प्र.) 
या प्रदेशात गोंडांत असेच पाच गोत्रसंच आढळले 
आहेत. याखेरीज मद्रास ( जुने ) या प्रदेशात देवे 
सगांच्या ऐवजी वंशपद्धतीचे गोंडांचे गट आढळले 
आहेत. त्यांची संख्या तीन एवढी आहे. 

त्यापुढे जाऊन आतापर्यंत मी उल्लेख न केलेला 
नवा मुद्दा मांडतो. श्री. मेश्राम मपल्या लेखात ( पृ. 
२७, स्तंभ १, ओळ २७-२८) मध्ये म्हणतात, की 


अनुक्रमणिका 


ष्र 


गोंडांचे बावीस देव ४--५--६--७ असे विभागले गेलेले 
आहेत. फुक्सच्या माहितीनुसार सात देवांची एक 
यादी असून सात देवे सवं सात देवांची पूजा करतात. 
सहा देवे त्यांतील सहाच देवांना, पाच देवे त्यांतल्याच 
पाच देवांना, चार देवे त्यांतल्याच चार देवांना व 
तीन देवे त्यांतल्याच तीन देवांना अज्ञा पद्धतीने 
पूजतात. तेव्हा याही ठिकाणी आत्रामांनी स्वतः 
घेतलेल्या भूमिकेचा विचार करावा. 


त्यापुढे श्री. आत्राम पृ. ४८, स्तंभ १, ओळी ६ ते 
८ मध्ये विचारतात, की एकच गोत्रनाम विविध 
गोत्रसंचांत आढळते काय? याचेही उत्तर होय, 
असेच आहे. फुक्सला दोन गोंडांनी स्वतंत्रपणे ज्या 
याद्या दिल्या त्यांमध्ये एकाने धूर्व हे गोत्रनाम पाच 
देव्यांमध्ये सांगितले. तसेच कोल्हिया हे गोत्रनाम 
एकाने सात देवे तर दुसर्‍याने तीन देवे म्हणून 
सांगितले; तसेच नारेती हे गोत्रनाम एकाने 
पाचदेवे व दुसर्‍याने सहादेवे म्हणून सांगितले. 
यावर श्री. आत्रामांचे काय म्हणणे आहे ? शिवाय 
फूक्सने मिळवलेल्या यादीन तीन देवे म्हणून जी 
गोत्रनामे आहेत. ती श्री. आत्रामांच्या यादीत 
असणार को नाही ? असल्यास कोठे? 


त्यापुढे ओळी १४-१५ वाचून श्री. आत्रामांची 
माहिती अपुरी आहे असे वाटते. * गोंडांची देवे प्रक- 
रणे, गोत्र प्रकरणे किवा गोत्र संच प्रकरणे ' यावर 
पुढील संशोधकांचे कार्य झालेले आहे- १) फ्‌क्स 
स्टीफन- कित्ता (वर उल्लेखलेले पुस्तक) २) 
बुरडकर एम. पी, - टोटेमिझम अमंग दि गोंड्स 
१९४०, क्लॅन आग्रेनायझेशन ऑफ दि गोंड्स- 
१९४७. ३) स्टीफन फुक्स- (अ) दि सोशल 
ऑगनायझेशन आफ दि गोंड इन ईस्टर्न मांडला- 
१९५२, (ब) टेल्स ऑफ गोंडवन- १९६०, 
४) हसन एस. एस. - दि कास्ट्स अंड ट्राइन्ज ऑफ 
दि निझ्ाम्स डोमिनियन- १९२७. ५) फेरिरा जे, 
व्ही, -टोटेमिझम इन इंडिया- १९ ६५, 


यांखेरीज भारतीय भाषांमध्ये प्रसिद्ध झालेले व 
आधीच्या यादीतील काही पुस्तकांतले संशोधन 
निराळेच. याच संदर्भात पृ. ४७, ओळ २२ मध्ये 
ते म्हणतात, की गोंडांची ७५० गोत्रनामे आहेत. 
त्यांनी कृपपा ताबडतोब ती यादी प्रसिद्ध करावी. 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८४ 


कारण भाजपयंतच्या संशोधकांना जास्तीत जास्त 
२०० ते २५० इतकीच गोत्रनामे मिळाळी आहेत ! 

गोंडांचा नागांशी संबंध व मोहेंजोदारोशी संबंधी 
याविषयीच्या यापूर्वीच्या पत्रात मी जे म्हटले आहे, 
त्याची आठवण करून देतो, की ' लेखकाने इतरांची 
मते ओढून ताणून आपल्या लेखात का आणून 
बसवली ते समजत नाही. एवढेच मी म्हटलेले आहे 
व त्या माहितीविषयी मी काहीच म्हटले नाही. तरी 
श्री. आत्रामांनी आपल्या पत्रात पृ. ४८, स्तंभ १, 
झळ २५ व ओळ ३८ मध्ये माझ्या तोंडी अकारण 
काही गोष्टी का घुसडल्या आहेत, ते समजत नाही. 

त्यापुढे तूप अर्थाच्या गोंडी शब्दाचा ऊहापोह 
करताना श्री. आत्रामांनी कग्वेद वगेरेचे भापल्याला 
ज्ञान आहे हेही सांगितले आहे. मी जो मुद्दा मांडला 
तो श्री. आत्रामांना समजलाच नसावासे वाटते. 
श्री. मेश्रामांचे त्यांच्या लेखात असे प्रतिपादन 
आहे, की ( पृ. २५, स्तंभ १, ओळ ११ व २१) 
४गोंडीतल्या शब्दांची काही वेशिष्ट्यपूर्ण घडण असते? 
आणि ' प्रत्येक नावाला स्वतंत्र अथे व संदर्भ असतो. 
त्यावर मो म्हटलेले आहे, की ' प्रत्येकच भाषेविषयी 
हे खरे आहे. त्याचे विशेष वाटण्याचे किंवा भास- 
वण्याचे काही कारण नाही". यावर श्री. आत्राम 
काहीही न बोलता आपले श्री. मेश्रामांपेक्षा निरा- 
ळेच प्रतिपादन मांडतात. यामुळे माझ्यासारख्या 
नयस्थ अभ्यासकाच्या मनात प्रश्‍न उभा राहतो, कौ 
स्वत:ला साहित्यिक किंवा संशोधक किवा दोन्ही 
समजणार्‍या, एकाच पिढीतल्या दोन गोंडांना जर 
आपल्या भाषेतल्या साध्या शब्दांची व्यत्पत्ती 
सुसंगत मांडता येत नसेल, तर पिढ्यानपिढ्या लोक- 
संचितात साठलेल्या झञानाचा ते अर्थ कसा लावणार 
आणि त्यांनी लावलेलाच अर्थ खरा असे कोणत्या 
आधारावर मानायचे ? तिसऱ्या एखाद्याने तिसराच 
काही अ्थं सांगितला तर ? असो. 

त्यापुढे पू. ४८, स्तंभ २, ओळ २४-२५ यांत 
माझ्यावर केलेला आरोप खरा नाही. श्री. मेश्रा- 
मांनी स्वतःच्या लेखात पृ. २६, स्तंभ २, ओळ २८ 
या ठिकाणी जी माहिती दिली तिचाच मी आधार 
घेतला होता. भाऊ मांडवकरांचा या संदर्भात मी 
उल्लेखही केलेला नाही. शिवाय श्री. मेश्रामांपेक्षा 
श्री, आत्राम काही वेगळीच मुकहत्ती...'पु रवतात. 


अनुक्रमणिका 


बाद-संवाद 


त्यामुळे वर मांडलेलीच शंका पुन्हा माझ्या मनात 
उभी राहते, की खरे कोणाचे मानायचे ? शिवाय 
गोत्रनामे, स्थलनामे व आडनावे बदलतात हे माझे 
*मत' नसुन या क्षेत्रातील अनेक संशोधकांनी आपा- 
पल्या अभ्गय्रासातंतर ते मत निष्कषं म्हणून प्रसिद्ध 
केले आहे. तसेच ते फक्त गोंडांपुरते लागू नसूत 
सवच समाजांना- मग आदिवासी असोत की नसोत- 
सारखेच लागू पडणारे आहे. श्री. आत्रामांना 
त्याचे वावडे का वाटावे ? 

आत्राम आडनावाची प्राचीनता किवा समुद्राच्या 
पलीकडून गोंडांनी येण्याची कथा या दोन्ही बाब- 
तीतला माझा मूळ मुहाच श्री. आत्रामांना 
समजला नसावासे दिसते. श्री. मेश्राम आपल्या 
लेखात ( पृ. २५, स्तंभ १, ओळ २१-२३) 
म्हणतात, की ' गोत्रनामांच्या सहाय्याने. . . मूळ 
इतिहासाकडे जाता येईल ' या सर्वसाधारण विधा- 
नाच्या पुष्ट्यथे त्यांनी जी उदाहरणे दिली, ती 
त्यांनाच कशी अडचणीत आणतील ते मी दाखवून 
दिलेले आहे. तीच गोष्ट गोत्रनामांच्या मर्थाविषयी 
झालेली दिसते. ते अथे बरोबर आहेत की चूक माहेत, 
हे ठरविण्याचा प्रयत्न मी केलेलाच नाही; कारण श्री. 
आत्रामांनी म्हटल्याप्रमाणे मला ज्या भाषेची 
बाराखडीही माहिती नाही त्याविषयी मी कसा 
बोलणार ? माझा प्रश्‍न वेगळाच आहे (जो श्री. 
आत्रामांना समजलेला दिसत नाही). तो म्हणजे 
"नाक? म्हणजे “महत्त्वाचे' असा जो मराठीत सांकेतिक 
अथे आहे व ते दशंविणार्‍या म्ह्णी ब वाक्प्रचार 
मराठीत आहेत तसेच्या तसे गोंडी भाषेत आहे का? 
कारण मराठी सोडल्यास इतर कोणत्याही भारतीय 
भाषांमध्ये (हिंदीमध्ये एखादा अपवाद वगळता) 
तसा अर्थ नाही. जरी त्यांपैकी बर्‍याच भाषा 
एकाच मळ भाषेपासुन झाल्या असल्या तरी. मग 
गोंडी भाषा जी ग्रीयसंन व अन्य संशोधकांच्या मते 
तामिळ व कानरी (कानडी नव्हे) भाषेशी अधिक 
जवळीक सांगते, मराठीशी नव्हे' तर त्या भाषत, 
मराठीतील सांकेतिक अथे जसेच्या तसे असतील का, 
अशी झांका मी व्यक्‍त केली तर त्यात काहीही चूक 
नाही. मराठी व गोंडी भाषेतील समानार्थी म्हणी 
व वाक्प्रचारांचा कोश जर श्री- आत्रामांनी प्रसिद्ध 
केला तर आमच्यासारख्या अभ्यासकांना त्याचा 


ष्रै 


जरूर फायदा होईल. या संदर्भात एक महत्त्वाची 


- गोष्ट सांगू इच्छितो, की अनेक संशोधकांनी असे 


मुद्दाम नमूद केले आहे, को त्यांच्या गोंड माहित- 
गारांनी गोंडी गोत्रनामांना जे शाब्दिक अथं आहेत 
त्यांप७ठरीकडे जाऊन काही खास अथे तसल्याचे 
सांगितले आहे. याखेरीज माझ्या ज्या प्रश्‍नाचे 


- उत्तर देण्याचे श्री. भात्रामांनी टाळलेच आहे तो 


म्हणजे मेश्रामांना हवा असलेला मूळ इतिहास 
यातून कोठे मिळतो ? 

याखेरीज श्री. आत्रामांनी श्री. मेश्रामांच्या लेखात 
किवा माझ्या पत्रात नसलेले गोंडवाना लॅडसारखे 
काही मुहदे उपस्थित केले आहेत. माझ्यापाशी 
त्याविषयीही भरपूर माहिती उपलब्ध आहे, पण 
जागेअभावी ती देत नाही. 

आणखी एक. श्री. व्यंकटेश आत्राम ( ज्यांनी 
मानववंश्नात्राचा किती अभ्यास केला आहे हे, ते 
सांगायला तयार नाहोत ) गरज पडेल तेथे इ. 
८ वीच्या पुस्तकात उल्लेखलेल्या व ऑस्ट्रेलिया- 
सारख्या दूर असणार्‍या देशातील शास्त्रज्ञाने मांड- 
लेल्या सिद्धान्ताचा आधार घेणार; परंतु सोयीचे 
नसेल तेथे किवा निव्वळ आज्ञानापोटी * सद्य:- 
स्थितीत प्रचलित असलेले समाजशास्त्र किवा 
मानववंशशास्त्र तोकडेच आहे ' असा स्वदेद्यातील 
संशोधकांचा अधिक्षेप करणारा झेरा मारणार. 
बरे, त्यांनी ज्या सिद्धान्वाचा आधार घेतला 
आहे, तो आहे जमिनीच्या थरांच्या व भूखं- 
डांच्या जडणघडणीविषयीचा सिद्धान्त. त्यातील 
गोंडवाना या शब्दाचा व आजच्या गोंड जमातीचा 
काहीही संबंध नाही असे त्या क्षेत्रातील विद्वानांचे 
मत आहे हे त्यांना माहिती नाही की त्यांनी जाणून- 
बुजून दुलंक्ष केले ? 

तसेच काही चिन्हे, नावे समान असणे हे एखाद्या 
संस्कृतीण्या व्यापकतेचा निविवाद पुरावा होऊ 
हाकत नाही हे साधे शास्त्रीय तत्त्व श्रो. आत्राम 
अमान्य करतात आणि जरा एखादा शब्द सारखा 
दिसला की लगेच हे आमचेच असे म्हणतात हे 
निव्वळ हास्यास्पद आहे. पण श्री. आत्राम आपल्या 
कोशातून बाहेर यायला तयार नाहीत. 

माझ्या पुर्वीच्या व याही पत्राचा उद्देश हा लेख- 
काला नाउमेद करण्याचा किंवा ' त्याच्यापेक्षा मी 


अनुक्रमणिका 


ष्छे 


अधिक शहाणा असे दाखवण्याचा नाही; पण त्या- 
बरोबरच लेखकानेही आपण करीत असलेल्या प्रति- 
पादनाविषयी अधिक जागरूक राहावे हे लक्षात 
आणून देण्याचा आहे. 

अंतराळवीर चंद्रावर जाऊन तेथील दगड-माती 
इ. वस्तु आणतात व पृथ्वीवरील शास्त्रज्ञ प्रयोग- 
झाळेत त्यांचे पृथक्करण करतात. उद्या जर भंत- 
राळवीर म्हणू लागला, को चंद्रावर मी गेलो होतो 
म्हणून मी सांगेन तेच पृथक्करण खरे आणि प्रयोग- 
शाळेत बसणाऱ्या शास्त्रज्ञाला त्याविषयी काहीच 
बोलण्याचा अधिकार नाही, तर ते चूक ठरेल. 
त्याचप्रमाणे श्री. मेश्राम, श्री, आत्राम यांच्यासार- 
ख्यांनी तूर्त अंतराळवीराची भूमिका वठवावी. 


श्री. आत्राम ज्याला 'अनुभवजन्य ज्ञान? म्हणतात, 
ते म्हणजे केवळ वाडवडिलांकडून त्यांच्यासारख्यांनी 
ऐकलेली माहिती असते. मी जर २-३ वर्षे भरपुर 
पेसे घेऊन त्या प्रदेशात हिंडलो तर अनेक माहित- 
गार वृद्ध गोंड मला भरपूर माहिती सहज देतील, 
त्यात काही अवघड नाही हे श्री. आत्राम विसरतात. 
पृ. ४९, स्तंभ १, ओळ १ यात ते म्हणतात, कौ 
यातील गुह्य गोरेंना कळूच शकत नाही. ही चुकीची 
समजूत आहे. यापुर्वी अनेकांना ते कळलेले आहे, 
त्याचे विश्लेषणही झालेले आहे. फक्त श्री. भात्रा- 
मांना ते माहिती नसावे असे त्यांच्या एकूण लिहिण्या- 
वरून वाटते. गोंडांशिवाय इतरांना गोंडांविषयी 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८४ 


काही समजूच शकणार नाही हा संकुचित दृष्टि- 
कोन सोडून श्री. विनायक तुमराम यांचा व्यापक 
दूप्टिकोन भंगिकारण्याचा प्रयत्न त्यांनी करावा 
(हाकारा : ऑक्टो. ८३) . श्री. भाऊ मांडवकरांनी 
लिहिले, तसे एखादे माहितीपर पुस्तक लिहावे आणि 
मग माझ्यासारख्यांचे अज्ञान उघडे पाडण्याचा 
प्रयत्न करावा असे मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांना मी 
झभावाहन करतो. 


माझ्या यापूर्वीच्या पत्रात मो विचारलेल्या, पण 
श्री. आत्रामांनी ( व श्री. मेश्रामांनीही ) ज्याला 
बगल दिली अश्या प्रश्‍नाचे मीच आता उत्तर देतो. 
श्री. आत्राम व श्री. मेश्राम ज्या गोंडांविषयी 
बोलताहेत ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील व परिसरातील 
राजगोंड, प्रधानगोंड व त्यांच्याप्रमाणेच गोत्रसंच 
असणाऱ्या बाकीच्या गटांतील गोंडलोक असावेत. 
अर्थात हा माझ्यासारख्या * अज्ञानी ? व्यक्‍तीने, 
केवळ ' पुस्तकी संदर्भावरून ! केलेला अंदाज आहे. 
तो खरा की खोटा तेवढे कळवण्याची तसदी श्री. 
आात्रामांनी घेतल्यास आभारी होईन. 


कदाचित काही शब्द बोचरे वाटतील तर क्षमा 


मागतो; परंतु श्री. मेश्रामांच्या आक्रमकतेला उत्तर 
देताना तें अपरिहाये होते. 
सहकार्याबद्दल धन्यवाद. 


-खुधांधयु गोरे 


७७७ 


साभार पोच 


क. आसवांचा लळा ( कवितासंग्रह ) - राजा 
गायंगी; प्रकाशक केशवराव चौधरी, निदेशक, 
आंतर भारती मुद्रणालय, ४२ आंबेकर मागं, 
वडाळा, मुंबई ४०००३१; १९८३; पृ. ७४; 
कि. १० रुपये. 

$ अर्वाचीन मराठी - रमेश घोंगडे; ( महाराष्ट्र 
विद्यापीठ ग्रंथनिमिती मंडळ; नागपूर १० 
यांच्यासाठी ) कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजया- 
नगर, पुणे ३०, १९८३, पृ. २३५; करि. ३० 
रपये, 


र; आभाळातील अश्वे - ( ललित व वैचारिक 
छेख ) प्रभाकर पाध्ये; कॉन्टिनेन्टल प्रकादान, 
विजयानगर, पुणे- ३०; पृ. १२६; कि. १८ 
रुपये, 

क॑ छावा ( नाटक ) - शिवाजी सावंत; 


न कॉन्टि- 
नस्टल प्रकाशन; विजयानगर, पुणे- ३०; 
१९८३; पू. १११; कि. १० रुपये, 

ई. युगविधान - बा. स. हाटे; संबोधि प्रकाशन, 


१७५२६, शास्त्रीनगर, गोरेगाव (पठ्चिम ), 
मुंबई ४०० १०४, १९८३; प $९४;. कि. ३५ रु. 


अनुक्रमणिका 


सार-संकलन 


आजचा चीन 

गेले तेरा महिने चीनमध्ये एका इंग्रजी भाषिक 
वतेमानपत्रात संपादकोय साहाय्यक म्हणून काम 
केलेल्या एका पत्रकाराचे चीनविषयीचे अनुभव असे 
थाहेतः चिनी सरकारच्या हल्लीच्या धोरणाचा सारा 
भर आथिक प्रगती साधण्यावर आहे. १९८१ साली 
कम्युनिस्ट पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीने काढलेल्या 
जाहीरनाम्यात असे म्हटले आहे, की ' चिनी समा- 
जातील आजचा मुख्य व्याघात ( कॉन्ट्रॅंडिक्शन ) 
म्हणजे लोकांच्या वाढत्या भोतिक आणि सांस्कृतिक 
गरजा आणि उत्पादनातील मागासलेपणा ह्यांच्या- 
मध्ये असलेली दरी हा होय. साम्यवादी मंडळींना 
'व्याघाता'च्या भाषेशिवाय बोलणे अशक्य़ असते. 
सरळ भाषेत ह्या विधानाचा अथे असा, की चिनो 
लोकांच्या भोतिक आणि सांस्कृतिक गरजा वाढत 
आहेत आणि उत्पादनव्यवस्था तश्ीच मागासलेली 
राहिली आहे; आणि ही तफावत दूर करणे आव- 
इपक आहे. सरकारचा अंदाज आणि उद्दिष्ट असे 
आहे, की इ. स. २००० च्या सुमाराला चिनी 
लोकसंख्या १२० कोटीच्या आसपाम स्थिरावी आणि 
उत्पादकता आजच्या चौपटीने वाढावी. 

आजचे प्रमुख चिनो नेते डेंग शियाओपिंग आणि 
त्यांचे सहकारी हे व्यवहारवादी (प्रग्मेंटिक) धोरणाचा 
पुरस्कार करतात, माओ झेडाँग यांच्या आदर्शवादी, 
स्वप्नाळू धोरणात त्यांनी मूलभूत परिवतंत घडवून 
आणले आहे ही आता परिचित अशी गोष्ट आहे. 
माओ झेडाँग यांना नवा साम्यवादी माणूस घडवा- 
यचा होता आणि तो घडविण्याची त्यांना घाई झाली 
होती. स्पर्धा करणे हे प्रतिगामी आहे, बाजारभावा- 
तील चढउतारांचा फायदा उठवून नफा कमावणे 
हा गुन्हेगारीचा प्रकार आहे अशी त्यांची चिनी 
जनतेला शिकवण होती. ह्याच्या उलट डेंग म्हण- 
तात की स्पर्धा ठीक असते, तिच्यात काही गैर 
नाही आणि स्पर्धेच्या मार्गाने चार पैसे गाठी कर- 
ण्यातही काही अयोग्य असे नाही, एके काळी ग्रामीण 
भागातील '* कम्यून्स ' हा चिनी साम्यवादी समा- 


जाचा गाभा आहे असे मानण्यात येत असे, आता 
न. भा. ८ 


कम्यून्सचो घट्ट बांधणी हळूहळू सैल करण्यात येत 
आहे. सभासदांना जमीन खंडाने देणारी आणि त्यांना 
दोेतीसाठी आवइ्यक असलेल्या सोयी उपलब्ध करून 
देणारी यंत्रणा एवढेच स्वरूप कम्यून्सना देण्यात येत 
आहे. 

सरकार तरुणांना स्वतःचा काही उद्योग किवा 
धंदा सुरू करायला प्रोत्साहन देत असते कारण 
सर्वांना देण्याएवढ्या नोकऱ्या सरकारकडे नाहीत. 
रस्त्यांच्या बाजूला सायकली दुरुस्त करणारी दुकाने, 
चेहापाण्याची, चांभारांची दुकाने आता मोठ्या 
प्रमाणावर थाटलेली दिसत आहेत. अधिक महत्त्वाची 
गोष्ट ही, को चिनी उद्योगधंद्याच्या एका मोठ्या 
भागाला आता बाजारात उतरून स्पर्धा करावी 
लागत आहे; आणि स्पर्धेत टिकून राहावे लागत 
आहे. ह्याचा अर्थ असा, की कामगारांना त्यांच्या 
उत्पादकतेच्या प्रमाणात वेतन देण्याचे तत्त्व त्यांना 
पाळावे लागत आहे. शिवाय चीनमध्ये आता अनेक 
खास ओद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यात आली 
आहेत. तेथे परकौय भांडवलाची गुंतवणूक आणि 
परकीय व्यवस्थापनांचा सहभाग यांच्या साहाय्याने 
जे उद्योगधंदे चालविण्यात येत आहेत त्यांच्यात 
कार्यक्षमतेवर भर देण्यात येत आहे. पूर्वी काम- 
गारांना पूणे सुरक्षितता असे आणि सवे प्रकारचा 
हलगर्जीपणा खपवून घेण्यात येत असे. आता तसे 
राहिलेले नाही. 

१९६६ ते १९७६ ह्या दशकात माओ यांनी 
सुरू केलेली सांस्कृतिक क्रांती सवेत्र ग्जंत आणि 
घोंगावत होती. साम्यवादी सर्वाधिकारशाहीखाली 
अगोदरच भरडल्या गेलेल्या चिनी जततेमधून जे 
काही विचाराचे आणि आचाराचे स्वातंत्र्य अजूनही 
शिल्लक राहिले असेल ते उखडून काढणे हे सांस्कू- 
तिक क्रांतीचे उद्दिष्ट होते. कम्युनिस्ट पक्षामधील 
भिन्न गटांतील सुंदोपसुंदीला ऊत आला होता आणि 
निघृण दडपश्याहीचे सवेत्र थेमान सुरू होते. कम्यु- 
निस्टपुवे चिनी जीवनाचे सवे अवशेष पुर्णपणे नष्ट 
करण्याचा चंग सांस्कृतिक क्रांतीच्या नेत्यांनी बांधला 
होता. प्राचीन मंदिरे आणि राजवाडे यांच्या उत्कृष्ट 


ष्ट 


वास्तूंचा गिरण्या आणि कारखाने म्हणून वापर 
करण्यात येऊ लागला. आज सांस्कृतिक क्रांती ओस- 
रून गेली आहे. पण अक्शा विटलेल्या वास्तूंच्या स्वरू- 
पात तिचे अनेक अवकद्षेष आज मागे उरले आहेत. 

तिचे दुसऱ्या प्रकारचे अवश्षेष मोडलेल्या माण- 
सांच्या ख्पाने ठिकठिकाणी आढळतात. असा एखादा 
माणूस एखाद्या परदेशी माणसाला हळूच बाजूला 
नेऊन आपली कहाणी त्याच्या कानात कुजवुजतो. 
(यासाठी त्याला परदेशी माणसाचा आसरा घ्यावा 
लागतो; कारण कुणीही चिनी त्याच्याशी हित- 
गुजाच्या गोष्टी करताना आढळणार नाही. तसे 
करणे धोक्याचे असते.) तो सांगेल, की त्याला बारा 
तुरुंगांत डांबण्यात आले होते. तुरुंगात संडास 
साफ करण्याचे काम त्याला देण्यात आले होते. 
त्याचा अपराध हा होता, को त्याने अमेरिकेत शिक्षण 
घेतले होते आणि समाजशास्त्रासारखा * बूर्ज्वा ? 
विषय तो विद्यापीठात शिकवीत होता. 

सांस्कृतिक क्रांतीची अध्वयूं असलेली *चांडाळ- 
चौकडी ' निकालात काढण्यात आल्यानंतर क्रांतीच्या 
काळात लोकांनी भोगलेल्या यातनांचा आविष्कार 
करणाऱ्या साहित्याला पूर आला. ' व्रण साहित्य! 
(स्कार-लिटरेचर) या नावाने हे साहित्य प्रसिद्ध 
आहे. विशिष्ट राजकीय विचारप्रणालीशी असलेल्या 
बांधीलकीला कितीही महत्व असले तरी स्वतःच्या 
माणुसकीची जोपासना करण्याला त्याहुनही अधिक 
महत्त्व असते, हा ह्या साहित्याचा मध्यवर्ती संदेश 
होता. सांस्कृतिक क्रांतीच्या भयानक अनुभवानंतर 
अधिक मोकळिकीचे वातावरण टिकून राहील 
अश्ली आशा निर्माण झाली होती. फ़रॉईड आणि सार्त्र 
यांसारख्या पाइचात्त्य विचारवंतांचे प्रंथ विद्यार्थी 
बिचकत का होईना हाती घेऊ लागले होते. पाश्‍चात्त्य 
साहित्यसमीक्षेवर फ़ॉँइडच्या विचारांच्या झालेल्या 
परिणामांचे नेमके विश्लेषण एखादा प्राध्यापक करू 
लागला होता. मधून मधून येणारे महापुर, होणारे 
धरणीकंप, होणारे गुन्हे यांच्या बातम्या प्रसिद्ध 
होऊ लागल्या होत्या. माओ यांच्या काळात अशी 
दृढ श्रद्धा होती, की अशा घटना साम्यवादी समा- 
जाच्या संदर्भात घडूच शकत नाहीत. आणि म्हणून 


त्या हट्टाने घडल्या तरी त्यांची बातमी देण्याचा 
प्रश्‍नच उद्‌भवत नव्हता. 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८४ 


पण आता सर्वाधिकारक्षाहीची मगरमिठी परत 
आवळली जाऊ लागली आहे. फरक एवढाच, की 
माओ यांची सर्वाधिकारशाही एका प्रकारच्या गूढ- 
वादावर- साम्यवादी समाजरचना परिपूणे आहे 
आणि तिची घटक असलेली व्यक्‍ती अंतर्बाह्य बदलून 
जाते असे मानणाऱ्या गूढवादावर - आधारलेली 
होती; तर डेंग यांची सर्वाधिकारशाही तंत्रज्ञाह्ीव 
आधारलेली आहे. 

पण सर्वाधिकारझ्याहीला विचारप्रणालीची (आय- 
डिऑलॉजी) बैठक लागतेच. आणि डेंग यांना 
माओवादामध्ये ही बैठक उपलब्ध आहे. यामुळे 
अलीकडे ' कला आणि साहित्य मंडळांचे संघ? 
ह्या सरकारी संस्थेने “ माओ झेडांग यांचे कला 
व साहित्य यांवरील विचार नाकारणाऱ्या कोण- 
त्याही सौंदर्यशास्त्रीय उपपत्तीवर ” कडक टीका 
करणारा ठराव प्रसिद्ध केला. “कलाकुती'ची निभिती 
हा केवळ कलावंताचा आत्माविष्कार असतो ” ह्या 
भूमिकेला विरोध करणारे निवेदन चिनी चित्रपट- 
संघाने प्रसिद्ध केळे आणि “ माणसामाणसांमधील 
वगंभेद अस्पष्ट करणार्‍या मानवी प्रकृतीविषयीच्या 
बूर्ज्वा उपपत्तीविरुद्ध ” आपल्या सभासदांना 
सावध केळे, अनेक सरकारी अहवालांत माक्‍सं- 
वादेतर जडवाद, ख्तरिश्‍चन धर्म, अस्तित्ववाद, बूर्ज्वा 
ब्यक्तिवाद, पाश्चिमात्य आध्यात्मिक रानटीपणा 
यांच्यामुळे तरुण पिढीच्या मानसिक आरोग्याला 
घोका पोचण्याची भोती व्यक्‍त होत असते; पण 
जेव्हा एका सांस्कृतिक अधिकाऱ्याने साम्यवादी 
समाजरचनेतही काही व्यक्तींमध्ये परभावाची 
( एलिअनेशन ) अवस्था आढळून येणे शक्‍य आहे 
असे विचार मांडले, तेव्हा त्याची नाचक्की करून 
त्याला ते परत घ्यायला भाग पाडण्यात आले. तेव्हा 
सांस्कृतिक क्रांती ओसरली म्हणून अधिक उदार, 
मोकळिकीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे 
नाहो. 

प्रत्येक व्यक्ती कोणत्यातरी ' वके-युनिट'ची 
( कामकरी-संघ ) सदस्य असते आणि संघाच्या 
प्रमुखाजवळ तिच्या जीवनाचा सर्व वृत्तांत नमूद 
करणारे टाचण असते. तिच्या खाजगी जीवनावर 
तिचे ज्यांच्याशी विशेष संघटण असेल अक्षा सर्व 
स्नेहीसंबंधितांवर देखरेख करणे ही संघप्रमुखाची 


अनुक्रमणिका 


सार-संकलन 


जबाबदारी असते. संघप्रमुखाने विचारलेली कोण- 
तीही माहिती देण्यात खळखळ करणे हा गुन्हा 
आहे. ह्या परिस्थितीत प्रत्येकाला लपवाछपवीची 
सवय जडलेली असते. हा दुसरा स्वभाव बनलेला 
असतो. एक जुने चिनी वचन असे आहे. “ सत्य 
सांगणे हे चांगळे असते, पण काहीच न बोलणे हे 
त्याहूनही चांगले असते. ” तेव्हा अधिकार्‍याने जेवढे 
प्रवत विचारले असतील त्यांची काय ती उत्तरे 
द्यावी, त्यापेक्षा अधिक काही बोलू नये असे प्रत्येक 
माणसाचे धोरण असते. स्वतःविषयी शक्‍य तो 
बोलायचेच नाही असे प्रत्येकाने ठरविलेले असते. 

५ बालक-प्रासादा'ला (चिल्ड्रेन पॅलेस) एकदा 
भेट देण्याचा प्रसंग आला. यात मुलांसाठी विज्ञान, 
क्रीडा, संस्कृती यांच्याविषयीचे प्रदर्शन भरविलेले 
आहे. यात एकट्या दुकट्या मुलाला प्रवेश मिळत 
नाही. किवा केवळ पालकाबरोबर असलेल्या मुला- 
लाही प्रवेश मिळत नाही. फक्त मुलांच्या अधिकृत 
गटांनाच प्रवेश मिळतो. ते असो. हा जो बाल- 
प्रासाद आहे ते म्हणजे पूर्वी एक खाजगी निवासस्थान 
होते अश्या खाणाखुणा आढळतात. ' ह्या घरी कोण 
राहत होते ?' असे जेव्हा सोबत असलेल्या बाईला 
विचारण्यात आले- ही बाई तीस वर्षे पत्रकार म्हणून 
काम करीत होती- तेव्हा तिने सावधपणे एवढेच 
उत्तर दिले, “ इथे कुणीतरी राहत असणार असं 
मला वाटतं. ” पुढचा संवाद असा: 

५कोण असेलते? ” 

« मला वाटतं ते मला माहीत नाही, ” 

“ कम्युनिस्ट पक्षातील ती कुणीतरी वरिष्ठ 
व्यक्‍ती असणार असं नाही तुला वाटत वट 

“: तसंच असणार बहुतेक. ” 

५ चांडाळचौकडीतीलसुद्धा कुणीतरी असेल ती.” 

“ शक्‍य आहे. ” | र म 

« हे जिआंग किंगचं घर आहे. नाहीका : 
य़ा प्रश्‍नावर ती बाई गप्प बसली. तिने आभा- 
ळाकडे डोळे लावले आणि ठक लावून पाहू लागली. 
हा प्रन विचारण्यात आलाच नव्हता असे तिला 
दाखवून द्यायचे होते. जिआंग किंग ही माओ यांची 
पत्नी. चांडाळचौकडीची प्रमुख. ते घर तिचे होते. 
स्वतः थाटात, ख्यालीखृद्यालीत राहणारी ही बाई 
बहुजनसमाजाला साध्या राहणीचे महर्व सांगणारी 


५९ 


प्रवचने करीत असे. तिच्या अनेक निवासस्थानांतील 
हे एक निवासस्थान होते हे अनेकांना माहीत होते. 
पण सत्य सांगण्यापासुन काही लाभ होत नाही हे 
ज्या बहुसंख्य चिनी लोकांना ठाऊक झाले आहे, 
त्यांतील ही सोबतीची एक बाई होती. 


लु झून हे कम्युनिस्टपूवं चिनी राजवटी व समाज 
यांचे उपरोधी टीकाकार म्हणून साम्यवाद्यांमध्ये 
साम्यता पावलेले लेखक आहेत. त्यांनी असे म्हटले 
आहे, कौ चीनच्या इतिहासात दोन प्रकारचे कालखंड 
आढळून येतात. एक म्हणजे जेव्हा चिनी जनतेला 
आपल्याला स्थिर असे गुलामगिरीचे जीवन कधी 
जगायला मिळेल अक्षी व्यर्थ इच्छा लागून राहिलेली 
असते असा कालखंड. आणि दुसरा म्हणजे जेव्हा 
तिची ही इच्छा तृप्त होऊन ती स्थिर असे गुलाम- 
गिरीचे जीवन उपभोगत असते असा काल्खंड. 


जेव्हा जुलूमजबरदस्ती अधिकच तौब्र होत असे, 
तेव्हा चिनी जनतेत स्वातंत्र्याची आकांक्षा निर्माण 
होत नसे; तर सम्राटाच्या दरबारी आपल्या वतीने 
प्रामाणिकपणे रदबदली करणारा कुणीतरी अधि- 
कारी असावा एवढीच तिची इच्छा असे. मामो 
यांच्या कारकीर्दीत झाउ एन्‌ लाय यांचे स्यात हे 
होते. पण ह्यावरून चीनमध्ये होकझ्ञाही राजवट 
रुजणारच नाही असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार 
नाही. एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा पाइचात्त्य 
विज्ञान व वाफेच्या बोटी, रेल्वे, इ. पाश्‍चात्त्य तंत्र- 
ज्ञानाची फळे यांचा चिनी जनतेला परिचय झाला 
तेव्हा त्यांच्या बरोबरच मानवी व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, 
तिचे हक आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था ह्या 
पाइचात्त्य संकल्पनांचाही परिचय झाला. त्यांनी 
चिनी बुद्धिजीवी वर्गात मूळही धरले. १९२० च्या 
सुमारास चीनमध्ये लोकशाहीची मूल्ये, मानवता- 
वाद आणि स्त्रियांचे हक्‍क यांचा पुरस्कार करणारी 
एक समथे चळवळ उभो राहिली होती. ती यशस्वी 
झाली नाही याचे कारण चिनी जनतेच्या स्वाभा- 
विक मनःप्रकृतीमध्ये किंवा इतिहासाच्या पोलादी 
नियमांमध्ये शोधायचे कारण नाही. त्याचे कारण 
एवढेच, की जेव्हा साम्यवादी चीनमध्ये सत्तेवर 
आले तेव्हा त्यांनी आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या 
लोकशाहीवाद्यांना प्रथम आपल्यामध्ये सामावूत 


६० 


घेतले. आणि मग अलग पाडून त्यांचे राजकीय 
शिरकाण केले, 

माओवाद्यांच्या रोमॅंटिक, आदशंवादी धृंदीमध्ये 
सर्वाधिकारशयाही काही प्रमाणात सह्य करण्याची 
शक्‍ती होती..डेंग यांच्या व्यवहारवादी सर्वाधिकार- 
शाहीच्या ठिकाणी ती अजिबात नाही. यामुळे 
चीनमधील उरल्यासुरल्या लोकशाहीवाद्यांची स्थिती 
भधिकच बिकट झाली आहे. घोर निराशा आणि 
तिच्यातून निर्माण .होणारा तुच्छतावाद ( सिनि- 
सिझम) ह्यांच्या पलीकडे आजच्या चिनी राजवटीला 
प्रतिसाद देण्याचे त्राण त्यांच्यांत राहिलेले नाही. 
“ते आता आमच्या गळी साम्यवाद उतरविण्याचाही 
प्रयत्त करीत नाहीत. आता त्यांच्याकडे फक्त 
माझे-आज्ञापालन-करा-वाद काय तो उरला आहे. 
आपली सत्ता टिकवून धरण्यासाठी सबबी सांगण्या- 
पलीकडे आम्हाला देण्यासारखे त्यांच्याकडे काहीच 
उरलेले नाही. ” हे एका लोकशाहीवाद्याचे आजच्या 
चिनी राजवटीवरील भाष्य आहे. 

सांस्कृतिक क्रांतीचा एक परिणाम म्हणून साम्य- 
वादावरील श्रद्धा कोसळल्यामुळे जुन्या श्रद्धा परत 
फोफावू लागल्या आहेत. काही तरुण जोडपी 
आपल्या विवाहाच्या प्रसंगी आपले आयुष्य सुखाचे 
जावे म्हणून बुद्धाची प्राथंना करतात अज्ली खंत 
एका बातमीमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. 
बीजींगच्या रोमन केथालिक चर्चमध्ये गेल्या ख्प्रिस्‌- 
मंसच्या सणात ७००० भाविक दाटीने प्रार्थनेसाठी 
जमले होते. 

गेल्या हजारो वर्षांच्या अनुभवाने सरकारकडून 
फारशी अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही हा धडा 
चिनी लोक शिकले आहेत, सरकारकडून होणारा 
अनाचार हसतमुखाने, स्वतःची प्रतिष्ठा न सोडता 
सहन करायची सवय त्यांनी जडवून घेतली आहे. 


नेवँभारत 


फेब्रुवारी, १९८४ 


। इतर अनेक समाजांपेक्षा दुःख आणि यातना सह 
करायची आम्हाला अधिक ताकद आहे ? असा साथे 
अभिमान बाळगणारे अनेक विचारी चिनी आढळ- 
तात. पण अबोलपणे आणि स्वाभिमानाने दुःख 
सहून करण्याची ही अनुपम ताकद दुसऱ्या दृष्टीने 
पाहता दुक्‍ळेपण ठरते. सहन करायची शक्‍ती ही 
घडविण्याची शक्‍ती नसते. 
पक भारतीय सत्यकथा 

श्री. इयामसुंदर मिश्र हे एक इंजिनिअर आहेत. 
ते लखनौ येथे उत्तरप्रदेश सरकारच्या नोकरीत 
होते. माचे १९५७ मध्ये त्यांना सदोष मनृष्य- 
वधाच्या खोट्या आरोपाखाली पकडण्यात आले, 
कोणत्याही न्यायालयापुढे उभे करण्यात आले नाही, 
त्यांना वेड लागले आहे म्हणून जाहीर करण्यात 
आले, वेड्यांच्या इस्पितळात बंदिस्त करण्यात आले 
आणि तेथे होणारा छळ सहन करीत, सुटका होण्या- 
पूर्वी २६ वर्षे ४ महिने ते इस्पितळात राहिले. 
त्यांनी खरोखर गुन्हा केला असता व त्यांना शिक्षा 
झाली असती तर तिची मुदत संपून ते खूप वर्षा- 
पूर्वी तुरुंगातून सुटले असते. चार वर्षापूर्वी त्यांना 
जामिनावर सोडावे म्हणून करण्यात आलेला अर्ज 
एटवा कोर्टाने फेटाळला आणि त्यांच्या एका नाते- 
वाईकाने सवे हकीकत केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रा- 
छयाळा कळविल्यानंतरही श्री. मिश्रा यांची सुटका 
व्हायला अकरा महिने लागले. त्यांना पकडले तेव्हा 
ते ऐत उमेदीत होते. त्यांना प्रतिष्ठित सरकारी 
नोकरी होती. आता ते कफल्लक आहेत. त्यांची 
प्रकृती खंगली आहे आणि त्यांचे वय झाले आहे. 
आपल्याला भरपाई मिळावी म्हणून त्यांनी केलेला 
अजे उ. प्र. सरकारने फेटाळून लावला आहे व 


श्री, मिश्र यांनी आता वरिष्ठ न्यायालयाकडे दाद 
मागितली आहे. 


नबमारते । फेत्रवारी १6८८ व 
रिट्हाडालत ३०. 501 -32) कात [ल्लास्ट्त 16 ०५ ७॥॥॥०७ [॥0-10॥1९॥-.!त्ला0९ !२0. 0 


॥॥(॥ 11९80 (१0701)/07127/8 000000 


17€ .4/॥/ ॥ावाब टकल (70177 
0०7 €८०-००6€/॥4॥/॥/2 ९.०0/0॥60/7/-4 


शै 
शै 
१ 
ग 
र 
१ 
6 /1/॥//5 ॥/./(. 
हं 
हँ 
शै 
ह 
९ 
शी 


€ 
€ 
6 
१ 
शी १!) [)॥ ल्ल 
8 
6 
शं 


॥॥. 1. परे. 0१], 


॥९५॥॥ 


/- पळ. “फर. “स. “क. “के... “र. “> र. “. “क. “क. “क. “>. “र. “ह. "र. “र. “तुळ. -टू.. -तु.. “द. “क. “जु. 


“र. २७. क. “आ. “९. -क. -.. -. क क. "आ. “क क "चे. 
र पोररिक थी ग. दोस यांनी दो प्राज्ञ प्रेस, २ १५ गंरापुरी, बाई येथे छापून 


के ण टग पाची प्राज्िपाटशाळा परळ वार याव्यात तेथेच प्रसिद्ध इक. 


